संपादक 
भीमराव कुलकर्णी 


बहाराष्ट्र ग्रेशोसेजक सस्था 
ह. ११३७ क्षदाणिड पेठ, बहे दाढा, 
शल्य पृश्ोक्षष चोक, १णे-४१३ ०७. 
! 
5 व 
ण) अनसोल प्रकाशन, पुणे २ 


>>> 


या पाम 


प्रकारकः मो. द. नांदुरकर 
अनमोल प्रकाशन, ६८३, बुधवार पेठ, 
पुणे २. 


मुद्रक रवि बेहरे 
रविराज प्रिंटरी, ६८३, बुधवार पेठ, 
पुणे २. 


बश्वकाळून : जानेव.री, १९८२. 


&$ सो. कुंदा कुळकर्णी 


मुखपृष्ठ ; सुभाष अवचट श्र 


मृश्य : दहा रुपये 


७ या पुस्तकासाठी महाराष्ट्र शासनाने सवलतीच्या दरात कागद पुरविला आहे. 


' आम्हांसारिखे पुत्र आहेत ब पुढेहो होतील 
परंतु भाऊंसारखा बंधु सिळणार नाहीं. ! 
विरवासरावांनी रणांगणावरून वडिलांना 
लिहिलेले पत्र ( केफियतीतून ) 


* चिरंजीव भाऊ या लोकीं 

नसल्यावर मजला लढणे नाहीं. 

एक भाऊवांचून दुनिया दोलत व्यर्थ आहे. 

लेक अल्पायुषी होता. सुर्यमंडळ भेंदून गेला. 

तें दुःख परमार्थशास्त्रपुराणें करून टाकलें. 

परंतु चिरंजीव भाऊवांचून दुनिया व्यथे. 

साना, भाऊवांचून दोलत करणें नाहीं. ' 
पानिपतच्या पराभवाने खचलेल्या 
नानासाहेब पेशव्यांचे नाना पुरंदऱ्यास 
पत्र (पुरंदरे दप्तर १, ४०२.४ १५) 


रावबहादूर का. ना. साने यांनी ही कैफियत 
काव्येतिहाससंग्रह या मासिकपुस्तकात इ. स. १८८७ 
मध्ये प्रसिद्ध केळी आहे. केशवराव सृंगठणकर मु. पुणे 
यांजकडून त्यांना या केफियतीचे हस्तलिखित मिळाले 
होते. तिच्यावर काहीं संपादकीय संस्क्रार करून ही 
आवृत्ती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


अनमोल प्रकाशनचे श्री. पद्माकर नांदुरकर यांनी 
निकड लावून माझ्याकडून हे काम पुरे करून घेतले व 
रविराज मुद्रणाल्याचे श्री, रवि बेहरे व कर्वे यांनी 
आत्मीयतेने व तातडीने त्याचे मुद्रण करून दिले. 


त्यांचे आभार. 


भीमराव कुलकर्णी 


प्रस्तावना 


पानिपतविषयक झहत्त्वाच्या बखरी 


इ. स. १७६१ साली पानिपतावर मराठ्यांचा जो दारुण पराभव झाला, त्याची 
हकीकत सांगणाऱ्या तीन बखरी मराठीत उपलब्ध आहेत. त्यांपैकी * भाऊसाहेबांची 
बखर > वाइ्मयीन दुष्ट्या अनन्यसाधारण स्वरूपाची आहे. * पाणिपतची बखर * या 
नावाची एक बखर रघुनाथ यादवाच्या नावावर प्रसिध्द आहे. या दोन्ही वखरींहून वेगळी 
आणि कदाचित या दोहोंच्या पूर्वी लिहिली गेलेली आणखी एक महत्त्वाची बखर उपलब्ध 
आहे. तीच ही ' भाऊसाहेबांची केफियत * होय. ' मराठ्यांचे पराक्रम * या ग्रंथात 
रावबहादूर द. ब. पारसनीस यांनी पानिपतविषयक आणखी एक वखर प्रसिध्द केली 
आहे. * भाऊसाहेबांबरोवर पानिपतवर गेलेल्या रामचंद्र शिवाजी नावाच्या सरदाराच्या 
पदरी असलेल्या कोण्या बाजीराव गोपाळ नावाच्या इसमाने ती लिहिलेली आहे. बखर- 
कारान आपण पानिपतवर जातीने हजर असल्याचा उल्लेख केला आहे. इतिहासाचाये 
राजवाडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे तिच्यातला पानिपतच्या लढाईचा वृत्तांत संपूर्ण बनावट 
आहे यात कसलीही शंका नाही.* रणांगणावर आपण प्रत्यक्ष हजर असल्याचे प्र तिज्ञेवर 
सांगणाऱ्या लेखकाची माहिती पूर्णपणे बनावट ठरावी आणि ' भाऊसाहेबांची कैफियत ? 
लिहिणाऱ्या कुणा अज्ञात बखरकारांची माहिती विश्‍वसनीयतेच्या दृष्टीने अव्वल दर्जांची 
ठरावी, यावरून इतिहासान्या किंबा वाड्मयाच्या क्षेत्रात काही निर्णायक अनुमान काढणे 
कसे धोक्याचे ठरते, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 


बखरकार अज्ञातच 


* भाऊसाहेबांची केफियत ? कोणी लिहिली, त्याचा ज्ोध घेता येत नाही; कारण 
कर्त्यांने आपल्या कृतीवर आपल्या नावाचा कुठेच उल्लेख केला नाही. 


मराठी बखरकारांमध्य आपल्या कृतीवर आपल्या नावाचा उल्लेख करण्याची प्रवृत्ती 
एकंदरीत कमीच आढळते. मुसलमानी किंवा उत्तरेकडील वखरकारांमध्ये आपल्या 
आश्रयदात्यांच्या समर्थनपर लिहिण्याची वृत्ती मोठऱ्या प्रमाणात असल्याने आत्यंतिक कृत्रि- 
मता आणि अतिशयोक्त वर्णने यांमुळे त्यांचे लेखन कमालीचे एकांगी होते. मराठी 
बखरकारांमध्ये त्याचा अभाव आढळतो. आश्रित असणारे आपले बखरकारदेख्ील 
निःस्पृह्पणे आणि बऱ्याचवेळा स्वतंत्र वृत्तीने लिहिताना आढळतात. ऐतिहासिक कागद- 
पत्रांचा एकतर्फी हवाला देऊन निर्जीव हकीकती लिहिण्यापेक्षा माफक पध्दतीने खुलवून 
नाट्यमय वर्णने करण्याकडे त्यांचा कळ असतो. अदा वखरींचा संग्रह करण्याची एक 
परंपरा तत्कालीन महाराष्ट्रामध्ये रूढ होती. या परंपरेमुळे बखरी, तवारिखा, पोथ्या- 
पुराणे, ऐतिहासिक कागदपत्र यांच्या नकळा करून घेऊन त्यांचे जतन केळे जात असे. 
त्यामुळे तर ही साधनसामग्री नकलांच्या रूपात आजतागायत उपलब्ध होत आहे. मराठी 
माणसाच्या ऐतिहासिक दृष्टिकोनाचे हे एक प्रत्यंतरच होय. 


या रुढीमुळे मूळ कृतीपेक्षा नकलांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यातूनच 
पाठभेद, पाठांतरे आणि नव्या मजकुराची भर पडते. नक्‍्कलकरांच्या आणि त्यांच्या 
आश्रयदात्यांच्या नावांचाच कित्येकवेळा हस्तलिखितांतून निदेश होतो. त्यामुळे एखाद्या 
हस्तलिखितावर कर्त्यांचे म्हणून लिहिलेले नाव विश्‍वसनीय असेलच असे ठामपणे 
सांगता येत नाही ! उदाहरणाथ : भाऊसाहेबांची बखर * या कृतीच्या निरनिराळा हस्तलि- 
खितांवर कर्त्यांची व त्यांच्या आश्रितांची नावे वेगवेगळी आहेत. रघुनाथ यादवाची म्हणून 
प्रसिध्द असलेली ' पाणिपतची बखर ? ही कोणत्या रघुनाथाची असा प्रश्‍न पडावा 
- सशी परिस्थिती या बखरीच्या सुरुवातीस दिलेल्या वेगवेगळ्या प्रतींवरीळ माहितीमुळे 
निर्माण झाली आहे." सातारच्या छत्रपतींच्या परी असलेला रघुनाथ चित्रे नावाचा चिट- 
णीस घराण्याशी संबंधित असा लेखक हा या बखरीचे कर्ता अशी त्यामुळे चुकीची सम- 
जूत होऊन गेळेळी दिसते. या रघुनाथ चित्र्याचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र 
उपलब्ध आहे. * चित्रगुप्ताची वखर ? या नावाने ते प्रसिध्द आहे. तो अत्यंत अलंकारिक; 
कृत्रिम आणि विस्ताराने लिहिणारा लेखक आहे. त्याच्या या विशिष्ट शेळीचा पाणिपतच्या 
बखरीत मागमूसही नाही. त्यामुळे रघुनाथराव नावाच्या घोरपड्यांच्या चित्रगुप्त 
म्हणजे चिटणिसाने ती लिहिली असावी, त्याचा आणि छत्रपतींचे चरित्र लिहिणाऱ्या र्घुट 
नाथ चित्रे याचा काहो संबंध नसावा, हे उघडपणाने दिसून येते. * रघुनाथराव चित्रगुप्त * 
या नावामुळे घोटाळा होऊन त्याचे सातारच्या चित्र्यांशी साम्य कल्पिळे गेळे आहे. हे 


रघुनाथ यादव म्हणजे * चित्रगुप्ताची बखर * लिहिणारा चित्रे नव्हे हे लक्षात 
घेण्यासारखे आहे. 


म्हणजे पाणिपतवर लिहिणाऱ्या तिन्ही महत्त्वाच्या बखरकारांच्या संबंधाने अद्याप 
निर्णीयक माहिती उपल्न्ध नाही ! केफियतीसंबंधाने तर अगदी नाही !! 


सहा 


दोन तके : एक संभवनीय, एक बिनबुडाचा 

केफियतीच्या लेखक शोधण्याच्या दोन प्रयत्नांचा येथे उल्लेख केला पाहिज. त्यांतील 
पहिला प्रयत्न अतिराय लक्षणीय आहे. 

पंतप्रधानांची एक शकावळी उपलब्ध आहे. बाळाजी बाजीरावाच्या कारकीर्दीचे 
वर्णन करतान तिच्यामध्ये शेवटी शेवटी खाळीळ प्रकारची नोंद आहे. डु 

: शके १६८१ ते ११६९ भाऊसाहेब कारभारी असतां दादासाहेब यांगी लाहोर- 

पर्यंत मुलुक काबीज केला. परंतु खजिना कांही. आणला नाहीं यामुळें दादांची 

स्वारी घरीं राहून भाऊसाहेब हिंदुस्थानांत जावयास डेरेदाखल जाले. तेथे मुजाफरजंग, 

गारदी यांचा सरदार, याणें भाऊसाहेबांस मारावयाची कृति व पुढें हिंदुस्थानांत 


ट्र 
ग 


पाणिपतवर भाऊसाहेब बुडाळे याचे तपशिलाची कारकीर्द अलाहिदा आहे. ९? 

या उल्लेष्लावरून रावबहादुर का. ना. साने यांनी शकावली लिहिणाऱ्यानेच कैफियत 
लिहिली असेल काय, असा तके व्यक्‍त केला आहे० आणि तों महत्वाचा आहे. लेखन- 
लीच्या दृष्टीने तशी शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

दुसरा एक तक रियासतकार सरदेसाई यांचा आहे. त्यांच्या मते भाऊबरोबर पानि._ 
पतावर गेलेला आणि तेथून पळून आलेला भाऊचा निकटचा स्नेही ब्रिंवक सदाशिव 
ऊफ नाना पुरंदरे याने ही कैफियत लिहिली असावी <. हा तक अगदी बिनबुडाचा आणि 
निराधार होय. 

बखरांची नासकरणे 


भाऊ. बखर, भाऊ. केफियत आणि पाणिपतंची बखर ही नावे त्या त्या बंखरींच्या 
कर्त्यांनी दिलेळी नसून ती संपादित करून प्रसिश्द करणाऱ्या का. ना. साने यांनी 
त्यांतल्या आडायानुरूप दिळी आहेत. वास्तविक भाऊसाहेबांच्या बखरीत भाऊसाहेबांना 
प्राधान्य नसून बखरीच्या शेवटच्या १॥३ भागातच काय तो भाऊसाहिबांचा संबंध येतो. 
त्यामुळे त्याला ' भाऊसाहेबांची बखर * हे नाव अन्वर्थक ठरत नाही, याची सान्यांनाही 
जाणीव होती. ' शालिवाहन शके १६७६७७ पासून शके १६८३ पर्यंत हिंदुस्थानात 
मराठ्यांनी ज्या स्वाऱ्या केल्या, त्या स्वाऱ्यांची बखर * असे काहीतरी नाव देणे योग्य 
दिसते.? असे त्यांनी बखरीच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे.* ' पाणिपतची बखर' ही देखील 
पाणिपतच्या पराभवाची बखर होय. त्या दृष्टीने साने यांनी या बखरीस दिलेले ' भाऊ- 
साहेबांची केफियत ' हवे नाव साथ होय, (केफियतकाराने भाऊ टी भाऊसाहेब व राव- 
साहेब या दोघांची केफियत असल्याचा सुर्वातीसच निदेष केला आहे!) कारण भाऊ- 
साहेबांच्या आयुष्यातील सुमारे वर्षेभराच्या काळातीळ त्यांच्याशी संबंधित अशा घरटनां- 
वरच आपले सारे लक्ष केन्द्रित करून त्याने ही बखर लिहिली आहे. या काळातील भाऊ- 
साहेबांब्यतिखित घडलेल्या इतर घटनांची तो क्वचितच नोंद घेतो. 


सात 


आणि त्यांचा लेखनकाल 


क।फवत, भाऊ, बखर या केव्हा लिहिल्या गेल्या असाव्यात हे सांगणेही कठीण आहे 
पाणिपतच्या २ च्या मराठवाडा साहित्य परिषदेने प्रसिध्द केलेल्या आवत्तीत जो कालो- 
-ल्लेख आहे. (सन ११७० फसली ) यावरून ती पाणिपतच्या य॒श्‍दानंतर लगेच लिहिली 
असा अथे होतो. तथाकथित रघुनाथ यादवाच्या नावे उपलब्ध झालेल्या बहुसंख्य हस्त- 
लाखांत युध्दानंतर ती दोन वषानी लिहिल्याचा उल्लेख आहे.१० दसऱ्यातील मिती 
वर [बिश्‍्वास ठेवता येत नाही, असे राजवाड्यांनी म्हटले आहे.१ १ भाऊसाहेबांच्या बख- 
रीत लेखनकाळनिदेंश नाडी. तिच्यातील काही उल्लेखांवरून लढाई झाल्यावर ती लोक 
रच लिहिली असावी, असे साने यांना वाटते.१२ या बाबतीत शोजवलकरांचा तक अधिक 
पटणारा आहे. ते म्हणतात, ' कैफियत, बखर यांची छाननी करता असे दिसते की 
कॅेफियत ही युध्दानंतर थोड्याच महिन्यांनी व निऱिचित रणांगणावर हजर असलेल्या 
माणसाने ठिहिठेली आहे. व बखर मागाहून काही वर्षांनी लिहिली गेली असावी. भाऊ. 
बखरकार रणांगणावर हजर नसावा असे वाटते११. ! 
* कैफियतीचे आद्यत्व गृद्दीत धरावयास हरकत नाही असे वाटते. 


एक दसरोच अपत्य 


भाऊसाहेबांची वखर लिहिणाऱ्यासमोर ही कैफियत होती यात कसलीच शंक 
नाही. केफिय्रतीतील कित्येक शब्द, वाक्ये आणि काही भाग भाऊ. बखरीमधे वेळोवेळी 
सापडतात. विशेषतः पानिपत्तोतर पळापळीची वर्णने, आणि पराभवाची मीमांसा ही तर 
कबच्वरकाराने कफियतीतून जद्लीच्या तशी, ठिकठिकाणी नाट्यपूर्ण करून, अधिक फुलवून 
फगवून लिहिली आहे. बखर ही केफियतीची वाढीव आवत्ती आहे, या बाबतीत इति 
हासकार सरदेसाई व शेजवलकर यांचे एकमत आहे.१४ 


या बखरीतील कित्येक सूचक घटनांचा जो कलात्मक विस्तार भाऊसाहेबांच्या वख- 
रीत आढळतो, त्यामळे वाड्मयीन दष्टीने तिळा कमालीची रंजकता प्राप्त होऊन 
तिचे महत्व शतगुणित होते. परंतु त्याचबरोबर ऐतिहासिक दुष्टीने तिचे महत्व 
काहीसे कमी होऊन तिला ऐतिहासिक कादंबरीचे रूप प्राप्त होते. निरनिराळ्या 
व्यक्तींच्या मनातील भाव वळांवेळी व्यक्‍त करणे, त्यांच्या खाजगी संभाषणांची 
आणि वाटाबाटोंची इत्यंभूत माहिती देणे पोराणिक आणि वाडमयीन संदर्भांनी ती 
अधिकाधिक अथपूण करणे, इ. वेशिष्ट्यांमुळे ' भाऊसाहेबांची बखर २ ही मराठीतल्या 
कोणत्याही ऐतिहासिक कादंबरीपेक्षा आकषेक ठरते. केफियतीबाबतीत तसे म्हणता 


पर नाही. परंतु वरील वैशिष्ट्ये बीजरूपाने कैफियतीतही आहित, हे अभ्यासकांच्या 
लक्षात येण्यासारखे आहे 


आठ 


ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्व 


* कफियत ? ही तुलनेने पानिपतविषयक इतर महत्त्वाच्या वखरांपेक्षा आकाराने 
छोटी आहे. साने यांनी तर त्याला ' प्रकरण? च म्हटले आहे. १" परंतु त्यामुळे तिचे 
महत्त्व गौण ठरत नाही. उलट ऐतिहासिक दुष्टीने ती इतर कोणत्याही बखरीपेक्षा अधिक 
महत्त्वाची आहे, याचा निर्वाळा इतिहाससंशोधकांनी एकमुखाने दिला आहे. ऐतिहासिक 
महत्त्वाच्या दुष्टीने बखरींना टाकाऊ ठरविणाऱ्या इतिहासाचाये राजवाडे यांनीदेखील 
* काही लहानसहान चुका गाळल्या असता * भाऊसाहेबांची केफिवत २ पूर्णपणे विश्‍वस- 
नीय ? असल्याचे म्हटले आहे.१६ ' भाऊसाहेबांची बखर ? मात्र बऱ्याच चुका 
गाळल्या असता बहुतेक विश्‍वसनीय आहे, हे त्यांनीच सांगितळे आहे. १० कल्पनाशक्तीच्या 
प्रभावामुळे लहानसहान किरकोळ चुकांचे मोठ्या चुकांत आणि इतरत्रही बऱ्याच विसं- 
गती निर्माण होऊन त्याला साहित्यिक रूप कसे प्राप्त होते, ही प्रक्रिया तोळनिक दुष्टीने 
तपासणे उद्‌्वोधक ठरेल. 

* केफियतीतीळ विदवबासादता अस्सऴ पत्रांवरून सिध्द होते व तिच्यातील माहि- 
तीही अचूक दिसते ? असा निर्वाळा नि:संदिग्ध दान्दांत ड तिददासकार शेजवलकर यांनी 
दिला आहे.१८ | 

या दोहोंच्या तुलनेने ' पाणिपतची बखर ? विश्‍वसनीवतेच्या दुष्टीने अगदी गोण 
ठरते. या बखरीतील कित्येक मित्या चुकल्या आहेत, विश्‍वासरावांच्या निधनाची वार्ता 
ऐकून नानासाहेब पेशवा पुण्याहून निघाला, अद्यांसारख्या चुकीच्या हकीकती तर असंख्य 
आहित. पानिपतच्या अलेरच्या संग्रामाची त्याची हकीकत तर फारशी बखरीच्या जातीची 
आहे. आपली बखर सज्ञविताना एक * बारनीस शात्रूकडीळ व श्रीमंताकडीळ या उभय- 
त्यांच्या दिनचयेचे वतमान टाचणरूपाने चिटणिसांनी बार केली होती. त्यावरून ती 
लिहिल्याचे' बखरकाराने स्पष्ट केले आहे. १ त्यामुळे तिचे मराठमोळेपण हरवले आहे. 

वर्णनातील समतोलपणा आणि सच्चेपणा यांमुळे ऐतिहासिक दुष्ट्या संदिग्ध आणि 
वादग्रस्त ठरलेल्या कित्येक बाबींवर केफियतीने चांगला प्रकाश टाकला आहे. उदगीरच्या 
लढाईत भाऊबरोबर रघुनाथरावदादाही होते, ही केफियतीतील हकीकत आता अस्सल 
साधनांवरूनही खरी ठरली आहे. भाऊ व अब्दाली यांचे सैन्यबळ समतोल असले तरी 
अब्दालीचे सैन्य किंचित अधिक होते आणि पानिपतपू्वे चकमकींमध्ये दिंदे, होळकर 
आणि मेहेंदळे या तित्रांनीही आपल्या पराक्रमाची रार्थ केली होती, हा तपद्लील लक्षात 
वेण्यासारवा आहे, भाऊ. वखरकाराने यासंबंधी जो पूवंग्रहह आपल्या मनात निर्माण केला 
आहे, तो क्ेफिग्रतीच्या अवळोकनाने दूर होतो. मुजाफरखानाचे कारस्थान, त्याचा 
भाऊने शांतापणाने केलेला उलगडा, त्यामुळे अक्रा जणांना दिलेली मत्यदंडाची शिक्षा 
उदगीरच्या लढाईचे डावपेच, तहनामा, शिंदे-होळकरांच्या पत्रामुळे हिंदुस्थानात कोणी 
जावे यासंबंधीच्या वाटाघाटीचे अत्यंत वास्तव चित्रण, इथपासून पानिपतच्या मोहिगेच 


नऊ 


तयारी, मोहिमेची पाशवंभमी, मोहि मेतील दारुण अपयश आणि परिणामी मराठयांच्या 
फोजेची झालेली केविळ्वाणी वाताहत इथपर्यंत कैफियतक राने ऐतिहासिक दृष्ट्या 
दिदवसनीय ठरेळ अश्शी बहमोल हकीकत कथन केली आहे. 


भाऊसाहबांच्या बखरकाराप्रमाणे यातल्या कोणत्याही घटनेला कफियतकाराने 
कल्पनाशक्तीच्या रंगात वचकळन अहपूवमप्रहांच्या खोड्यात टाकले नाही पक्षपाती व्यक्ति- 
चित्रणापासून कैफियत पूणपणे आलप्त आहे. बखरकाराचे भाष्यही नेमक्या ठिकाणी 
आणि सूचकतेने एखादडसऱ्या अर्थपर्ण वाक्‍यातून व्यक्‍त होते. शिदे-होळ करांच्या सूच- 
नेचा अव्हेर करून भाऊने हिंदुस्थानात केलेढी आगेकूच, दिल्ली आणि कंजपऱ्यातील 
यटना, कुरक्षेत्रातील स्नानादानांच्या नादामळे मराठ्यांची नाकेवंदी करण्यास अब्दालीला, 
सिळालेली संधी, एकमेकांची रसद तोडण्यासाठी दोन्ही बाजुंनी झालेले प्रयत्न, तहाच्य 
टाघाटी, बळवंतराव मेहेदळ्याचे दिल्ळो आणि पानिपत येथील दुहेरी अपयश आणि 
पानपतवर त्याळा आलेले दुदेवी मरण, त्याच्या पत्नीने कोणत्याही समजावणीला दाद न 
- देता कलल सह्गासन, इत्यादी घटनांची चित्रणे ऐतिहासिक दष्टीने वास्तवपर्ण आणि विरव- 
सनीय भाहेत. अब्दालीच्या सैन्याची सुरुवातीला कोंडी करून भाऊने त्याची केलेली 
उपासमार आणि त्यामुळे अब्दालीने जागा बदलून आपल्या छावणीची वेळोवेळी केलेली 
मांडणी हा बारकावा तर फक्त कैफियतच आहे. तो अनेक बखरक [रांना नोंदविता 
आला नाही. आणि अलीकडच्या नामांकित इतिहासकारांनीही ही घटना लक्षात न 
घेतल्याने त्यांच्या विवेचनांतही तुटी आणि विसंगती निर्माण झाल्या आहेत 


अपल्या सामथ्यांबद्दल सागांक असल्याने अन्दाळी आपण होऊन उठाव करू इच्छित 

दी. त्यामुळे मराठे त्याने उठाव करावा यासाठी आव्हानात्मक भमिका घेतात. आणि 
सुरुवातीच्या चकमकीत मराठ्यांचे पाणी दिसून आल्यासुक्षे अन्दाळी बचावात्मक भूमिका 
घऊन, मवाळ होऊन वाटाघाटी करायला तयार होतो. या तहाच्या अटी मान्य करणे 
भाऊच्या हातात नसल्यामुळे असद्दायपणे उपासमार होऊन शेवटी केलेल्या निर्वाणीच्या 
सवत्नामध्य देव त्याला प्रतिक होते. हे सारे चित्रण या कैफियतीतीळ सौम्य मांडणीमळे 
विशेष लक्षणीय ठरते भाऊसाहेबांच्या बखरकाराने नाट्यपूर्णतेसाठी या साऱ्या घटनांमधे 
मन्यूत उळटापालट करून आपली विश्वसनीयता कमी करून घेतली आहे. या घटनेचे 
पाणिपतच्या बखरीचे चित्रण तर फार्शी बखरकारांच्या जातीचे आहे 


दत्ताजी टिंद्यांच्या वधापर्वीच्या यिंदे-होळकरांच्या हालचालींना केफियतकार मुळीच 
प्राधान्य देत नाही. कारण त्याचा तसा उद्देशच नाही. परंतु दत्ताजीच्या ब्रोडी व दाक्र- 
 ताल्च्या युध्दांची भाऊसाहेबांच्या बखरीतील वणने आणि 'बचेंगे तो ओर भी लढगेः 
या प्रसगांचत्रणातून त्याला प्राप्त करून देण्यातले होतात्म्य यांमध्ये भाऊ. बखरकारांच्या 
कल्पनादक्‍ती'चे काये बरेच दिसते. ऐतिद्ासिक दष्टीने त्याचे समथंन करता येत नाही.हे 


द्ह्दा. 


आता कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाळे ओहे. त्या दुष्टीने केफियतीतील त्याच्या पराक्रमाची 
व मृत्यूची साधी हकीकत अधिक विश्‍वसनीय ठरते. नजीबखानाने पागोटे आपटून 
अब्दालीसमोर कांगावा केल्याची हकीकत शिंदे यांच्या मुखातून ऐकल्याची त्याची 
नोंद (पृ. २७) त्याच्या विश्‍वसनीयतेची आणि त्याच्या रणभूमीवरच्या अस्तित्वाची ग्वाही 
देणारी आहे. 

मात्र केफियतीच्या शेवटच्या भागातील संदिग्ध कालनिदेंशामुळे त्याची विश्‍वसनीयता 
काहीशी ढळली आहे. त्यामुळेच भाऊ व नानासाहेब पेशवे यांच्यातील पत्रव्यवहाराचचे 
वणेनही भाबडे उतरले आहे. वास्तविक भाऊ दिल्लीस पोचला, त्यावेळेपासूनच सुजा- 
माफत अन्दाळीने वाटाबाटींना सुरुवात केली होती. या वाटाघाटींना अनुलक्षून पानिपत 
पूर्वी काही महिने अगोदर भाऊ व नानासाहेब यांच्यामधील जो पत्रव्यवहार झाला 
असण्याची दाक्यता होती तिची काहीशी स्थूळ कल्पना केफिवतकारास असावी असे 
दिसते. या पत्रव्यवहाराची योजना अगदी शेवटच्या भागात केल्यामुळे त्यातील भाव 
महत्त्वाचा असूनही त्याची जाशा चुकल्यामुळे काही घोटाळे झाळे आहेत. 


केफियतकाराने पानिपत युध्दामागच्या साऱ्या घटनांचा बारकाईने उलगडा करण्याचे 
धोरण ठेविले नाही. त्याला त्याच्या मर्यादांची यथाथ जाणीव दिसते. कैफिवतीतील 
वणेनांच्या अतिसंक्षिप्ततेमुळे पानिपतविषयक कित्येक. घडामोडींची चित्रे स्पष्टपणे 
डोळ्यांसमोर उभी रहात नाहीत. इतर साधनांच्या साहाय्याने त्यातील तपशील सरते- 
परते करून घ्यावे लागतात. केफियतकारांच्या वणेनातील सूचक बारकावे लक्षात 
येण्यासारखे नसल्याने सामान्य वाचकांच्या दृष्टीने त्यातील कित्येक घटनांचे अथ संदिग्धते- 
मुळे पूर्णपणे उलगडीत नाहीत. उदाहरणाथे, सुरजमल्ल जाटाच्या अटी न पाळण्यामागे 
कोणते राजकारण होते, ते ऐतिहासिक कागदपत्रांवरून लक्षात येते, परंतु केफियत त्यार 
बाबतीत मुग्धता पाळते. सुजाउद्दोळाशी वाटाघाटी करून त्याला आपल्या बाजूने वळवि- 
ण्यात भाऊ या काळात दंग होता दे केफिय्रतकाराने सांगितले असते तर लगेच उल 
गडा झाला असता. अब्दाली कालहरण करण्यासाठी वाटाघाटी करीत होता का खरो- 
खरच तह॒ करण्याची त्याची इच्छा होती, याचा केतिफियतीतीळ घटनांवरून नीट उल- 
गडा होत नाही. बुणग्यांच्यामुळे वेगाने मजला मारता येत नाहीत, असे कैफियतकार 
नोंदवितो. नाना फडणीसाच्या आत्मचरित्रावरून नानासारख्या आजारी माणसाठा आणि 
बायकामुळांना घरोबर घेतल्याने भाऊच्या चाटचालीत खंड पडतो असे म्हटले आहे. 
बायकामुळे ब नाना फडणीस यांची गणना बुणग्यांतच केफियतकार करीत असला पाहिजे, 
नाना फडणीसासारख्या भाऊबरोबर पानिपतावर गेलेल्या अनेक मातबरूयक्‍्तींचा उल्लेख 
केफियतकार करीत नाही. त्याने निर्दिष्ट केलेले छोट्यामोठ्या चकमकींतीठ 
काळाचे अंतर अचूक व काटेकोर नाही. साऱ्या घटनांचा कालनिदेंग त्याने नोंदविळेला नाही. 
त्यावरून ' सरकारी कागदांवरून या बखरी बनलेल्या आहेत. ! हा रियासतकारांचा 


अकरा 


अभिप्राय? * चुकीचा ठरतो. 


अस्सल कागदपत्रांवरून आपल्या बखरी लिहिण्याचा बाणा आपल्या बखरकारांमध्ये 
नसतो. ते स्मरणाने व स्वतंत्रपणे लिह्दितात हे लक्षात ब्रेतले पाहिजे. समकालीनत्वामुळे 
व वस्तुनिष्ठ मांडणीमुळे केफियतीतीळ वरीच वर्णने अस्सल कागदपत्रांश्‍तकाच विरव- 
सनीय ठरतात हे मात्र खरे! 


राजनीती व युद्धनीती 


* भाऊसाहेबांची कैफियत ' ही पानिपतच्या धरनघोर संग्रामाचे चित्रण करण्यासाठी 
केवळ लिहिली नसून त्या पाठीमागच्या राजकीय हालचालींचा पट आपल्या डोळयां- 
समोर उभे करण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे मराठे आणि मुसलमान यांच्या 
स्वभावविश्वेषांचे, त्यांच्या राजनीतीचे आणि युध्दनीतीचे तिच्यामधे फार चांगल्या रीतीने 
प्रतिबिंब पडळे आहे. राजकीब उलाढाळी आणि खलबते, लढाया आणि तहनासे, 
युध्द्प्रकार आणि युध्दनीती, विचारप्रणाली आणि आचारधर्म यांची एक सुसंगत स्वरू- 
पाची साखळीच कैफियतीत उभी राहिलेली दिसते. 


विजयाददामीच्या मुहूर्तावर सीमोल्लंघन करण, फौजेची जमवाजमव करीत गावा- 
जवळच्या पहिल्या मुक्कामावर वाटाघाटी करीत राहणे आणि मोहिमेचा प्राथमिक भाग 
म्टणून फोजेंची समजाविश्ली करण्यासाठी आर्थिक तरतुदी करणे, इथून मोहिमेची सुरु- 
वात होते. भाऊसाहेबासारखा मातवर नेता मोहिमेसाठी बाहेर पडल्यानंतर त्याचा 
मोहरा कोणाकडे वळणार आहे, हे स्पष्टच असते. हेदरावादच्या निजामाने भावी 
संकट ओळखून कपटकारस्थानाची योजना करणे हे त्याच्या मोगलाई नीतीला साजेसेच 
आहे. शांत चित्ताने चोकशी करून मग खुन्यास ब त्याच्या पाठीमागच्या सूत्रधारास 
मृत्युदंडाची शिक्षा केली जाते. मुजाफरखानासारखा कटाचा सूत्रधार अद्याही प्रसंगी 
स्वतःचे निरपराधत्व सिध्द करण्यासाठी जो कांगावा करतो तो पाहण्यासारखा आहे. 
कटाच्या सूघधारांना मारून पायाला दोर लावून ओढून टाकण्यात येते आणि खुन्याला 
मात्र ढालेपाशी नेऊन ठार मारण्यात येते. गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करून त्यांच्या 
बायकामुढांना किल्ल्यावर घालण्यात ग्रेते. राजकारणात कारस्थानी पुरुषांचे फळ निरप- 
राध बायकामुलांना भोगावेच लागते. तेथे दयामाया नसते. 


कोठलाही एखादा किल्ला हस्तगत करण्यासाठी त्याचे बळावळ पाहून अगोदर हाता- 
खालच्या अधिकाऱ्याची योजना केळी जाते. नगरचा किल्ला बेण्यासाठी विसाजीपंत 
बिनीबाळे आणि दिल्लीचा किल्ला घेण्यासाठी बळवंतराबांची योजना करण्यात आठी 
आहे. त्यांच्या हातून ती कामगिरी पार पडलो तर ठीकच, नाहीतर मागून फोजेच्या सेना- 
पतीला तोंड द्यावे लागते. अश्यावेळी मुसलमानी अमलदार सामोपचाराने तह करून 


बारा 


नाने वागवितात. 

मुसलमान आणि मराठे यांच्या राजनीतीत आणि युध्दनीतीतच फार मोठा फरक 
आहे. गनिमी काव्यासाठी मराठे प्रसिध्द असळे तरी पेद्वावाईच्या उत्तर काळात .ते 
समोरासमोरच्या युद्धात शत्रूला धाक निर्माण करीत असलेले दिसतात. “ मारू किंव 
मरू? हा त्यांचा बाणा. मुसल्मानांवारखे खुनी मारेकऱ्यांची योजना करण्याचे त्यांच्या 
स्वप्नातसुद्धा येणार नाही. तसेच धम, जात, अक्या कोत्या विचारांचा त्यांच्या मनाला 
फारसा स्पद्दी होत नाही. नव्या युध्दसामग्रीचे स्वागत करण्यास ते तत्पर दिसतात. 
इभ्य़ामखान गारद्याचे त्यामुळे भाऊसाहेब उत्फुल्ल मनाने स्वागत करतात. 

उदगीरच्या लढाईत वेळेवर कुमक पोचली नाहो, तरी * यर अपेश इरवरसत्ता * 
हे ध्यानात घेऊन मराठ निजामावर तुटून पडतात. याउलट * लढोन मरावे, याउपर 
मराठे यास दबोन रहावे हे उत्तम नव्हे, अशी सुरुवातीस फुशारकी मारणारा निजाम 
पराभवाचे सावट दिसताच “आम्ही तुम्ही स्नेही? म्हणून दाती तृण धरून दारण येतो. 
युध्दपू्वे चकमकीतं मार खाल्ल्यानंतर अबदाली सुजामाफेत वाटाघाटींना सुरुवात करतो. 
परंतु ' नजीबखानाळा हवाली करण्याच्या ? अटीवर मराठे वाटाघाटी उधळून लावतात 
आणि सवेनाह्याचे धनी होतात. 

पानिपतच्या मोहिमेसाठी रघुनाथरावांनी जावे म्हणताच, रघुनाथराव अगोदरच्या 
मोहिमेतील झालेल्य कर्जाचा उल्लेख करतो. वास्तविक तहान्वये निजाम एक करोड 
रुपये द्यावयास तयार असताना मराठे ती तात्काळ उपयोगी पडणारी आणि अत्यावश्यक 
अशी रक्‍कम न स्वीकारता निजामाच्या ताब्यातील मुलखाची मागणी करतात. मरा- 
ठ्यांच्या युध्दनीतीमागे नेद्मीच दुबळे अथंशास्त्र असते; त्यामुळे फोजेतील असमाधान, 
बेदिली, आर्थिक तंगी आणि त्यामुळे निर्माण झाळेळे ताणतणाव हे त्यांच्या पाचवीला 
पुजलेळे दिसतात. दामदुष्काळ आणि अन्नदुष्काळ यांमुळे पराक्रमी मराठ्यांना दारुण 
पराभवाच्या खाईत पडावे लागते. 

ठिंदे-होळकरांकडून आलेल्या निर्वाणीच्या पत्रांमुळे पेशवे उत्तरेत जावयास निवतात, 
परंतु दिंदे-होळकरांना खुद्द पेशव्यांनी येणे नको असते. त्यांना फकत पेद्राब्यांची कुमक 
हवी असते, परंतु इराण-अफगाणिस्थानांतून अब्दालीला बोलावून त्याला कुमक कर- 
ण्याची मुसलमानांची वृत्ती, त्यांच्यातील दुबळेपणा, असहाब्यता आणि एकजट यांचे 
एकाच वेळी दर्शन घडविते. र 

दिल्लीचा किल्ला सर केल्यानंतर पैशासाठी मराठ्यांना जनानखान्याची लटालट 
करण्याचा आणि तख्ताचे रूपे काढण्याचा प्रसंग येतो. तातडी करून पैश्यासाठी त्यांना 
कुंजपुऱ्यावर जावे लागते. कुंजपुऱ्याचा विजय ही त्यांच्या पराजयाची एक नांदीच ठरते. 
कारण विजयामुळे गाफील राहून मराठे कुर्क्षेत्रावर स्नानेदाने करण्यात दुंग राहतात 


4 


तेरा 


आणि त्या पराभवामुळे शत्रूचे सारे सैन्य तातडीने एकवटले जाते. अतिशय दुर्गम 
अशी दुथडी भरून वाहणारी यमुना नदी माहीतगारांकडून पार करून अब्दाली मरा- 
ठ्यांचा परतीचा मार्गे रोखून बसतो. उत्तरेतील राजकारण आणि युध्दभूमी यांची पुरी 
जाण असणारा शत्रू आणि उत्तरेत पहिल्यांदाच जाणाऱ्या भाऊची या बाबतीतली अन- 
भिज्ञता या ठिकाणी तीव्रतेने लक्षात येते. 


समोरासमोर फोजांचे तळ पडले असता धरमयुध्दाचे काही नियम माफक प्रमाणात 
दोन्ही बाजू पाळताना दिसतात. बाटाघाटीच्या प्रसंगी मोठी झुंज करावयाची नाही, अशी 
रीत दिसते. अद्या वेळी आपापसांतील तणावामुळे मराठे एकमेकांचे बलाबल पारखून 
स्वतःची बाजू दुबळी करीत राहतात. दोन्ही बाजूंच्या पथकांतील लोक एकमेकांकडे 
जात येत राहतात. युध्दभमीवरीळ झाडी तोडून रणखांब उभा करून डात्रूला युध्दाचे 
आव्हान मराठे देतात आणि हिंमत धरून जुंजास यावे म्हणून जासुदांकरवी निरोप 
पाठवितात. आव सोंडून पुढे वेऊन झुंज करावयास अब्दाली कचरत असतो. अद्ा- 
वेळी अब्दालीच्या तुकड्या ज्याच्यावर चाळून येतील, त्यानेच त्यांच्याशी सामना करावा, 
कोणी कोणाचे मदतीस जाऊ नये; असा विलक्षण स्वरूपाचा आदेदा भाऊला द्यावा 
लागतो. मोठ्या युध्दापूर्वीच्या अत्रा प्रकारच्या वातावरणाचे आणि हालचालींचे केफि- 
यतीतील वर्णन तत्कालीन युध्दनीतीची उत्कृष्ट कल्पना देते. 


दाणागोटा आणि रसद यांच्या अभावी मराठी फोजेची झालेली अवस्था, रसद 
मिळविण्यासाठी चारणांदिकांचे घ्यावे लागणारे साहाय्य, बुणगे मागें राहिल्यामुळे वाढ- 
णारे मुक्काम, रात्र पडल्यामुळे युद्धोत्सक सेन्याचा होणारा विरस आणि एकमेकांची 
कुमक न केल्यामुळे होणारी फोजेची हानी यांची चित्रणे तत्काळीन युद्धाच्या वाता- 
वरणाची यथार्थ कल्पना देतात. र 


२ बाजू अंगावर येते म्हणताच शत्रुसेन्य आपापल्या गोटात परत जाते, परंतु पळणाऱ्या 
सन्याठा हाका मारून मराठे सरदार पाय रोवून उभे राहतात. साऱ्या फोजेच्या बंदो- 
बस्तात भाऊ आणि विदवासराव रात्रंदिवस मग्न राहतात. त्यासाठी ते आळीपाळीने 
रणांगणावर हजर राहतात. अक्दाली मात्र सैन्याच्या मागे दूर राहून हालचाली करतो. 
पराभव स्वीकारून परत तोंड दाखवायचे नाही; या स्वाभिमानी बाण्यामुळेच 
भाऊ शेबटी थोड्या लोकांनिश्ी रणांगणावर हाराकिरी करतात. मराठी माणसाचे हे 
खरेखुरे वास्तव चित्र आहे. पामिपतवरून पळून येणाऱ्यांमध्ये उत्तर हिंदुस्थानात वावर-- 
णाऱ्या व्यक्तींचा आणि अनुभवी व्यक्तींचा अधिक भरणा होता. तरुण आणि दक्षिणेतून 
गेेळी माणसेच या युद्धात अधिक बळी पडली. 


जरुरीपेक्षा जादा आत्मविदवास आणि त्यापोटी येणारा गल्थानपणा हे मराठो माण- 
साच आणखी काही बिदोष. बायकामुलींना बरोबर घेणे, स्नानेदाने करण्यात कालह्रण 


चौदा 


करणे इ. गोष्टी या फाजीळ आत्मविदवासापोटी घडल्या आहेत. पानिपतसारख्या घनत्रोर 
संग्रामाकडे मराठ्यांनी जितक्या गंभीरपणे पाहावयास हवे होते, तितके पाहिले नाही. 
त्याचे फळ त्यांना भोगावे लागलें ! 

शकुन, मुहूते, चमत्कार यांचे मराठी मनाला विशेष आकर्षेण. त्यामळे कार्येहानी 
होते.रातोरात कूच कलून प्रातःकाळी कुंजपुऱ्याच्या किल्ल्यास वेढा देणाऱ्या इभ्य़ामखानाला 
भाऊसाहेब कळवितात की, ' मुहूर्तास तीन घटका अवकाश आहे, तूत न उठावे.' इभ्य्राम- 
खानाच्या मनावर मुहूर्तादिकांचा पगडा नसल्यामुळे तो उलट विचारतो कीं, ' महूत 
कशास पाहिजे ?? त्यामुळे घाई करून किल्ल्यावर हल्ला केल्यामुळे विजय प्राप्त होतो. 

कुरुक्षेत्रावर स्नानेदाने करण्यात दंग असता कुंजपुऱ्याजवळ गिल्चा नदी पार करून 
आला, या घटनेची कारणीमीमांसा न करता आल्यामुळे, ' परंतु ३श्‍वरचरित्र ! नदीस 
उतार जाला, त्यामुळे फोज उतरून आली !” असे केफियतकारास आणि पर्यायाने 
मराठ्यांसही वाटते. यमुना नदीच्या उताराच्या नेमक्या जागा आणि तिला येणारे पूर 
यांची भाहिती असणाऱ्या मादितगाराच्या साहड्याने अब्दालीने जीवावर उदार होऊन 
आपली फोज नदीपार करण्यासाठी कायर परिश्रम घेतळे असतील हे मराठे लक्षात घेत 
नाहीत. चमत्कारावर हवाला ठेऊन ते मोकळे होतात ! 

अब्दालीच्या या आक्रमक आणि जलद हालचालींमुळे मराठ्यांची त्याला कोंडी 
करता आली. या एका हालचालीमुळे पानिपतच्या रणक्षेत्रावर मराठ्यांची कोंडी करता 
येऊन त्याचे पारडे जड झाले. युद्धशास्त्रातील डावपेचांमध्ये अब्दालीने या मोक्याच्या 
वेळी मराठ्यावर मात करून अंतिम विजयाची नांदीच करून ठेविली! 

राजकारणामध्ये सामदाम, दंडभेद, कपटनीती इत्यादी अनेक भल्याबुऱ्या: मार्गांचा 
उपयोग करावा लागतो. मुसलमान त्यासाठी कोणतीही गोष्ट करावयास मागेपुढे पाहात 
नाहीत. धर्माच्या नावावर त्यांची जशी एकजूट होते, तशी इतरांची होऊ शकत नाही. 
भारतीय मुसलमान आणि पठाण यांच्यामध्ये सख्य नसतानादेखोळ-मराठ्यांना नेस्तनाबूत 
करण्यासाठी ते एकत्र येऊ शकतात. परंतु मराठे, जाट,राजपूत एकत्र येऊ शकत नाहीत. 
मराठ्यांच्या पंदरी इभ्यरामखा नासारखा नेकीचा सरदार आहे, परंतु त्याची निष्ठा चाकरी- 
पोटी, पैद्यापोटी आहे. त्यापाठीमागे भारतीयत्वाची भावना नाही. मराठे मोगलांच्या,भार- 
तीय मुसलमानांच्या, मदतीसाठी उत्तरेत जातात, परंतु सारे मुसलमान मात्र परकीय शत्रळा 
जाऊन मिळतात, कारण त्यांचा धम एक असतो. जरिंदे-होळकरांसारख्या आपल्या मातव्वर 
सरदारांच्या साहाय्य़ाळा धावून जाऊन अग्दाळी-नजीबखानासारख्या परकीय शत्रचे पूणे 
पारिपत्य करावे, अशी व्यापक स्वप्ने पेशवे पाहतात. परंतु दी व्यापक स्वप्ने पाहण्याची 
शक्‍ती उत्तर हिंदुस्थानात राजकारण करण्यास चटावलेल्या मराठी सरदारांमध्ये नसते. 
परिणामी भाऊबरोबरच्या सरदारांची मने त्यांच्या कार्यात एकरूप होऊ शकत नाहीत. 
त्यामुळे त्यांची मनेही एकमेकांबद्दळ साफ राहत नाहीत. 


पंधरा 


मराठ्यांच्या युद्धनीतीमधील हा सर्वांत मोठा कच्चा दुवा होय. त्यामळे स्वराज्याचे 
्त्राज्यात पारंवतन होण्यासाठी अनुकूल संधी प्राप्त झाली असताही मराठ्यांच्या 
वाट्याला ते भाग्य येऊ शकत नाही. 
भाऊसाहेबांच्या केफियतीचे सम्यक अवलोकन करीत असता तिच्यातील तत्कालीन 
भारतीय राजकारणाच्या चित्रणावरून या अंतिम निष्कर्षांची तीव्रतेने जाणीव होते. 
वाडमयील दृष्ट्या महत्त्व 
रावबहादूर सानें यांनी सूचित केल्याप्रमाणे ही कैफिवत पेशव्यांच्या दाकावलीकर्त्याने 
वेगळी काढून लिहिली असल्याची राकयता नाकारता येण्यासारखी नसली, तरी तिच्यातील 
चित्रण दकावलीच्या जातीचे नसून बखरीच्या जातीचे आहे, हे लक्षात ठेविले पाहिजे. 
1ऊसाहेब पेव्ववे यांचे उभे राहिलेले एक अत्यंत संयत ब सूचक असे व्यक्तिचित्र 
सहजसुंदर अद्या धावत्या निवेदनशेळीतून साकार झाळेळे, आत्मप्रत्यमाने यक्त असे 
पानपतादषयक्त घडामोडींचे एक स्थुल परंतु व्यापक असे शब्दचित्र, वर्णनातील जिव्हाळया- 
मुळे या चित्रणाला आडेली ह्ृद्यता, संवादांच्या कोदाल्यपू्णे उपयोगामुळे निर्माण झालेली 
वातावरणनिमिती, अरबी, फार्शी, संस्कृत व हिंदुस्थानी भाषा पचविलेल्या मराठमोळ्या 
भाषेचे अलंकरणविरहित प्रासादिक रूप, नेटकी प्रसंगचित्रणे आणि यद्धवर्णने, मध्ययगीन 
मराठोत अपवादानेच प्रकटणारी अश्शी मार्मिक भाष्यपरता इत्यादी वेरिष्ट्यांमुळे दी 
छोटीशी कृती वाडूमयीन दृष्टीनेही महत्वाची ठरते. 


भाऊसाहेबांचे व्यक्तिचित्र 


भाऊसाहेबांवर आपले सारे लक्ष केंद्रित करून कैफियत लिहिल्यामळे तिच्यामध्ये 
साहजिकच त्यांच्या ब्यक्‍तिचित्रणाला प्राधान्य प्राव्त झाले आहे 

शके ६६८२ च्या विक्रमनाम संवत्सरामध्ये सीमोल्लंधनाच्या निमित्ताने आपल्या 
पुतण्याला बरोबर घेऊन भाऊसाहेब पुण्याबाहेर पडतात. केवळ वर्षभराच्या अवधीत 
भारताच्या राजकोय रंगभूमीवर एक विलक्षण कर्तुत्व दाखवून रणांगणावर वीरमरण 


आल्याने दिंगंतकीते होतात आणि भारताच्या इ तिहासात त्यांच्यासाठी मानाचे पान राखून 
ठंबिले जाते 


भाऊ मोहिमेसाठी बाहेर पडतात आणि तिकडे निजामाठा कापरे भरते. त्यांच्यावर 
घातलल्या मारेकऱ्याच्याच राब्दांत सांगायचे म्हणजे, * भाऊसाहेब मातवर कारभारी 
यास्तव कांहीं आपला उपाय चालत नाहीं, तरि त्यास दरप्रयत्नेकरून जीवें मारावें* 
यासाठी निजामाने मोगलाई मसठतीचा अवलंब केला आहे. प्रत्यक्ष कटश्वार चालवतान 
ठुमच प्रतापकरून माझा हात कांपो लागला. कटार पुरती चाळवावयास सामर्थ्य आलें 
नाह * याची कबुली खुन्याने दिली आहे. भाऊसाहेबांच्या व्यक्तिमत्वातील वेधकतेची 
त्यावरून सुरवातीलाच कल्पना येते. 


सोळा 


भाऊसाहेबांच्या शांत, स्थिर स्वभावाचे याप्रसंगी दर्शन घडते. ते खुन्याला अभव 
देऊन, ' दुसऱ्याचे बोलण्यावरून तुजळा कशास मारावे, ? अश्टी त्याचीच उलट समजूत 
घालतात. कटाचा सूत्रधार मुञाफरखान परामर्षास आला असता, * तुजपासून हें कर्म 
होणार नाहीं ? अस्से सांगून त्याला गाफील ठेवतात आणि पूर्ण शहानिशा झाल्यानंतर 
मात्र तडकाफडकी गुन्हेगारांना कठोर शासन करतात. 


शासनकर्त्यांची मुत्सद्देगिरी, दाहाणपणा, समयसूचकता, न्यायदृष्टी आणि तात्काळ 
निर्णय घ्रेऊन जरब बसविण्याची शरावती यांची कल्पना एवढ्या एकाच उदाहरणावरून 
वाचकांस येते. या पहिल्यावद्ल्या कलात्मक अश्या काहीक्या विस्तत वर्णनाने कैफियतकाराने 
सुरुवातीलाच भाऊसाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वेठक वाचकांच्या मनात पक्की रोवली आहे 
आणि त्यांच्या पुढच्या हाळचालीवद्दळ वाचकांच्या मनात कुतूहल निर्माण केले आहे. 


भाऊसाहेबांच्या ब्यक्तिमत्त्वातील मुत्सद्देगिरीच्या आणि शिपाईंगिरीच्या सामर्थ्याचा 
प्रत्यय त्यानंतरच्या दोन मोहिमांमध्ये ताःकाळ येतो. त्यातील पहिली मोहीम सौम्य 
स्वरूपाची तर दुसरी साऱ्या दक्षिणेमध्ये भाऊंचा दरारा प्रस्थापित करणारी आहे. दहा 
हजार सेन्यानिश्ी विसाजीपंत बिनिवाल्याने नगरच्या किल्ल्यावर चढाई केली असता ढिम्म 
काही घडत नाही, परतु भाऊसाहेब पुण्याहून निघाले म्हटल्यानंतर त्यांच्या केवळ धाकाने 
किल्ला हस्तगत होतो. एकही गोळी न झाइता भाऊंना हा विजय प्राप्त होतो. 


नगरच्या यद्गाने भाऊला हवे तेच घडते. निजाम साऱ्या सामर्थ्यानिशी मराठ्यांवर 
चाळून येण्यास निवतो. क्षणाचाही विलंब न लावता “* आम्ही मोगलांचे तोंडावर जातो.! 
म्हणून पुण्यास पेशव्यांना निरोप पाठवून तो निजामावर नित्रतो. दक्षिणेमध्ये प्रबळ होऊन 
बसलेल्या निजामाला पूर्णपणे बुडवावा, वहुत दमाने आला आहे,त्याचे पारपत्य करावे, असा 
दूरदुष्टीचा विचार भाऊसारख्या धडाडीच्या सेनानीच्या मनातच येऊ शकतो. मनात 
आलेल्या विचाराबरोबर तातडीने आणि आत्मविशवासपूर्णे कृती करण्याचा त्याचा बाणा 
केफितकाराने वारंवार स्पष्ट केला आहे. पुण्याजवळच्या सिंहगडावर मोगलांचे फडफडणारे 
निशाण पाहून शिवाजी जसा अस्वस्थ झाला होता, तसा नगरच्या किल्ल्यावर फडफडणारे 
त्याच्यासारखे निजामाचे निशाण पाहून भाऊ अस्वस्थ झाला होता. तसे नानासाहेब किंवा 
रघुनाथरावदादा अस्वस्थ होत नाहीत. स्वत:च्या मनाप्रमाणे तडकाफडकी निर्णय घेणे आणि 
तरीही पेशवे राज्याचे अखत्यार असल्याने त्यांच्या संमतीने धडाडीने पुढची वाटचाल 
करणे हा भाऊसाहेबांचा विशेषच होय. एकनिष्ठ राजांकितःव आणि सर्वांगीण फोजा- 
घिपत्य या दोन गुणांनी सेनापतीचे कतृत्व उजळीत राहते. भाऊजवळ हे दोन्ही गण 
उत्कट स्वरूपात वास करीत होते हे केफियतीतून जाणवते. न 


नगरच्या किल्ल्यामधळा निजामाचा दारुगोळा आणि दाणागोटा निजामावरच वापर- 
ण्याची संधी भाऊसाहेबाला सोडायची नसते. परंतु दक्षिणेतला निजाम हे सामान्य प्रस्थ 


सतरा 


नव्हते. त्याच्या पूर्वीच्या पेशव्यांच्या कारकीर्दीत त्याला मोडण्याच्या प्रयत्नाला यशा आले 
नव्हते. भाऊला त्यात मोठे यश मिळाळे ते गतिमान काळाशी धावण्याच्या त्याच्या 
वेगळ्या दृष्िकोणामुळे. फ्रेंच आणि पोर्तुगीज कवायती फोौजांच्या जोडणीमुळे निजाम 
प्रबळ झाला होता. ती त्याची दाकती दुबळी करणे आवदयक होते. अश्या कवायती सैन्याचा 
सरदार मुजाफरखानाला यापूर्वीच नानासाहेबांनी फोडिले होते. परंतु तो अस्तनीतळा 
निखारा ठरला. होता, भाऊने आपल्या तोफखान्यावरचा अधिकारी केशवराव पानसे 
यांच्यामाफंत इभ्यामखानाळा निजामापासून फोडून आपल्याकडे आणण्यात यशा मिळवले. 
भाऊनी या इभ्य़ामखानाला सन्मानपूर्वक आपल्या सेवेत ठेविले, नगरच्या किल्ल्यातील 
दारुगोळा इभ्यामखानाच्या तोफखान्याच्या साहाय्याने निजामावरव डागून भाऊने 
निजाम नामोहरम केला. भाऊने आणलेला हा. इभ्यामखान मुसलमान असूनही 
भाऊंच्या अगत्यामुळे भाऊंशी कमाळीचा एकनिष्ठ राहिला, भाऊळा माणसाची पारख 
किती उत्तम होती, हे त्यावरून छज्ञात येते. ' बरा मनुभ्य मातवर कराराचा ? हे बरोबर 
ओळखून भाऊ त्याच्याबद्दल विद्वेष अगत्य दाखवितात. भाऊच्या पारस्ीचे त्याने चीज 
केलेले दिसते. 


वाचकांचे मत काही प्रमाणात का होईना कलुषित होईल अशा प्रकारे 'भाऊसाहेबांच्या 
बखरी*त भाऊचे व्यक्तिचित्रण करण्यात आले आहे. नाना फडणिसांनीही आपल्या आत्म- 
चरित्रात * गर्व मात्र विशिष्ट ? या गाग्दांत त्याच्यावर दोषारोप केला आहे. २० कैफियत- 
काराने तसा प्रकार कुठेही केला नाही. त्याने त्यांचे निष्कलंक चित्र रेखाटले आहे. 

उदगीरच्या मोहिमेत विजय मिळाल्यानंतर झालेल्या तहाची कार्यवाही करण्यासाठी 
भाऊ गोपाळरावाची योजना करतात. उत्तरेतील शिंद्यांच्या वाताहतीची पत्रे वाचल्या- 
नंतर, “ तिकडे रघुनाथरावदादांनीं जावं ? असाच आग्रह धरतात, परंतु कर्जाविषयी दाद 
हटून बसतात तेव्हा, मुळुवगिरीमागचे राजकर्त्याचे उदिष्ट भाऊ नेमक्या दाब्दांत व्यक्‍त 
करतात. मुळुखगिरीतून घरी पैसा आला पाहिजे, निदान बाहेरच्या बाहेर सैन्याची पोटे 
भरली प!हिजेत, असे ते म्हणातात. 

या महत्त्वाच्या राजनीतीचा पेशवाईत मराठः्यांना विसर पडला होता. दिवाण म्हणून.या 
धोरणाची अमलवजावणी करण्यासाठी स्वतःच्या अंगावर जबाबदाऱ्या घेऊन भाऊ 
जातीने मोहिमांवर निघतात. बाहेरच्या बाहेर परस्पर पैसा हडपणाऱ्या आणि त्यासाठी 
चटावलेल्या उत्तर हिंदुस्थानातील सरदारांमध्ये त्यामुळे चलबिचल सुरू होते. 

नानासाहेब स्वत: उत्तरेत जाण्याची निदान तोंडदेखळी का होईना भाषा उच्चारतात, 
तेव्हा आपल्या कतंब्याची जाणीव ठेऊन भाऊ स्वतः जायला निघतात आणि तडका- 
फडकी प्रस्थान ठेवतात. निर्णयाची त्वरित कार्यवाही करणे हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा 
विद्दोष द्दोख. भलत्या वेळी ऐघआराम करणे त्यांना माहीत नाही. कुंजपुर्‍्यास पोचल्या- 
वर केवळ पाणी पिऊन ते चढाईसाठी सिद्ध होतात. 


अठरा 


आपल्या सहकाऱ्यांशी वाटाघाटी करून निर्णेय घेणे, आपल्या हाताखालच्या अधि- 
काऱ्याकडे सोपविलेल्या कामात अपयदा आलें तर वाटाघाटीत किंबा विचारविनिमयात 
कालहरण न करता स्वतः जातीने मोहिमेचे नेतृत्व करणे आणि आपल्या सहकाऱ्यांच्या 
स्वार्थाची जाणीव मनात ठेवून कार्यसिद्ठीसाठी प्रयत्नरत राहणे, या त्यांच्या विशेषाची 
अनेक चित्रणे केफियतीत आहेत. पानिपतच्या रणात कोंडी झाली असता भाऊ विमनस्क 
होत नाहीत. गोविंदपंतांना खरमरीत पत्रे लिहून ते कामाला लावतात, चारणांची योजना 
करून फोजेचे साहाय्य देऊन दाणागोटा आणण्याची योजना करण्यात रात्रंदिवस दंग 
राहतात. 

शत्रूच्या सामर्थ्याचा नीट अंदाज येण्यासाठी भाऊंनी अनेक क्ल्प्त्या लढविलेल्या 
दिसतात. एकमेकांचे/बळाबलळ अजमावण्यासाठी ते आपल्याकडच्या सरदारांना स्वतंत्र- 
पणे उठावणी करण्यास प्रोत्साहन देतात. सगळ्यांनी एकदम उठावणी केल्यास वाटा- 
घाटी फिसकटतील हे लक्षात येऊन अश्या उठावांच्या वेळी 'कोणी कोणास कुमक करूं नये 
असा आदेदा देतात. त्यामुळे कोण कोणावर त्वेषाने उठतो, आपल्यातीलच कोण 
कोणाच्या मदतीसाठी उत्सुक होतो, कोणाचे शत्रू कोण आणि कोणाची जिद्द किती हे 
समजण्यास मदत होते. आपल्या टेहळणीपथकावर हल्ला करून गिलच्यांनी पहिल्यांदा 
कळ काढल्यानंतर मग भाऊ आपल्या पथकांना चढाईचे आदेश देतात. आपल्या बाजूच्या 
झाडीमुळे कदाचित मराठे गनिमी काव्याचा आश्रय घेतील.म्हणून शत्रू कचरतो आहे, हे 
लक्षांत घेऊन भाऊ आपल्या फोजेकडून झाडी तोडून मध्ये रणखांब रोवतात आणि “हिंमत 
धरून जुंजास यावें 'असे उघड आव्हान शत्रूस देतात. ही त्यांची कृती त्यांच्या निधड्या 
छातीची आणि आव्हानात्मक वृत्तीची ग्वाही देणारी आहे. 


: कोणाचे मदतीस कोणी जाऊ नवे! असे म्हटले असले तरी बाजू अंगावर आल्यावर 
स्वतः भाऊ भक्कमपणे त्यांच्या पाठीमागे उभे राहतात. बळवंतरावाच्या मत्य- 
नंतर भाऊ मागे होते म्हणून हुजुरातीचे लोक मुडदा शत्रूच्या ताब्यात जाऊ देत नाहीत. 
दह्रात घाऊन माघारे पळणाऱ्या सैन्यास मागून छातीचा कोट करूने भाऊंनी सावरले' 
म्हणूनच नजीबखानाचा मोड होऊन त्याला माघारी जावे लागले आणि त्यामुळे * पुढे 
लढाई करून गिळचा खामाखाय मोडून काढावा. ' अद्ली हिंमत फौजत निमोण झाली. 
परिणामी सुजामाफेत अब्दालीने बोलणी चालू केली ' परंतु रोहिला आमचे हाती द्यावा' हा 
महत्त्वाचा मुद्दा भाऊंनी सोडला नाही. दत्ताजी दिंद्यांच्या वधास आणि उत्तर हिंदुस्थाना- 
तीळ विपरीत राजकारणास कारण झालेल्या नजीबावर भाऊंचे सारे लक्ष होते. भाऊंच्या 
राजकारणाचे हे सूत्र भारतीय मुसलमानांना उमज शकले नाही ! ते धर्माच्या नावाखाली 
एक झाले, भाऊचे लक्ष धर्मापेक्षा राजकारणावर होते. 


कुंजपुऱ्यावर विजय मिळाल्यानंतर तीथेक्षेत्रामध्ये स्नानेदाने करण्यात भाऊने काल- 
हरण करावे, हे त्याच्या सेनापतीपदाला शोभेसे नाही. त्यामुळे कोंडी होऊन रसद बंद 


एकोणीस 


झाली. ती चालू करण्याचे भाऊचे प्रयत्न अव्दाळीन हाणन पाडले भाऊंच्या या प्रयत्नामळ 

ब्दालीला दोनवेळा आपल्या लकरच्या छावणीच्या जागा बदलाव्या लागल्या हे लक्षात 
घेण्यासारखे आहे. 

मुत्सद्देगिरी आणि शिपाईवाणा यांचा भाऊमध्ये संगम झाळेला दिसतो परंतु उत्तर 
हिंदुस्थानच्या आपल्याच लोकांच्या स्वार्थी आणि करंट्या वत्तीकडे त्यांना असहाय 
होऊन पहात बसावे लागते. त्यामुळे ते अंतर्यामी कमालीचे व्यथ्वित झाळेळे दिसतात 
भाऊंनी उत्तरेत येऊ नये म्हणन गिंदे-होळकरांनी केलेले प्रयत्न, सुरजमल्ळ जाटाची 
प्रत्यक्ष मदतीपेक्षा स्वतःच्या स्वार्थपर अटी पढे दामटण्याची वत्ती, बळवंतराव मेहेंदळे 
यांनी दिल्लीचा किल्ला घेताना केळेळी कृती इ. प्रसंगी भाऊ अस्वस्थ होतात, परंतु विना- 
कारण संतापून कटुता निर्माण करीत नाहीत. सारे जाणन, लक्षात घेऊनही सामोपचारी 
वत्ती ठेवून, स्वतः सहन करीत, कार्याकडे लक्ष ठेवन ते वागताना दिसतात 


युध्दभूमीवर, युद्धातील बारीकसारोक हालचालींवर भाऊ सातत्याने लक्ष ठेऊन असत 
आणि त्याची वित्तंबातमी पुण्यास पेदाव्याकडे पाठवीत. पावणेतीन महिने भाऊ संतत 
जातीने मो.यांवर होते. स्नानभोजनासाठी ते स्वतःच्या राहुटीवर येत त्यावेळी आपल्या 
पुतण्याला-विदवासराबाला-मोर्च्यावर लक्ष ठेवण्यास सांगन येत. या केफियतकाराच्या 
वणनातून भाऊच्या कतेव्यदक्षतेची चांगली कल्पना येते 

गोविंदपंत बुंदेले यांच्या कामगिरीला आलेल अपयश आणि गरनाळ्याद्रन चारण 
आणण्याच्या व्यवस्थेची शत्रने केलेली दाणादाण यांमळे भाऊंना झालेल्या यातनांचे 
वेणंन, * श्रीमंतांस अपेश्याचे श्रम जाळे * या शब्दांत चांगल्या प्रकारे केळे आहे. य 
अपयशानंतर भाऊंना माघार घेगे आवर्यक वाटते म्हणन ते पण्यास पेाव्यांना पत्रे 
पाठवून तह्‌ करण्याची संमती मागवतात. पेशव्यांना परिस्थितीची गंभीर जाणीव नसल्याने 
ते भाऊंचा काहीसा उपहासच करतात, ही गोष्ट मानी भाऊंच्या मनाला फारच लागली 
असली पाहिजे. सैन्याची व घोड्यांची उपासमार त्यांना पाहवत नाही. त्यामुळे शात्रळा 
मार देत आपले सेन्य वाहेर काढण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेतात. तेवढा एकच प्रयत्न 
शिल्लक राहतो. दरिंदे-होळकरादी लोक नाखूष असतात. निभाव कसा लागेल, म्हणन 
आपला दुबळेपणा व्यक्त करतात. आणखी पाच-सहा दिवस थांबावे असे म्हणतात 
आणखी उपासमार टाळण्यासाठी भाऊ लगेच दुसऱ्या दिवशी आपला निर्णय कार्य 
वाहीत आणावयाचे ठरवतात. 'ठोक आबादान जालियावर पुडे गिलच्याचें पारिपत्य करू 
या त्यांच्या सिद्धांतामध्ये कसल्याही आग्रहाला बळी न पड्ता वास्तव निणय्र घेण्याची 

- त्यांची वृत्ती लक्षात य्रेते 
पानिपतच्या अस्तेरच्या घनघोर सम्रामास सामारे जाताना भाऊ सवे प्रकारे पुढची 


निरवानिरव करतात. आपण ळढाईत पडलो असे ऐकल्यावर आपल्या पत्नीचा वध करून 
थुढ जावे असे ते जोगदुंडाळा सांगतात 


बीस 


या अखेरच्या संग्रामामध्ये पराभूत मनोवृत्तीने ग्रासळेल्या, धीर खचलेल्या सैन्याला 
थोपवून धरण्यात भाऊंना द्या येत नाही. विश्‍वासरावच्या अपघाती निधनाने सारीच वाजू 
उलटते. अद्यावेळी ' गिलचा खाशानिशी मारीन ? म्हणून भाऊ आणखी त्वेषाने लढ- 
तात. “ हाणा 5 हाणा २ करीत शोवटपर्यंत ते जातीनिक्ी लढत राहतात. इभ्य्रामखान, 
मुकुंदजी शिंदे आणि जनकोजी दिंदे यांखेरीज बरोबर कोणी रहात नाही. सोनजी 
भापकरला क्षात्रधर्माची जाणीव देण्याचा ते शेवटचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या पराक्रमाने 
स्तिमित होऊन ' महाराज, क्षात्रर्माची रात झाळी. याज उपर निवावें हे उत्तम आहे.? 
असे मुकुंदजी शिंदे यांनी सुचविले असता, “ आर्ता कोणीकडे जावें, काय तोंड दाख 
वावें ?? या भावनेने लढता लढता नाहीसे होतात. 

त्यांच्य! जिद्दीचे, स्वाभिमानाचे आणि अंतिम पराक्रमाचे दोन पळपुदेपणामुळे 
ज्यांना घडळे नव्हते अश लोकांना, ' ते पळून गेळे असतील किंवा थोड्या वेळाने नेह्मी- 
प्रमाणे खंदकांत परत येतील * असे वाटावे हा त्या महान पराक्रमी पुरुषाच्या वाट्याला 
आलेला देव-दुविलात होय. 

कफियतकार चुकूनही पोराणिक दुष्टान्त वापरीत नाही.मात्र त्याने भाऊसाहेबांच्या शेव- 
टच्या पराक्रमाला उद्देशून ' पूर्वी भारथीं अतिरथी जुंज जाले. त्याप्रमाणें भाऊसाहेबांनी 
लढाईची दाथ केळी. असा एकुलता एक पौराणिक दाखला दिला आहे. असा 
द,खला देण्यासारखे कर्तृत्व दाखविणारे इतिहासातील एक उज्ज्वल व्यक्तिमत्त्व म्ह्णून 
भाऊसाहेबांचे नाव मराठ्यांच्या इतिहासात अजरामर होऊन राहिळे आहे. 

गौण व्यक्‍तिचित्रे 

कैफियतीतील भाऊसाहेबांसेरीच इतर व्यक्तिचित्रे अगदी गौण स्वरूपाची आहेत. 
पानिपतच्या मोहिमेशी संबंधित असणाऱ्या साऱ्या महत्त्वाच्या व्यवतींचा केफियतकाराने 
उल्लेख केला असला तरी भाऊंखेरीज इतर व्यक्तिचित्रे त्याने जररीपुरतीच चित्रित केली 
आहेत. वर्णनाच्या भरात सहजगत्या एकाददुसऱ्या वाक्याच्या फटकाऱ्याने उभ्या राहि- 
लेल्या या व्यक्तिचित्रांतन केफियतकाराची त्यांच्याबद्दलची जाण किती सखोल होती 
हे लक्षात येते. ी 

सुरुवातीला मुजाफरखान आणि त्याचा जावई याची व्यक्तिचित्रणे आहेत. जावयाने 
केलेल्या कृत्याबद्दल त्याच्या मनात एक प्रकारची पदचात्तापवुद्ी निर्माण झाली आहे. 
परंतु आता आपण जगत नाही, हे पाहून तो कटाचे सारे धागेदोरे स्पष्टपणे 
त्याच्या उलट मुजाफरखानाची वृत्ती आहे. आपल्या निरापराधीपणाचे नाटक 
स्वतःचा गुन्हा लपवायळा जातो आणि त्यामुळे त्याची लबाडी त्याच्या कांगाब्यातून 
अधिक उघडी पडते. त्या दोहोंच्या पाइवभमीवर इभ्रामष्लानाचे व्यक्तिचित्र विलोभनीय 
वाटते.भाऊसाहेबां्ी त्याने केलेल्या बोलण्यावरून त्याचे महत्त्व लक्षात येते. “भला मनष्य, 


चा?३ ताच 3: क त > री का 
मातबर कराराचा * असा त्याने .डौकिक प्राप्त करून घेतला आहे. कुंजपुरावरच्या 


उलगडतो, 


वरून तो 


एकवीस 


मोहिमेच्या वेळी, ' पत्र पावतांच स्वार होऊन येणे ! असा भाऊंकडून निरोप येताच 
रातोरात कूच करून प्रातःकाळीच तो दाखळ होतो. आणि परभारे किल्ल्यास येऊन 
झंगटतो. भाऊंनी मुहूर्ताची सवब सांगून त्याला * तूते न उठावे ? असा सांगावा धाडला 
तेव्हा आता कालहरण करता कामा नवे हे लक्षात घेऊन ' मुहुर्त कशास पाहिजे आम्ही 
किल्ला फत्ते करितों व हुजूर येतो. साहेबी धीर धरून एक प्रहर बसावें असा उलट 
निरोप धाडतो. त्यावरून त्याची धडाडी आणि आत्मविद्वास लक्षात येतो. उदगीरच्या 
लढाईत त्याच्या तोफांनी किमया केली होती तक्ली दुसरी संधी मिळाल्यानंतर तो इ्येने 
चाल करतो. त्याच्या निकडीमुळे साऱ्यांना तशीच तातडी करावी लांगते. पानिपतच्या 
रणभूमीवर वाटाघाटी आणि किरकोळ चकमकी यांमुळे त्याची कुचंबणा होते. तेथेही 
बळवंतरावाच्या साहाद्य़ास तो धावून जातो आणि नजीवाचे प्रय्रत्न विफल करतो. 
अंतिम लढाईत भाऊसाहेबीशी शेवटपयंत साथ करणाऱ्या निष्ठाबानांत तो होता. त्याच्या- 
वर शत्रूची लूट पडल्यानंतर त्याने केलेल्या पराक्रमाचे उज्ज्वल चित्र केफियतकाराने 
रंगविले आहे. ' त्याणें जिवाचा निधडा करून शिपाईगिरी म्हणावी तेश्ी केळी, ज्याचें 
नांव शिपाईगिरी ? असा गौरव केफियतकाराने इभ्यामवान आणि जनकोजी बिंदे 
यांच्या बाबतीतच केला आहे. 


जनकोजी शिदे यांनी अगोदरच्या एका चकमकीत आणि पानिपतच्या अंतिम 
घनधोर संग्रामामध्ये निष्ठेने आणि.ार्थीन साथ केली आणि भाऊबरोबर त्याठार्ट 
बीरमरण प्राप्त झाले. असाच गोरव आणखी एका फारक्षा ज्ञात नसलेल्या 
व्यक्तीला प्राप्त झाला आहे. तो म्हणजे मुकुंदजी शिंदे. भाऊसाहेबांनी शेवटी परा- 
क्रमाची शाथे केल्यानंतर रणांगणातून निघावे, अशी तो सूचना करतो. भाऊ तयार होत 
नाहीत. ' विशवासराबांकडे पाहावे, या भाऊंच्या सूचनेकडे दुलेक्ष करून तो रणांगणात 
उडी घेतो. “जातीनें हत्यार करवले तेथवर केलें, मातवर मराठधर्माची डार्थ करून ठार 
जाळे? या शब्दांत कैफियतकाराने त्याचा मोठा गौर केला आहे. 

या तिघांच्या तुलनेने मल्हारराबांचे व्यक्तिचित्र फिके आहे. त्याला कफियतकाराने 
फारसे प्राधान्य दिळे नाही. पराक्रमापेक्षा मृत्सदेगिरीवर त्याची असलेली भिस्त, 
भाऊने त्याचे न ऐकता उत्तरेत आगमन केल्यामुळे त्याची झालेली तगमग आणि वृद्ध- 
पणामुळे त्याच्या व्यक्तिमत्वात निमोण झालेला दुबळेपणा कैफियतकाराने दाखविळा 
आहेच. व्र 

जाट होळकराच्या विद्यमाने वाटाघाटी करतो तेव्हा ' होळकरांच्या आनुमतें? तो 
बोलतो हे लक्षात भाऊसाहेब श्रीमंताच्या आज्ञेची सबब सांगून त्याला सफाईने 
कटवतात. होळकरांचे मित्र म्हणवणाऱ्या जाटाची कदर भाऊसाहेब करीत नाहीत, ती 
त्याच्या कामापेक्षा स्वताच्या स्वाथाच्या डगरीवर हात ठऊन वावरण्याच्या वृत्तीमळे.दिल्लीचा 

किल्ला सर करण्यात बळवतरावाबरोबर होळकरांची फौज होती. पठाणांचा बंदोबस्त 


बावीस 


न करता बायकामुलांची लुटालूट करण्याचा प्रकार घडला तो होळकरांमुळेच. कारण 
अशा तऱ्हेच्या लुटालुटीत ते चटावले होते. भाऊंनी बळवंतरावांची सोम्य राग्दांत जी 
निभंत्सना केली, “ ती लेकी बोले सुने लागे? या तत्वाला अनुसरून होळकरांसाठीच 
असली पाहिजे. कातिक वच्च ३० ख्या चकमकीत सुजात डवला याने होळकरांच्या 
बाजूवर नेमका हल्ला केला; त्यावरून त्यांचा होळकरांवरील राग स्पष्ट होतो. त्यावेळी 
आपले लोक पळू लागलेले पाहून, घोड्यावरून उतरून गाशा टाळून होळकराने केलेल! 
आरडाओरडा त्याच्या असहायतेची आणि त्याच्या वृध्दपणाचीही कल्पना देतो. 
या चित्रणामध्ये केफियतकाराने सोम्य असे विडंबनाचे रंग वापरले आहेत, होळकरां- 
सारख्या मातव्वर सरदाराने अंतिम युद्धात त्यांच्यावर मारा झाल्यानंतर पळून जावे, 
यात त्यांच्या व्यवितमत्त्वाचा कमकुवतपणा लक्षात येतो. त्यांचे दिवाण गंगाधरतात्या तर 
दिल्लीस पळून जाऊन नारो शंकरकडे अगोदर यथास्थित भोंजन करतात आणि नंतर 
“तुम्ही डोळे झाकून का बसल[(त १? अशी चिथावणी देऊन अगोदर पळावयाचे बघतात, याही 
चित्रणातठा उपरोध लक्षात राहतो. शिंद्यांनी लढाईत गारद व्हावे आणि होळकरांनी प्राण 
वाचविण्याची केविलवाणी धडपड करावी, यांतला विरोध तत्काल जाणवणारा आहे. 

दोन शेजारच्या व्यक्तिचित्रणांमध्ये सोम्य स्मरूपाचे नाट्य निर्माण करण्यात वखर- 
कार कुदाल आहे. पार्वतीबाईसाठी योजिलेला होळकरांचा विठाजी कृष्ण जोगदंड पळन 
जाऊन जीव वाचवतो तर जानू भिंताडा जीव धोक्यात घालून तिचे रक्षण करतो. 

नानासाहेब, दादासाहेब, गोपिकाबाई, पावेतीबाई आणि विरवासराव यांचे उल्लेख 
कैफियतकाराने जेवढ्यास तेवढे केळे आहेत. विदवासरावाने शोवटी आपल्या वडिलांना 
निर्वाणीचे पत्र लिहून भाऊसाहेबांचे महत्त्व स्पष्ट करावे, यातला उपरोधही चांगलाच 
बोचरा आहे. सवे बाजूंनी कोंडी झाल्यावर भाऊसाहेबांनी लिहिलेल्या पत्राला नानासाहे- 
बांनी जे उत्तर पाठविळे आहे, त्यावरून त्यांना शेवटपर्यंत पानिपतचे गांभीर्य जाणवले 
नव्हते, हेच लक्षात येते. 

गोविंदपंत वुन्देळे यांच्या व्यक्तिचित्रणात त्यांच्या नाकतेंपणाचे नेटके सूचन आहे. 
* सरंजाम आम्हाकडे हर एक विचारें करून पोंचता तुम्हीं करावा तें होत नाहीं ! अशा 
कानपिचक्या दिल्यानंतर ते अंतरवेदीत हालचाळ करू लागतात. गिलच्याकडच्या 
फोजेची गाठ पडल्यानंतूर त्यांना काढाबा लागणारा पळ त्यांना शोभेसा नाही. पळताना 
त्यांचे सारखे घोड्यावरून पडणे, वारंवार त्यांना घोड्यावर सावरून बसविणे 
शेवटी त्यांचा झालेला शिरच्छेद यांतून त्याच्या कामचुकारपणाला देवाने चांगली 
घडविली, याची जाणीव होते. 

बळवंतरावाने शिंद्यांना मदत करण्यात जी कुचराई केली, 
मिळाले असे वाटते. 


होळकरांचा स्नेही जाट याची दुटप्पी वृत्ती कैफियतकाराने 


आणि 
अद्दल 


त्याचे फळ त्याला 
रंगविली आहे. सहाय्या- 


तेवीस 


पूर्वी त्याच्या अटीच फार आहेत आणि दिल्ढीचा किल्ला बळकावण्यात त्याचा काहीच 
हात नसता, त्याचे आग्रते फळ मात्र त्याला हवे आहे! अक्र व्यक्‍तीची फारशी कदर 
भाऊने केळी नाही हे वरोबरच झाळे असे वाटते. जाटाच्या बायकोने पळणाऱ्या 
सेन्याला धीर देऊन, संरक्षण देऊन त्याला जी मदत केली, त्यामुळे त्या माऊलीचे 
दयाद्रे अंतःकरण आणि औदार्य लक्षात येते. त्यामुळे तिच्या नवऱ्यापेक्षा तिचे व्यक्ति- 
चित्र लक्षात राहाते. तिच्या तुलनेने गोपिकाबाई आणि पार्वेतीबाई यांची चित्रणे अगदी 
अत्पष्ट आहेत. त्या मानाने रणांगणावर निप्रदवपूर्वयक सती जाणाऱ्या बळवंतरावांच्या स्त्रीचे 
चित्र अधिक उठावदार झाले आहे 
शात्रूपक्षापैकी अब्दाी, नजीवखान आणि सुजा यांचे उल्लेस्र वारंवार येतात, परंतु 
त्यांच्या व्यक्तिचित्रणाचे सूक्ष्म वारकावे केफियतकाराने वणिलेळे नाहीत. 
मराठ्यांनी कुंजपुरा बेतला म्हणून अब्दाळी मनगटे चावीत बसतो, परंतु ते कुरु- 
क्षेत्रावर गेलेले पाहून जाणकार लोकांच्या मदतीने दुथडी भरून चाललेली यमुना उतरून 
सराठ्यांची कोंडी करतो. त्या दुष्टीने सेनापती म्हणून त्याने भाऊसाहेबांपेक्षा अधिक 
पावसाळे पाहिलेले आहेत, हे लक्षात येते. उत्तर हिंदुस्थानातील साऱ्या मुसलमानांना 
एकत्रित आणण्याचे कौशल्य त्याच्यामध्ये निविवादपणे आहे. मराठ्यांची कोंडी केल्या- 
नंतर आपल्या सैन्यामध्ये धान्याची मह्गता होते आहे, हे लक्षात घेऊन- दोन वेळा तो 
आपल्या सेन्याची फिरून मांडणी करतो. सुरुवातीला आपण होऊन मराठ्यांवर चढाई 
करावयाची नाही, हे त्याचे धोरण योग्य असल्याचे नंतरच्या चकमकींवरून लक्षात बेते. 
मराठ्यांना वाटाघाटीत गुंतवून त्यांची उपासमार करून त्यांना निष्प्रभ करण्याचे त्याचे 
धोरण त्याच्या वरचा दर्जाच्या मुत्सद्वेगिरीची व सेनाकर्त्यांची कल्पना देते. युद्धाच्या 
दुष्टीने त्याची परिस्थिती त्याला अनुकूल असूनही यक्याबद्दळ तो दोवटपर्यंत साशंक 
दिसतो. भाऊसारखे आतराडीवर न राहता मागे राहून सूत्रे हलविण्याच्या त्याच्या वृत्ती- 
मुळे त्याच्या तुलनेने भाऊचे चित्र अधिक परिणामकारक वाटते. 
सुजाचे व्यक्तिचित्र फारसे परिणामकारक नादी. त्याच्या होळकरावरच्या रागामुळे तो 
चकमकीमध्ये त्याच्यावर उठतो आणि त्याची फजिती करतो. परंतु शिंदे आणि हुजरा- 
, तीच्या सैन्याने नजीबखानाची केलेली दाणादाणा पाहून तो तहाच्या वाटाघाटीसाठी प्रयत्न 
करतो. पानिपतच्या अपयक्यानंतर मराठ्यांचे मागील उपकार लक्षात घेऊन तो कत्तलळीला 
आळा घालतो. त्याच्या ताब्यात आलेल्या मातबर व्यक्तींना आपल्या पदरच्या हंदू 
लोकांकडून मंत्राग्नी देण्याची व्यवस्था करतो. या त्याच्या पश्‍चात कृतीपेक्षा तो पहिल्या" 
पासून मराठ्यांकडे आला असता तर दिल्लीची वजिरी मिळविण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा 
सफळ होऊन त्याला महत्तव प्राप्त झाळे असते ! 
सुजापेक्षा नजीबखानाचे व्यक्तिचित्र ठसठशीत आहे. मराठ 
चू आहे, त्यामुळे त्याला ताब्यात देण्यासाठी मराठे हटून बसतात 


चोबीस 


चा तो नंबर एकचा 
« या एकाच घटनेने 


त्याचे असाधारण महत्त्व लक्षात येते. अब्दालीला नजीवची जोड नसती तर पानिपतचा 
इतिहास वेगळा धडला असता ! अब्दाली त्यामुळे नजीवची विशेष कदर करताना 
दिसतो. न! 

कार्तिक वद्य २०च्या चकमकीत त्याला दारुण पराव स्त्रीकारावा लागतो तो सुजान 
त्याला सहाय्य करण्यात कुचराई केल्यामुळे. त्यावेळी चिडून अव्दालीकडे जाऊन समोर 
पागोटे आपटून तो त्रागा करतो. त्यावेळी अब्दाली त्याची समजूत ज्या प्रकारे घालतो 
त्यावरून ही गोष्ट लक्षात येते. सुजाने मराठ्यांशी वाटाघाटी कराव्या, हे तर त्याला मुळीच 
सहन होत नाही. ' एक वेळ मी जाऊन लढाई करीन. मग तुम्हीं सख्यत्य करावे ? 
या त्याच्या निर्वाणीच्या सांगण्यामुळे तहाच्या वाटाघाटी वंद होतात. पानिपतच्या युद्धा- 
मध्ये जसा इकडून भाऊ नेता आहे, तसा तिकड नजीब आहे. अब्दाळीचे आगमन, 
मुसलमानांचे संघटन, मराठ्यांशी मुकाबला, युद्धाचा आग्रह आणि शेवटी विजय या 
बाबी नजिबाच्या कर्तत्वाच्या आहेत. 


केफिय्रतीतील गोण व्यक्तिचित्रांतील ही विविधता आणि सूचकता लक्षणीय आहे. 
सूचक, संयमित निवेदनशेलो 

अगदी थोडक्यात खूपसे काही स्पष्टपणे सांगून जाणाऱ्या केफियतकाराच्या निवेदन- 
शेळीचे रियासतकारांनी कोतुक केळे आहे.? * केवळ तीस-चाळीस पृष्ठांत पानिपतच्या 
घटनांचे नेटके परंतु भव्य चित्र उभे करण्याचे केफियतकाराचे वर्णन कोशल्य अजोड 
आहे. केफियतकार केवळ साधे वर्णन करतो परंतु त्या वर्णनातून त्याला अभिप्रेत अस- 
लेली वातावरणनिर्मिती होते. त्यातूनच संबंधित व्यक्‍तींच्या स्वभावच्छटा लक्षात येतात 
आणि पानिपतविषयक घटनेचे शब्दचित्रही साकार होते. सुरुवातीच्या भाऊसाहेबांवर 
मुजाफरखानाने घातलेल्या मारेकऱ्याच्या प्रसंगचित्रणातून तत्कालीन राजकारण आणि 
त्य,च्याश्ी संबंधित व्यक्तिचित्रांची मालिका उभी राहते. त्यातल्या संवादामुळे इतिहास- 
कालीन वातावरण वाचकांच्या मनासमोर साक्षात उभे राहते. निजामावर स्वारी करण्या- 
साठी आपल्याजवळ आगीचे बळ हवे म्हणून भाऊंनी इभ्यामखानाला जवळ बाळगिला. 
परंतु निजामावरील स्वारीत, निजामाच्या तोफलाऱ्याच्या प्रभुत्वामुळे इभ्यामखानाला 
माघार खावी लागळी आणि तोफल्यान्याबरोबरच माणसांच्या इष्येमुळे मराठ्यांना विजय 
मिळाला, हे तो सांगतो. असहाय्य गाजुदीखानाचे वणन गाजूदीखान कुराण पढत 
होता,या शब्दांत केळे आहे. अब्दालीच्या मनातील मराठ्यांचा धाक, 
यऊन जुंज करावयास खाद्याचा हुकुम नाहीं, याप्रकारे वणिले जाते. 

अनेक प्रकारची युद्रे, चढाया, मुक्काम, वाटाघाटी आणि या सर्व प्रसंगी व्यक्‍त 
झालेले व्यकतिमात्रांचे हर्षांमध थांची असंख्य चित्रे पाहत असता कैफियतकाराच्या वर्णन- 
शेळीची पदोपदी प्रचीती येते. केफियतकाराने निरनिराळया ठिकाणी योजलेले केवळ 
संवाद पाहिले तरीही त्यातल्या विविधतेची आणि नाट्यपूगतेची कल्पना येते. 


आब सोडून, पुढे 


पंचबीस 


या संवादाबरोबरच कफियरतकार पत्रव्यवहाराचा उल्लेख करतो आणि प्रसंगचित्रेही 
रंगवतो. त्यामध्ये वेगवेगळ्या पातळीवरच्या असंख्य सूचक आणि अथेपूर्ण हालचाली 
आहेत. पेशव्यांना भेटावयास जाताना संदायितांना बाहेर देवडीवर दास्त्र ठेवावयास सांगणे, 
विटंबना ज्याची करावयाची त्याला मारून कुंत््यामरांजाप्रमाणे पायाने ओढून टाकणे; 
( देवगती अश्शी विलक्षण की, वळवंतरावाचे प्रेत रणांगणातून पायाने औदढूनच 
काढावे लागते!) अद्य प्रकास्चे बारकावे असंख्य आहेत. मराठे व गिळचे यांच्या सं न्यांची 
वर्णने करताना गिलच्यांचे सैन्य थोडे अधिक आहे, हे सुचविणारी निवेदनशेली नाट्यपूणे 
आहे. मराठे आणि गिलचे यांच्या समोरासमोरच्या छावण्यांची रचना, दिंदे, होळकर, 
बळवंतराव यांच्या चकभकी, नजीवखानाने केलेला त्रागा, मल्हाररावाने पराभव टाळण्या- 
साठी केलेली पराकाष्ठा,गोविंदपंतांचा मृत्यू,अंतिम युद्धातील वेधक घडामोडी,मराठ्यांच्या 
सेन्याची पळापळ, त्यांची वाताहत, त्यांची झालेली करुणाजनक अवस्था इ. वेगवेगळ्या 
प्रकारच्या प्रसंगचित्रांची मालिका कफियतीच्या अवलोकनामुळ मनात ठसून राहते. 

त्यातील सूचकता लक्षात घेतली नाही, तर नवख्या वाचकाला ती अनाकर्षक आणि 
अनाकलनीय ठरण्याची शक्यता आहे. केफियतीचे सोंदर्य नीट मनात ठसण्यासाठी वाच" 
कांच्या पानिपतविषयक आकलनामध्ये पू्वतयारीचीं नितांत आवकड्यता आहे. 


बखर नव्हे केफियत 


या कृतीला बखर न म्हणता केफियत म्हणण्यात अ।ले आहे. त्याची अर्थपूर्णता नीट 
टक्षात घेतली पाहिजे. बस्तरीमध्ये सजविण्याचा भाग विज्षेष असतो. त्यामुळे त्याचे 
ठेखन ग्रांथिक पद्धतीचे होते.त्यातीळ वर्णनशैलीमध्ये त्यामुळे सर्वे प्रकारच्या लेखनप्रकारची 
एक चमत्कारिक सरमिसळ होते. पौराणिक दुष्टान्त आणि कारकुनी पद्धतीचा 
तपशील लिहिण्याची धाटणी हे दोन विशेष बखरीत मोठ्या प्रमाणात आढळतात' 

केफियतीचे स्वरूप ग्रांथिक लेखनापेक्षा तोंडी केलेल्या निवेदनाच्या स्वरूपाचे 
आहे. त्यामुळे भाऊसाहेबांच्या पराक्रमाचे महत्त्व वर्णन करताना निवेदनाच्या ओघात 
सहजपणे आलेल्या भारती यद्धाची उपमा सोडली, तरी केफियतीवर पोराणिकतेचा 
कसलाही संस्कार नाही. :बखरवाड्मयावरच्या विवेचनात बखरकारांवरील पुराणाच्या 
संस्कारांचे वणन नेहमो केळे जाते. कैफियतीमुळे त्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ येते. 

पानिपतच्या यद्धाची ही हकीकत भाऊसाहेबांना मध्यवर्ती ठेवून या युद्वामध्ये पहिल्या- 
पासून शबटपर्यंत सद्दभागी झालेल्या कुणीतरी जाणकार व्यक्‍तीने "ती दुसऱ्या कोणास तरी 
सांगत आहोत अश्या धर्तीवर लिहिली आहे; त्यामुळे तिच्या निवेदनदवाळीमध्ये एक 
प्रकारची अकृत्रिम सहजता आली आहे. 

अशा प्रकारचे निवेदन केल्यामुळेच तिच्यामध्ये सहजगत्या सांगितल्या जातील 
अशा प्रमुख घटना आणि त्या घटनांशी संबंधित अशा प्रमुख व्यकतींचाच निदेश होतो. 


निवेदन करणाऱ्याने ते सारे प्रत्यक्ष पाहिल्यामुळे त्याच्या सांगण्यामध्ये झा्सपत्ययाची दात. 


सव्वीस 


आहे, ऐतिहासिक कागदपत्रांतून व्यक्‍त झाळे नाहीत, असे अनक बारकावे आहेत, संबं- 
थित व्यक्तींच्या गुणदोषांचा त्याला चांगला परिचय आहे आणि या युद्धाच्या पराभवाची 
ममंग्राही मीमांसा करण्याइतकी त्याची बुद्धी प्रगल्भ आहे. तत्काळीन राजकारणाचे सूक्ष्म 
ज्ञान असल्याखेरीज अशनी सूचक सहजतेचा आणि ऐतिहासिक दुष्टीने पूर्णपणे विश्‍वसनीय 
ठरेल अश्या साक्षात्कारी देलीचा त्यामध्ये प्रादुर्भाव होणार नाही. 

कैफिय्रतकार या घटनेचा साक्षी आहे, याचे प्रत्यंतर देणारी सूचक वाक्ये ठिकठिकाणी 
आहेत. मुजाफरखानच्या प्रकरणाचे बारकावे, युद्धाच्या हालचालीतील त्याने वणिलेले 
विद्रोंष यातून ते लक्षात येते. कुंजपुऱ्याच्या वर्णनात, “ आम्हीही कुंजपुऱ्यास येऊन 
पोचलो, असे स्पष्ट वाक्य आहे. गिलच्याने बाजी हरीचे पंचवीस स्वार हुरडा खात 
असताना धरून नेले, त्यांपैकी तीन मराठे व एक ब्राह्मण यांची डोकी मारल्याची माहिती 
ही जाणकारीची आहे. पानिपतच्या युद्धाच्या अंतिम क्षणाचा तयशील आणि पळापळीच्या 
वणनाचा तपशीलही असाच जाणकारीचा आहे. भाऊ. बखरकाराने कैफिव्तकाराच्या 
युद्धमीमांसेपर्यतचा शेवटचा सगळा भाग जवळजवळ उतरूनच घेतला आहे. 

निवेदनपद्धतीने लिहिल्यामुळे या केफियतीची भाषाशैली इतर बखरींच्या तुलनेने 
खूपच मराठमोळी आहे. छोटी छोटी गतिमान वाक्ये वापरून निवेदन अथेपूर्ण करावे 
इकडे केफियतकाराचे लक्ष आहे. अर्थातच निवेदनामध्ये लेखनातील जागरूकता नस- 
ल्याने काही ठिकाणी कैफियत संदिग्ध बनते. परंतु निवेदनाच्या भरात पुढे सहजगत्या कुठे 
तरी त्याचा उलगडाही होऊन जातो. 

केपफियतीतीळ कित्येक वाक्ये व वाकप्रचार ज्या त्या ठिकाणी महत्त्वाचे कार्य करीत 
असताना दिसतात. “आम्हांस तुम्ही ठेविता असा अथे नाहीं: मरण प्राप्त झालंच आहे?. 
या मुजाफरखानाच्या जावयाच्या बोलण्यातील भाव मोठा व्यंजक असून अनेक परिच्छेदांनी 
होणार नांही, तसे काये त्याने सहजपणे होऊन जाते. 'हटानें मजवर तुफान घेतलें आहे. 
हे वाक्यही असेच अथपूर्ण आहे. मुजारत करणे, समजाविश्ी करणे, सुरत घेणे, आड 
घालणे, सिद्ठान्त करणे, हलके होणे, हायास येणे, आवई घालणे, खेतात येणे अजा प्रका, 
रच्या अथपूर्ण शब्दप्रयोगांमुळे केफियतची वरणनक्षमता चांगळीच वाढली आहे. संस्कृत- 
प्राकृत, हिंदुस्थानी, फारशी आणि अरबी इत्यादी अनेक भाषांतले शब्द मध्ययुगीन महा- 
राष्ट्रात आपल्या भाषेला समृद्धी आणि संपन्नता प्राप्त करून देण्याचे कार्य कशा प्रकारे 
करीत होते, याची' त्यावरून कल्पना येऊ शकते. विशेष्यानंतर विशेषणे वापर- 
ण्याची फारशी भाषेची धाटणी ( त्यामळे 'मेदान रान केलें' असे क्वचित गैरसमज कर- 
णारे वाक्यही निर्माण होते. ) कर्मणि प्रयोगाच्या वाक्‍यातून कर्तरी क्रियापदाची योजना 
करणे, कर्म संदिग्ध ठेविल्यामुळे क्रियापद चुकीचे वापरळे जागे आणि काही ठिकाणी 
पल्लेदार वाक्य वापरण्याच्या भरात कर्ता, करम, क्रियापद या सर्वांचा घोटाळा होणे 
असे काही प्रकार दिसून येतात. 


सत्तावीस 


उत्तर पेशवाईतील अक्कत्रिम अज्ञा - मराठमोळ्या भाषेचे दर्गीन या केफियरतीतून 
चांगल्या प्रकारे घडते. 


संदर्भे व टोपा 
१, अयोध्येचा सुभेदार सुजाउद्दोला याच्या पदरी असलेल्या काशीराज शिवदेव 
नावाच्या बखरकाराने पानिपतच्या युद्धावर फारशीत लिहिलेली बखर उपलब्ध आहे. 
* काशीराजाची ववर * या नावाने ती ओळखली जाते. तिचे मराठी भाषांतर “ विविध- 
ज्ञानविस्तार ? या मासिकामध्ये १८७२ मध्ये प्रसिद्ध झाळे आहे. 
२ द. ब, पारसनीस, मराठ्यांचे पराक्रम, मुंबई, १८९५, पृ. ११५ ते १३९. 


३. वि, का. राजवाडे, ऐतिहासिक प्रस्तावना, पुणे १९२८ ( ऐग्र ) पू. १०७. 
४. काही प्रतींवर : 


' राजश्रिया विराजीत रा. रा. व्यंकप्पा नाईक दिंडोरे,कसबा वेळापूर स्वामींचे सेवेशी. 
पोष्य कष्णाजी-शामराव मुक्काम दिल्ली इंद्रप्रस्थ. असे आहे. 
तर काही प्रतींवर. 


* राजश्रिय़्ा विराजित रा. रा. गणेशपंत स्वामींचे सेवेशी पोष्य चिंतामण गोविंद ... 
मुक्काम दिल्ली इंद्र प्रहस्थ' असे आहे. 

५. गोपिकाबाईसाठी लेखक दिमत चिटणीस रघुनाथ यादव याने ती लिहिल्याचा 
उल्लेस्व बहुसंख्य प्रतींवर आहे. तर १९५५ साली मराठवाडा साहित्यपरिषदेने प्रसिद्ध 

केलेल्या बखरीवर, “ दोलतराव हिंदुराव घोरपडे मलंकतमदार यांच्यासाठी रघुनाथराव 

चित्रगुप्त दिमत राजमंदिर याने ११७० फसली म्हणजे इ. स. १७६१ मध्ये” लिहि 
ल्याचा उल्लेख आहे. 

६. थीमंत पंतप्रधान यांची शकावली, संपा. का. ना. साने, पुणे. १८८३ पृ. १७. 

७. तत्रेब 

८. गो. स. सरदेसाई, मराठी रियासत ६, मुंबई, १९५३, ( मरे) पृ. ३८७. 

९, भाऊसाहेबांची बखर, आ. १, पुणे १८७९ ( भाब ) पृ. ३. 

१०. पाणिपतची बखर,संपा. र. वा. हेरवाडकर, पुणे १९६६, पृ. ५४. 

११. ऐप्र, पू. १०८. 

१२. भाब. पृ. १३६. 

१३. त्र्यं. दं. होजवलकर, पानिपत १७६१, पुणे.१९६१ ( पानि ) प. ११४. 

१४. मरि, पृ. ४२७ व पानि, पृ. ११४. ऱ 

१५. श्रीमंत भाऊसाहेबांची कंफिपरत, संपा. साने, पुण, १८८७ प॒ १, 

१६, ऐप्र, पू. १०८. ब 

१७. तत्रेव 

१८. पानि. पृ. ११४. 

१९. पूर्वोक्त ( क्र. १० ) पृ. ५३, 

२०. ऐतिहासिक पत्रे, यादी वगरे, १९३०, पुणे, प, १७७ 

२१. मरि, पृ. ४२७. ड 


अठ्ठावीस शै श्र 


११३७ अशालिर 
षा 
छ्च्छृ बुषडीकश कोळ हेके-. ४8 व्ह 
॥श्री॥ 


भाऊसाहेबांची केफियत 


१. सौसोल्लंघत 

केफत? श्रीमंत राजश्री सदाशिव चिमणाजी ऊफे भाऊसाहेब व 
विश्वासराव बल्लाळ ऊफे रावसाहेब. सुरूसन इहिदे शीतेन मया व 
अल्लफ.* शके १६८२. विक्रमनाम संवत्सरे. सन ११७० फसली. या 
सालीं विजया दशमोच्या मुहुर्तानें पुण्यानजीक वानवडीच्या रोखें मोर्चे, 
देऊन मुहुर्तानें उभयता डेऱ्यास दाखल झाले. मातबर* सरदारांस व 
शिलेदारांस * पत्रे पाठविलीं. वरचेवर लोक जमा करून फोजेंचे समजा- 
विशीबह्दल* एक महिना त्याच मुक्‍्क्रामीं राहिले. 


२. भाऊसाहेबांवर मारेकरी ! 

कातिक शृध्द पक्षीं मुजाफरखानाच्या जांवयानें कांहीं राजकारण 
जाणवून एकांतीं* जावें असा राबता” घातला. रविवारी घात योजिला. 
कटार उजवे बाजूस चालविली. पुढें कलमदान< होतें. शाई घ्यावयास 
हात पुढें केला, तो पुढें संधान* चुकले. किचित्‌ जखम श्रीमंतांस लागली. 
ते समयीं महिपतराव चिटणीस व शिदोजो कुंजीर व बळंवतराव बाबा 
व सटवाजी राऊत वगेरे प्रसंगीं होते, त्यांनीं यास धरून मुसक्‍या 
बांधल्या. आणि त्यास पुशिलें कीं, 


१. केफत : ( अ० केफियत ) > हकीगत, वर्णन, २. सुरू सन ३०: > सुहूर 
सन ११६१ ( दोबटी टीप पाहा ). ३. मातबर ( अ०) > विश्वसनीय, थोर. 
४. शिलेदार ( फा. ) > स्वतःचा घोडा ठेऊन सरकारी नोकरी करणारा. ५, 
समजाविशी : दिलेदारांना पगारापोटी द्यावयाच्या रकमेपैकी एक प्रकारचा हप्ता. 
६. एक'न्त > निवान्त जागी केलेली मसलत. ७. राबता (अकळ) उये नाट 
फे एस ( फा. ) लेखण्या ठेवण्याची लांब, पोकळ डबी. ९, संधान (सं )] > 
लक्ष्य, नेम. 


र / भाऊसाहेबांची कैफियत 

“ तूं हें कर्म कोणाचे बोलण्यावर केलें हे सांगणें.” 

त्याजवरून त्याणें सांगितले की, 

“ नबाब निजामअल्ली यांचें सूत्र मुजाफरखान याजकडेस बहुत 
दिवस आहे जे, * भाऊसाहेब मातबर कारभारी यास्तव कांही आपला 
उपाय चालत नाहीं. तरि त्यास हरयत्नें करून जीवें मारावें, म्हणजे 
तुम्हांस एक लक्ष रुपयांची जागीर? देतों तुम्हीं याप्रमाणें हें काम 
आधीं करावें. सर्व प्रकारे ऊजित? करितों. ' त्याजवरून मृजाफरखान 
बहुत दिवस या यत्नामध्यें आहेत. आम्हांस त्यांनी आपली लेक देऊं 
करून या उपायास लाविलें आहे. आम्हीं तुम्हांपाशीं एकांतीं यावयाचा 
राबता धाळून लटकों* राजकारणे सांगितली. अंतर्यामी * समय साधून 
काम करावें, म्हणोन कटार चालविली. त्यासमयीं तुमचे प्रतापें- 
करून माझा हात कांपों लागला. कटार पुरती चालवावयास साम्ये 
आलें नाहीं. आम्हांस तुम्ही ठेवितां असा अर्थ नाहीं. मरण प्राप्त झालेच 
ब्राहे. झाली हकीकत आपणांस निवेदन केली.” 


तेव्हां त्यास अभय देऊन, । दुसऱ्याचे बोलण्यावर तुजला कशास 
भारावें, खरें असेल तें सांगणें ' (असें बोलिले) 
३. सुजाफरखानाचा कांगावा 

इतके झालियावर बहुत लोक घाबरे होऊन सरदार वगेरे मंडळी 
धोर थोर पाहावयास आले. तों मातुश्री गोपिकाबाईही परामृषास* 
आली. मुजाफरखानही आले. तेव्हा मुजाफरखानाचें समाधान केलें कीं, 

“ तुजपासून हें कर्म होणार नाहीं.” 

तो म्हणूं लागला कीं, 

“ साहेबीं आपण पृर्तेपेणीं चवकशी करोन आम्हांस शिक्षा करावी. 
मी भापली लेक देऊं केली खरीच. तीच सोयरीक दुसरियास देऊं केली 
म्हणून हूटानें मजवर तुफानः* घेतलें आहे. साहेबीं माझी मोट बांधोन 

210010 प कि तन 0. म स 


१. जागोर 5 जहागीर, २. ऊजित करणे सन्मान करणे, उन्नती करणे.३, लटकी 
खोटी- ४, अंतर्यामी > मनात. ५.परामृष > ( सं. परामठ र चोकशी, विचारपूस. 
६. तुफान ( अ, ) बालंट, कुभांड, आळ, खोटा आरोप, 


भाऊसाहेबांची कैफियत ३ 


हत्तीपुढे टाकावी. खरा नसलों तर मारला जाईन.” अशा कित्येक गोष्टी 
सांगितल्या. तेव्हां त्याचें समाधान करून लावून दिल्हा. जर करितां 
तेव्हांच मारावा तरि पुरता चवकशी न करितां उगाच मारिला असा 
लोकिक जनांत होईल. यास्तव ते प्रसंगीं दम खाऊन लावून दिल्हा. 
घरास जावयास निरोप दिल्हा. 


४. प्रत्यक्ष पुरावा आणि मृत्यूदंड 


दुसरे दिवशीं (जाव) यासि आणोन पुसिलें. तेव्हा तो बोलिला कीं 
क्षणाक्षणां आपण कशास पुसतां ? नबाबाचीं पत्रे सांप्रत? आलीं 
तों बजिन्नस? संदुकीमध्यें* आहेत.” असें सांगितलें 


तेव्हां मुद्दा खरा झाला. पारपत्य* करावें ( असें ठरविलें). 


बोभाट झाला तरि पळून जाईल, यास्तव अगोदर बिन हत्यारें शिदे 
यांचे वाडियांत सवंत्रांनीं यावें हा पंथ घातला होता. दररोज परामषास 
येत होता, त्याप्रमाणें मुजाफरखान, हैदरखान उभयतां दरबारास आले 
(तेव्हां) देवडीवर* हत्यारें ठेवावीं म्हणोन आज्ञा जाली. त्याप्रमाणें 
हत्यारे पोरग्यापाशीं ठेवून दोघेही आंत आले. भाऊसाहेब पडद्या आंत 
होते. हे बाहेर येऊन बसले, तेव्हा खुणा$ आणोन बोलाविला आणि 
जामदारांनीं" दोघांस मुसक्या बांधल्या. तेव्हां मुजाफरखान बोलिला 
कौ, & | 

*“ चौकशी तुम्हीं केली नाहीं. आपण आम्हांस कढईमध्ये टाकावें 
खरे असलों तरि जगून निघं.” 


परतु एंकळे नाहीं. तेथेंच दोघांसही ठार केळे. पायास दोर लावून 


१. सांप्रत : ( सं. ) सध्या, नुकतीच. २. बजिच्नस ( फा. ) > जशीच्या 
तशी, खुदू. ३. संद्रक : ( अ) > पेटी. ४. पारपत्य : दंड, रिक्षा. ५. देवडी 
( सं. देहलो ) > मोठया वाड्याच्या दरवाजाच्या आतल्या दोन बाजंस किंबा 
बाहूरच्या दोन बाजुस उंच जोती करून बसावया जोग्या केलेल्या ज्ञाना, ६. खणा 
सुणच्या वस्तू ७. जामदार ( फा. ) > परकारी मल्यबान वस्तू ( जडजवाहीर, वस्त्र 
प्रावणे इ. ) ज्याच्या ताब्यात असतात तो अधिकारी 


डू भाऊसाहेबांची केफियत 


ओढून टाकिले. खुन्यासही ढालेःपाशी नेऊन मारिला. ते दिवशीं 
अक्राजणांची ते समयीं यांच्यासह* डोचकीं मारिली. आणि दोन हजार 
कोज घरकेद करावयास पाठविली. घर हस्तगत करून, माल सर- 
कारांत दाखल करून, बायकामुले सिहगडावर घातलीं. 

५. नगरचा किल्ला घेतला 


त्या नंतर दों रोजांनी कूच' करून मजळ* दरमजल नगराचे रोखें 
चालिले. नगराचा किल्ला घेऊन नगरांत ठाणें आपलें बसवाचें याज- 
करितां अगोदर पुणियाचें मुक्‍कामीहून राजश्री विसाजीपंत बिनीवाले 
थाजबराबर दहा हजार फोज देऊन पाठविले होते. परंतु किल्ला हस्त- 
गत झाला नाहीं. बाहेर शह देऊन बसले होते. खांशी स्वारी५ येते असें 
पाहून किल्लेदार यांणीं सल्याचे बोलिणें लाविलें. कांहीं द्रव्य आपणांस 
द्यावें, पुढें सर्वस्वी चालवावे आणि आपल्याकडेस ठेवावें ऐंशी बोलणीं 
घातलीं. त्याप्रमाणें मशारनिल्हें: यांणी भाऊसाहेबांस लेहून पाठविलें. 
त्यांणीं श्रीमंतास लिहून पाठवून मान्य केले, चाळीस हजार रुपये शिबंदी? 
शवर्चे ठराव< नक्‍त* देऊन किल्ला घेतला. 

६. निजामअल्लीवर मोहीम 

उभयतां खांसे नगरास आले, तेथें वतमान ऐकले जे, 

“ नबाब निजामअल्ली यांणी चाळीस पन्नास ह॒जार फौजबदी१ "करून 
बेदराहून या प्रांती येतात.  त्रिबक किल्ला नगर वगैरे घेतले, हे आपले 
भाघारे घ्यावे, नाहींतरी बिघाड करावा. लढोन मरावे, याउपर मराठे 
यांस दबोन रहावे हें उत्तम नव्हे. हा निश्‍चय करून मजल दरमजल येत 


१. ढाल > निद्याण, झेंडा. २. मुळात ' यांचीही * असा शब्द आहे. ३. कच 
(फा.)> प्रयाण, एका ठिकाणचा तळ हालवून दुसरीकडे जाण्यास निघणे, ४. मजल 
(अ. ) न थांबता एका विशिष्ट काळात आक्रमिलेले अंतर, मजल दरमजल << 
मध्ये न थांबता चालणे. ५. खांशी स्वारी -( खांसा ( अ. ) > यजमान, प्रतिष्ठित. ) 
खुद्द यजमान, ( इथे खुद्द पेशवे ) ६. मशार निल्हे (फा. ) > उपरिनिर्दिष्ट, वर 
उल्लेखिलेले ( इथे बिनीवाले ). ७. शिबदी (फा. ) वसु लीच्या कामासाठी ठेवलेळी 
फोज. ८. ठराव-्बादग्रस्त प्रश्‍नाचा निणेय. ९, नक्त ( अ, )5 रोकड १०, फौजबंदी 
(अ.) फोज एकत्रित करणे. 


भाऊसाहेबांची केफियत ष्‌ 


आहे.” ऐशी वकिलाची पत्रे आलीं, त्यावरून श्रीमंतास विनंतिपत्रॅ 
पाठविलीं कों, “आम्ही मोंगलाचे तोंडावर जातों. साहेबीं कुल* फोजांस 
ताकिदी करून वरचेवर लोक आम्हाकडे पाठवावे. आपणही कूच करून 
नगरावर यावे.” ऐशीं पत्रे पुण्यास श्रीमंतांकडे पाठवून आपण दरकूच 
उदगिरीचे रोखें चालिले, 


७. “ मोंगल परिछिन्न बुडबावा !' 


नबाब निजामअल्ली हजार फोजेसुद्धां उदगिरीवर येऊन मुक्काम 
केला. राजश्री दादासाहेबीं ही येऊन आपले फोजेंत मिळोन त्रिवर्गांनी 
एकत्र होऊन मसलत? केली कों, ' उदगिरीवर मोंगल* आला आहे. 
सालमजकुरी* मोंगल परिच्छिन्न* बुडवावा. बहुत दमाने आला आहे, 
याचें पारपत्य करावें ' ऐसा मनसुबा * करून श्रीमंतांकडे पत्रे पाठविली. 
श्रीमंत खांसा स्वारी नगरास दाखल जहाली. वरचेवर त्यांजकडे सरं- 
जामः पाठवीत होते. 


८. इभ्रासखान सवेत ठविला 


त्यानतर इभ्राहीमखान गारदी हजार फिरंगी” ऐसे जमावा< निशी 
येऊन सामील जाला. भाऊसाहेबीं बहुतांशी मुजारत* करून बोली 
उत्तम प्रकारे केली. सेवेंत ठेविलें. बरा मनुष्य मातबर कराराचा* टर 
क 8. क यायला क टी हो 

» क्लुल ( अ. ) > तमाम, सवे. 

१. मसलत (अ) > विचारविनिमय, सल्ला २. मोंगल (का.) - मध्य आशियातून 


हिंदुस्थानात आलेली एक मुसलमानांची जात. दिल्लीवर राज्य करणारा बाबरापासूनच्यः 
बादाहांचा वंदा या जातीचा होता. ओरंगजेबाच्या कारकीर्दीत कमरूद्दीन नावाच्या 
सरदारास “ चिनकुलीजखान * नावाचा किताब मिळाला. पुढें महमदशाहाच्या कारकोर्दीत 
त्याला 'असफदाहा निजामउल्मुल्क' असा किताब मिळाला. त्यानेच १७२३ मध्ये 
दक्षिणेत येऊन हेदराबादेस स्वतंत्र राज्य स्थापिले, त्यामुळे त्याच्या वंशासही ' मोंगल १ 
असेच म्हणतात. १७४८ मध्ये त्याला मृत्यू आल्यानंतर त्याचा मुल्गा गादीवर बसला 
तोच हा निजामअल्ली. २. साल मजकुरी (अ) > चालू वर्षी. ४. परिछित् (सं) 
खात्रीपूर्वक, पूर्णपणे, ५. मनसुबा (अ) > विचार ६. सरंजाम (फा.) > साधन 
सामुग्री ७. फिरंगी (फा.) युरोपियन कबायती फोज, ८. जमाव (अ.) > समदाद 
3. मुजारत (अ.) > संभावना, गोरव १०, करार (अ.) २ निश्चय. | व 


द्र भाऊासहेवांची कैफियत 


यास्तव अगत्य धरून बक्षीस सोरपाव?* देऊन पहिले दिवशीं दहा 
हजार नक्त खर्चास दिले, आणि समागमें घेऊन उदगिरीचे मुक्‍कामीं 
मोंगलाशीं गाठ घातली. पहिलें जुंज इभ्गरामखान याणें तोंड लाविलें. 
ते दिवशी कांहीं जालें नाहों. मोंगलापाशी आगेचें) बळ भारी. उधळून 


काढिले. इभ्रामखान कस्त* करून मार्गे आला. 
९. यश अपेश ईश्‍वरसत्ता 


मोंगळ वळ धरून मजल दरमजल धारूरचे रोंखें चालिला. यांणी 
फोजेचा बंदोबस्त करून मध्ये मोंगल, उजवे बाजूस (भाऊ) साहेब, 
डावे बाजूस दादासाहेब ऐसे दररोज जुंजत होते. धारूरानजीक 
आटक* उभयंता फोजा पोचल्या. पुढे त्रिवर्ग मिळून मनसुबा केला 
को, ' मोंगळ बळ धरून जबरदस्तीने मारामार करून धारूरास पोहो- 
. चतो. मग हातास येत नाहीं. अशामध्ये कुमक५ पोचली नाहीं तों हल्ला 
करून जुंज द्यावें. यश अपेश ईशएवरसत्ता, परंतु धारूरांत गेल्यावर मग 
तोलत$ नाही.' अशी मसलत करून तमाम सरदारास बोलावून रात्रीस 
सांगितलें की, ' सवंत्रांनी हिय्या करून उदईक मोंगलावर हल्ला करावी. 
वळकट जुंज द्यावे आणि आम्हांस यश द्यावें. ढ 


१०. सोंगल कचरला, हिमत सोडली 

_  प्रातःकाळीं कूच जालें तेव्हा रोजच्याप्रमाणें मध्ये मोंगल गोळा 
करून गोल किल्ला करून, भंवता तोफखाना देऊन चालत होता. सभों- 
वती आपली फोज नेमणुकेप्रमाणें चालत असें. तो पिच्छाडीचेच तोंडा- 
वर घोडे घातले. सवंत्रांनीं हिमत धरुन हल्ल्यास उठले. तोफेची रंजक 
एक झडली. त्या खालीं इश्रामवान याजकडील व हुजराती* च्या 
तोकखान्यांतील गाडदी* बहुत मारिले. त्यांहीमध्यें बळ धरून मारीतच 


ऱ्च्ज्् 


१. सौरपाव(फा.) > दहुमानाचा पोषाख. २, जागेचे (अ) _ तोफखाऱ्याचे. 
२. कृत्त (अ) मेहनत. ४. आटक < अवघड, दुष्प्राप्य, ५. कुमक (तु.) > 
मदत ठ वि २. .. नद क 5 
दत, मदतीकरता पाठविलेले सेन्य, ६. तोलणे-डटोपणे, आवाक्‍यात असणे. 


७. रंजक > फेर. ८. हुजुरात > पेदाव्यांची रावीब फोज, ९ ग 
नु १ फाज, ९, गाडदी > गार 
कवायती फोज. हु 


भाऊसाहेबांची कैफियत ७ 


चालिले. उजवेकडून भाऊसाहेस व रावसाहेव व डावेकडून दादासाहेंब 
ऐसे मारामार करीत उठले. तेव्हां मारीत खांशाचे हवद्या * पर्यंत जाऊन 
लोक पोंचले. मोंगलाकडील लोक बहुत पडले, युद्ध उत्तम प्रकारें जालें. 
एक प्रहर* पर्यन्त खणाखणी जहाली. मोंगळ कचरला. हिमत सोडली. 
ते दिवशीं आणीक चार घटका दम धरून जुृंज दिल्हे असतें तरी मोंगल 
बुडवून गर्दीस मेळवून* दिल्हा असतां ! परंतु संध्याकाळ होत आला. 
बहुत लोक पडिले. बराणजी मोहिते व केशवराव पानसे व आणीक 
कितेक ते दिवशीं ठार जहाले. बहुत लोक जखमी जहाले. 


११. श्रीसंतांना संतोष 


जुंज जालें ते ठिकाणीं मोंगलाने जवळून मुक्काम केला. आपलाही 
मुक्काम जहाला. यश आलें. बहुत संतोष जहाला. श्रीमंतांस खुशालीचें 
वर्तमान पत्रांत लेहून सांडणीस्वार* पाठविले. श्रीमंत नगराहून आंबें- 
पडदुरावर अगोदरच आले होते. तेथें वतमान ऐकोन संतोष पावले. 
सांडणीस्वरास इनाम-बक्षीस* सोन्याचीं कडीं दिल्हीं व पोषाख दिल्हे. 
१२. सलूखाची बोलणी : उत्तर-प्रत्युत्तरे 


इकडेस वतमान. लढाई जाली ते दिवशीं संध्याकाळी मोंगलारने 
आपल्यामध्ये विचार केला को, 

* गनीमाची ' फोज भारी आहे. आपल्यामध्ये अवसान राहिलें नाहीं. 
लोकांनी हिमत सोडली, लष्करांत महागाई बहुत जहाली. धारूरास 
पोहोंच्‌ देत नाहींत. याउपर सलूख”करितां उत्तम आहे. 

असा सर्वे मसलतदार मिळोन मसलत करून वकील गनिमांकडेस 
पाठविले. 


१. हुवदा ( अ. )> हत्तीवरील बसावयाचो कठडा असलेली बेठक. २, प्रहर (सं; 
साडेसात घटकांचा अवधि ( घटका > २४ मिनिटे किंबा साठ पळे ) ३. गर्दौस 
भेळविणे > नाश करणे. ४. सांडणीस्वार > उंटावरचा. स्वार. ५. इनाम-बक्षीस : 
जोड शब्द. इनाम म्हणजेच बक्षीस. फरक इतकाच की इनाम अरबी शब्द्‌ आहे 
आणि बक्षीस फाशी आहे. ६. गनीम ( अ. ) शत्रू. मराठ्यांस मुसलमानांनी दिलेले 
प मराठे स्वतःही आपणांस गनीमच म्हणवून घेतात. ७. सटूख ( अ, ) र. 


८ भाऊसाहेबांची कैफियत 


दुसरे दिवशी वकिलानीं येऊन नबावचें बोलणें सांगितलें को, 

“ तुमचे वडिलांचा आणि आमचे वडिलांचा स्नेहे चालत आला. 
त्यास सांप्रत तुम्हांपासूनच अंतर पडिले. व तुमचे रीतीप्रमाणे तुम्ही 
चालत नाहीं. पुरातन करार मोडून आमचे किल्ले दरसाल एक दुसरा 
तुम्ही घेतच आहां. वरें जें जाले तें उत्तम. याउपरि तुम्हीं किल्ले व 
मुलुख घेतला आहे तो तुम्हांस मुभा' आहे. पुढें तुम्ही व आम्ही एक 
मते चालावे. ” न 

त्यास यांनीं उत्तर सांगितलें को, 


“ पुर्वी तह खराच आहे. परंतु हल्ली आम्हांस पातशहांनीं सांगितलें 
कौ, ' तुम्ही गेरसनदी* मुलुखअ खातां.! तुमचे मुलखापैकीं निम्मे प्रांत 
आम्हांस द्यावा. नाहींतर आम्ही युद्ध करू. तुम्हांस आम्ही मोडिलें४ 
तरि तुमचा मुलुख आम्ही घ्यावा. आणि तुम्हीं आम्हांस मोडिलें तरि 
आमचा मुलुख तुम्हीं घ्यावा. ” 

तेव्हां त्यांनीं सांगितलें कीं, 

“ तुम्हांस फोजेस्‌ खर्च बसला आहे तरी एक क्रोड रुपये देतो. 
अशी बोलणीं लाविलीं. 

“ आम्ही ऐंवज घेत नाही. क्रोड रुपयांचा मुलुख द्यावा. यासि 
किल्ले दवलताबाद द्यावी ” असें निखालस* वकिलांस सांगितले. 


१३. बाको जहागीर करार करून घेतली 


तेव्हां विठ्ठल सुंदर दिवाण यांजपाशीं शिक्केकट्यार देऊन यांचे 
डेऱ्यास पाठविला. * किल्ले मुलुख मागितला तो कबूल करून पत्रे करून 
देणे. ( म्हणून त्यास सांगितलें. ) त्याजवरून मशारनिल्हेनीं येऊन बहुत 
रतबदली* करून तह॒ केला को, दवलताबाद, "0111-1५ महाणर, ताहेर व सालेर व 


१. मुभा ( अ. ) > कायदेशोर परवानगी, माफ. २, 
घेसनदश्ीर. ३. मुलुख ( अ. ) ८२ राज्य, देश. 
५. निखालस (अ, ) "च स्पष्ट. ६, 


र ( फा. ) > अधिकार चिन्हे. 
४७, रतबदली (का. ) > तह चर्चा, शिष्टाई, भीड-खरची. 


गरसनदी >> बेकादेशीर, 
४. सोडणे < पराभव करणे. 


भाऊसाहेबची कैफियत ९ 


मुल्हेर, अमदानगर एकूण किल्ले सहा. साठा लक्षांचा मुलुख. त्यामध्यें 
किल्ल्याखालीं जो मुलुख असेल तो वजा करून बाकी जहागीर करार 
करून घेतली. 
१४. मोंगलास तंबी : बहुत संतोष 

मोंगलांचीं पत्रें धेऊन राजश्री गोपाळराव गोविद यासि मोहोगम* 
दहा हजार फोज देऊन दवलताबादेस रवाना केलें. दवलताबाद वगैरे 
किल्ले तहाप्रमाणें घेऊन आपलीं ठाणीं बसवून नबाबाच्या भेटी होऊन 
हैदराबादेस दरकूच दरमजल मोंगल गेला. भाऊसाहेब व दादासाहेब व 
रावसाहेब त्रिवर्ग कूच करून आंबेपडदुरावर आले. श्रीमंतही तेथें 


आले. भेटी जाल्या. मोंगलांस तंबी पोंचली. किल्ले मुलुख जहागीर 
मेळविली. बहुत संतोष जाहला. 


१५. शिद्यांच्या वाताहतीची पत्रे 


त्यानंतर हिंदुस्थानांतून राजश्री जनकोजी शिदे यांची पत्रे आलीं कीं, 

* आबदल्ली गिलचा* दुराणी एक लक्ष फौजनशीं बळ धरून 
दिल्लीस आला. दिल्ली नजीक दोन कोशांवर चाळीस हजार फौजेनशीं 
दत्ताजी शिदे होते. गिलल्यानें दिल्ली घेऊन आपल्या तफेने बादशहा 
बसविला, म्हणजे आपला अंमल बुडेल. अशामध्यें जाऊन तोंड टाकावें 
म्हणोन दोनशें स्वारांनशीं जाऊन गिलच्याचे फोजेंत मिसळले. तों 
गिलच्यांचा फोज भारी चहुंकडून वेढा घालून दत्ताजी शिदे यांजळा 
निघावयास जागा नाही असें जाले. जातीनिशी बहुत तरवार केली. 
इतकियांत छातीवर गोळी लागली. दत्ताजी शिदे ठार जाले. तेथोन 
चढाई करून गिलच्याची फौज शिदे यांचे फोजेवर आली. तेथें फौज 
शिदे यांची व गिलच्यांची लढाई जाली. जनकोजी शिदे यांच्या दंडावर 
गोळीचा जखम लागला. फौज कचरली. मोड जहाला, फौजेस पळ 
पुटला. कत्तल करू लागले चार हजार फौज ठुटून दस्त) केली. बाकी 
राहिले ते व जनकोजी शिदे खांसा ऐसे पळत जाटाचे मुलकांत राहिले. 


न डला व मी आ यय 2 मत 
१. मोहोगम ( अ. ) > भक्कम, दुढ, २. गिलचा > इराण-अफगाणिस्थानचा 
बादशहा, २ दस्त करणे > जिवंत धरणे, 


१० ' भाऊसाहेबांची कैफियत 


१६. गिलचाचे आगमन : संध्यानिक सामील 


ऐसे वर्तमानाची पत्रे बसून एके जागां वाचलीं.. विस्मय जाला. पुढे 
हिंदुस्थानांत खांसे स्वारींनिशी जावें अथवा फौज रवाना करावी हा 
मजकूर पडला. ( इतक्यांत ) दुसरें वतमान आले कीं : 


* गिलचा यमुना नदीपार होऊन दिल्लीपाशीं आला. दिल्लीस 
दाखल होऊन हिंदुस्थानांतील सर्वे संस्थानिक त्यास सामील जाले. 
दिल्लीचा किल्ला घेऊन, पूर्वील पादशहास काढून, आपल्या त्फेनें पाद- 
शहा स्थापिला. आणि दक्षणेस चाल करावयाची उमेद आहे. या 
प्रांतींचे संस्थानिक कुल त्यासि सामील जहाले आहेत. नबीजखान 
रोहिला बारा हजार फौज व सुजाहौला पंधरा हजार, आणिक कितेक 
संस्थानिक ऐसे त्यास सामील जहाले. आपणांकडील ठाणीं अंतरवेदीं- 
तील* व जयनगर वगैरे देखील माळवा, गडवडलों आहेत. यासमयीं 
फोजा पाठवून यांस तंबी२ पोंचली तरि उत्तम. नाहीं तरि परिछिन्न* 
ठाणीं या प्रांतीची उठतात. ! 

अशीं पत्रे मल्हारजी होळकर व शिदे यांची आलीं. 

१७. आपापसांतील ताणतणाव 
तीं वाचून बहुत दिलगीर होऊन, राजश्री दादासाहेबांची रवानगी ४ 


हिंदुस्थानांत करावी हा सिद्धान्त करून श्रीमंत (व) राजश्री भाऊ- 
साहेब एकत्र होऊन दादासाहेबांस बोलावून सांगितले कीं, 


“ हिंदुस्थानांत जावें. तुम्हीं गेले पाहिजे. ” 
तेव्हां दादासाहेब बोलिले कीं, 
“ पुर्वी आपण तह केलेत ते साठ लक्ष रुपये कर्ज जाहलें. ते 


वारल्याशिवाय आम्हांस जावयास अनुकूळ पडत नाहीं. ” 
तेव्हां भाऊसाहेब बोलिले को, 


द जाळयायाय ळय * अंतरवेदी > द्ल्ली आणि त्यार 
धमकावणी, दटावणी, जरब. ३, 
रवानगी ( फा. ) > पाठवणी, 


या आसपासचा पुडूख, २. तंबी (अ. ऱ्य 
परिछिन्न ( सं. १" निश्चयपूर्वक, नक्की, ४. 


> « १7८... डू 
भाऊसाहेबांची केफियत ४३ २६. ११ 


» मुलुखगिरीस१ जावें ते कर्ज घेऊन घरास जावें कीं काय ? किवा 
द्र्व्य झळवून घरास यावें ? तथापि तिकडील तिकडे लोकांची समजा- 
विशीर करावी. ” 

तेव्हां श्रीमंत बोलले कीं, । 

“ दादासाहेबांचे कर्ज वारून जाऊं तेव्हां त्यास मुलुखगिरी सांगू. 
सांप्रत आम्ही जाऊं अथवा तुम्हीं जावें. ” 

तेव्हां भाऊसाहेबांनी सांगितले, 

““साहेबो हिंदुस्थानांत मुळुखगिरीस जावें. ( मग ) आम्ही जवळ 
असोन काय करावें? आम्हांस आज्ञा द्यावी. आजच कूच करून 
जावी. | . 

ऐसें बोलोन, आज्ञा घेऊन, तेच दिवशी कूच करून, आंबेपडदुराहून 
स्वार होऊन बऱ्हाणपुरचे रोखे चालिले. तीन कोशांवर डेरे द्ल्हिं. 
मुक्काम जाला, राजश्री विश्वासरावही समागमें चालिले. चार दिवस 
मुक्‍काम होता. सोभाग्यवती गोपिकाबाई भाऊसाहेबांपाशी जाऊन बहुत 
प्रकारें सांगितलें को, 

“ तुम्हीं जावें एसें नाहीं. दादासाहेब म्हणतील तें कबूल करून 
त्यांची रवानगी करावी. आपण येंथोन त्यांस सरंजाम पोंहोंचता 
करावा. येणेंकरोन बहुत उपयोग आहे. ” असें सांगितलें. परंतु विचा- 
रास आले नाहीं. 

गोपिकाबाई फिरोन आंबेपडदुऱ्यास आली. 
१८. बऱ्हाणपूर, हांडिया, माळवा, ग्वाल्हेर 

पुढें यांणी कूच करून फोजेची समजाविशी करीत करीत आठवे 
दिवशीं बऱ्हाणपुरास दाखल जाले. तेथोन मजल दरमजल नमंदेवर गेले. 
तेथें आठ मुक्‍काम जाले. हांडिया मुक्‍कामीं इभ्रामखान गारदी होता तो 
आपला सरंजाम करून दहा हजार गारदी व फिरंगी घेऊन आला. 
त्याचे इमान* घेऊन बराबर समागपें सा र. पेठा पुढे कूच. दातच पुढे कूच दरकूच 

१. मुलुखगिरी ( फा. ) > मोहीम. २. समजाविशी _ 
बाकी देणे, कजे फेडणे, इ. ३. इनाम ( अ. ) 
मजला मारीत. 


फोजेच्या पगाराची 
> वचन. ४. कूच दरकूच > सारख्या 


१२ भाऊसाहेबांची कैफियत 


माळव्यांत दाखल जाले. 

पुरंजेचे मुक्कामीहून फोजेची गणती घेतली. सत्तावीस हजार फौज 
व शंभर तोफा गणती जाली. अगोदर दादासाहेबीं पन्नास तोफा माळ- 
व्यांत ठेविल्या होत्या. त्याही घेतल्या. आणि मजल दरमजल ग्वालेरीस 
गेले. तेथें चार मुक्काम जाहले. तेथून कूच करून मजल दरमजल 
खळ्यापार होऊन चालिले. नदी उतरून ढवळपुरास पोहोंचळले. पंधरा 
मुक्काम आषाढमासी तेथेंच जाहले. 
१९. शिदे-होळकरांचा सल्ला विचारास आला नाही 

राजश्री मल्हारजी होळकर व जनकोजी शिदे अंतरवेदीमध्यें होते. 
तेथोन त्यांनीं पत्रे पाठविली कीं, 

* साहेबीं' पुढें न यावें. 

आमच्या कुमकेस फोजा पाठवाव्या. 

धन्यांचे नांवावर आम्ही यांचे पारपत्य 

करून पराभव करू. 

खांसा स्वारी आलियाने आब? जातो. ' 

असे कित्येक प्रकाराने लिहिलें. परंतु यांचे विचारास आले नाहीं. 

“या प्रांतीच भेद" सांपडेल म्हणून येऊं नका म्हणतात ' अशी 
कल्पना चित्तांत आणून उत्तर पाठविले को, 

*गिलच्याचें बळ भारी आहे. 

तुम्ही व आम्ही एकत्र आल्याखेरीज तोलत नाहीं. ! 

त्याजवरून शिदे-होळकर यमुना उतरून आलीकडे आले. पांच 
सहा दिवसांत गंभिरा नदीवर गेले. उभयतां येऊन भेटले. 
२०. जाटाचेही म्हणणे मनास आले नाही 

आठ मुक्काम तेथें जालिया 
फौजेनिशी पलीकडे राहिला. 
यांचे विद्यमानें* जाटाने मनसुबा 


काका कात ध्या १. साहेब (अ) स स्वामी, धनी, श्रीमंत. २ . आब 
२. भेद ( सं. ) > अंतर्गत रहस्य, 
५. मनसुमा ( अ, ) > विचार, युक्‍ती. 


- ( फा. ) > तेज, प्रतिष्ठा, 
४ बवद्यमाते. (सं. ) साक्षीने, समक्ष. 


भाऊसाहेबांची कैफियत १३ 


“ दिल्लीचा शहरपना* आपणांस देयावा. गाजुहीखान यास वजिरी? 
द्यावी. आणि शिदे होळकर आम्ही मिळून गिलच्यावर जातों. आमची 
कुमक आपण वरचेवर करावी. आणि आपले मुलकांत उत्छाह करून 
रहावें.१ खांशानशीं गिलच्यावर जाऊं नये. ' 

परंतु तो विचार यांचे ध्यानांत आला नाहीं. ( जाट ) होळकर 
यांचे अनुमते,* बोलतात ऐसे मनांत आणून त्यास सांगितलें कीं, 

' येविशी श्रीमंत राजश्री नानासाहेब यांची आज्ञा पाहिजे. सांप्रत 
तुम्ही व आम्ही मिळोन हस्तनापुरास जाऊं. ! 

ऐसें सांगोन कूच करून वद्य त्रयोदशीचे दिवशीं स्वार जहाले. ते 
तिसरे दिवशीं आमावस्येस आगरियानजीक गोघाटास यमुनास्नानास 
मुक्कामास गेले. 


२१. किल्ल्यावर निशाणे चढविली 

तेथोन कूच करून मथुरेस गेले. तेथें मसलत करून शिदे-होळकर व 
हुजुरात आठ हजार अशी सडी फौज बळवंतराव यास मोघम" देऊन पुढे 
रवाना केले. पांचवे दिवशीं पोचले. तेच दिवशीं बळवंतराव जाऊन 
दरवाज्यावर उभे राहिले आणि पन्नास निशाणें शर्त ः करून किल्ल्यावर 
चढविलीं. आणि श्रीमंतांकडे सांडणीस्वार रवाना केले की, 

* किल्ला फत्ते जाला. 

श्रीमंत खुषी बहुत जाले. सांडणीस्वारांस इनाम दिल्हे. 


२२. आत गेलेल्यांची कत्तल 

इकडें निशाणें चढविलीं. कित्येक लोक किल्ल्यांत जाऊन पोंचले. 
पादशहाचे जनानखान्यांत” मराठे लोक जाऊन लुटालुट करूं लागले. 
तेव्हा पठाण किल्ल्यांत सात आठ हजार होते. त्यांणीं शिपाईगिरी करून 
मारतंबी दिल्ही. लोक, निशाणें माघारी फिरविलीं. लोक आंत गेले होते, 


१. शहरपना ( फा. ) > शहराची तटबंदी, रखवालदारी, २. वजीर (अ.) > 
प्रधान, वजिरी *.प्रधानकी, दिवाणगिरी. ३. उत्साह करून राहणे > आनंदात मजेत 
राहणे, ४. अनुमत ( सं. ) - अनुकूठ असलेले, पसंतीचे मत, ५. मोघम ( च प 
अंदाजाने, साधारणपणे, गणती न घेता. ६. शतं ( अ, ) > कसोशी पराकाष्ठा... 
७, जनानखाना ( फा. ) > अंतःपुर, स्त्रोपरिवार. च कढ 


१४ भाऊसाहेबांची केफियत 


ते कांपुन काढिले. तेव्हां किल्ल्याभंवते मोर्चे बसवून दिल्लीआलीकडे दो 
कोशांवर' डेरियास आले. 


२३. बळवंतरावांस बोल लाविला 

फिरून माघारे आले याचे वर्तमान श्रीमंतांस लिहिलें. वर्तमान ऐकून 
बळवंतराव यांजवर रूष्टर जहाले. 'निशाणे चढविलीं, कित्येक लोक आंत 
जाऊन पोहोंचले असतां, खांसे लोक लगट* करून उड्या घाळून पठाण 
लोक कापून काढावे तें न केलें. ' असे बोळून आपण कूच करून आठवे 
दिवसांत दिल्लीस दाखल जहाले. मोरचा एक होता. परंतु उपाय कांहीं 
चालत नाहीं. श्रीमंत आल्यावर एकदोन उठावण्या* करून पाहिल्या. 
परंतु दिल्लीचा किल्ला हातीं यावयास कांहीं यत्न चालत नाहीं. काय 
करावें हा विचार श्रीमंतास पडला. 
२४. किल्ला हस्तगत झाला 

आंतील पठाण यांसि विचार पडिला कीं, 

अशा समयीं आम्हांस गिलच्याची कुमक येऊन पोंचली तरि उत्तम. 
नाहीं तरि यमुना नदी भरून चालली आहे. भाऊसाहेब किल्ला घेतल्या- 
खेरीज उठत नाहीत. आम्ही मारले जातों. र्‌ 

असा विचार करून किल्ल्याची सल्याचीं बोलणीं गाजुदीखान याचे 
विद्यमाने लाविलीं कीं, 

* वस्तभाव“ हत्यारे सुद्धां आम्हांस नदीपार करून द्यावें म्हणजे 
किल्ला तुमचे हवाली करू. ' र ग. 

यांणींही मान्य करून आठशे पठाण यमुनमध नाव घाळून पार करून 
दिल्हे. पातशहा मात्र किल्ल्यांत राहिले. जुंजते माणूस गिलच्याकडील 
कोणी राहिले नाहीं. किल्ला हस्तगत झाला. ठाणें आपलें बसविले. 
नारो शंकर यांचे स्वाधीन दिल्लीचा कारभार करून बाळोजी पगड़े व 
मीरखान ठोके व लोक मिळोन सात आठशे स्वारांनिशी दिल्लींत ठेविले. 
दिल्ली फत्ते जाल्यावर सुरजमल जाट याणे पुर्वीप्रमाणे शहर आपले 

अ ल 

१. कोश ( सं. क्रोश)र आठ हजार हात लांब किवा कोन यप ठांब किंवा दोन 
( सं. ) > राग, नाखुषी. ३, लगट (सं. लग्‌ ) 
४. उठावण्या> हल्ला करण्याचे, धाडी घालण्याचे प्रय 


मेलांचे अंतर, २, कष्ट 
> पाठलाग, जोराचा नेट. 
“न.५. वस्तभाव > सामानसुमान, 


भाऊसाहेबांची कैफियत १५ 


स्वाधीन करावें म्हणून आड? घातली. यांणीं मान्य न केलें. यास्तव 
जाट आपले देशास गेला. 


२५. तख्ताखालचे रुपे काढले 

गाजुदीखान कुराण पढत होता. श्रावणमास संपूर्ण जाला. कोट्याचे 
अलीकडे यमुनातीरीं हस्तनापुरचे अलीकडेच मुक्काम होता. पुढें खर्चाची 
निकड लागली. यामुळें पादशहाचें तख्त होतें. त्याजखाली स्प्याच्या 
कांबीवर त्याच्या पेट्याकिल्या' बसविल्या होत्या. त्या काढून सात 
लक्षांचा ऐवज? काढून लोकांस रोजमुऱ्हे* दिले. आणि भाद्रपदमासीं 
हा मुक्काम सोडून दिल्लीनजिक दोन कोणशांवर पश्चिमेकडे सीतारामाचे 
शहरांत राहिले. 


२६. दिल्लीस मुक्‍्कास 


उत्तेरेकडे दिल्लीचे बाजूस चवकीस दमाजी गायकवाड. दक्षिणेकडे 
समशेर बहादूर, पूवेस गिलचाचे तोंडावर हुजरात व खांसा पागा, डेरा 
ब हुजुरातीचे पतके व जनकोजी शिदे फोजसुद्धां. त्यांचे जवळ हिंदुस्थानी 
लोक सभोंवते नेमून, बंदोबस्तीनें लष्कर आवळोन अशा जागां जागां 
चवक्या नेमून भाद्रपद मास पावेतो मुक्काम जाला. 

२७. फुंजपुऱ्यावर मोचे लावले 

गिल्च्या यमुना नदीपलीकडे एक कोशावर होता. मध्यें नदीमलळें 
उभयतां फोजेचीं हत्यारें न होतां, भाऊंसाहेबीं जनकोजी शिदे यांचे 
अनुमतें मनसुबा केला की, 

' कुजपुऱ्यामधें कुतुबशहा पठाण व शहामतखान बारा हजार पठाणा- 
निशी ठाणें बळकावून आहेत. पूर्वी दादासाहेबांस खांसे गेले होते परंतु 
ठाणें हस्तगत जालें नव्हतें. गिलच्यानें घेऊन यांसि तेथे ठेविले मी. अ 
आधी ठाणें घ्यावें. पुढें नदीचें पाणी उतरल्यावर गिलच्या 
घ्यावी. ' 
डम दा. नी... कर र 

१, आड > अट, गळ. २. पेटाकिल्या > नक्षी केलेली महिंप, ३. तुज 


१, ऐवज 
( फा. ) मत्ता, द्रव्य. ४. रोजमुऱ्हे ( फ. ) > मजुरी, पगार,मुद्याहिरा. ५. सुरत 
('अ.*४८ाठ, 


ची सुरत* 


१६ भाऊसाहेबांची कैफियत 


अशी मसलत करून अश्‍विन शुद्ध प्रतिपदेचे दिवशीं कूच करून कुंज- 
उर्‍याचे रोलें एक मजल जाऊन, फौजेची निवड करून, शिदे, होळकर 


२८. कुजपुरा अला सर झाला. 

तों बातमींचें वर्तमान ऐकिलें कीं, गिलच्या पत्रे किल्लेदारास 
भालीं. ती धरून आणली आहेत. पत्रांत मजकूर पहातां कुतुवशहा यास 
लिहिलें होते कॉ. 

' एक दिवस तुम्ही धीर धरून बसणें. 

कुमक इतकियांत हर इलाज करून पाठवितों. ' 

हेंवाचून यांनीं निकड* करून इभ्रामखान गाडदी मागे सहा कोणां- 
वर होता, त्याजला जलदींनें स्वार पा्गेचे पाठविले कौ, 

* पत्र पावतांच स्वार होऊन येणें. 

आम्हीही कुंजपुऱ्यास पोहचतों.' 

ते दिवशीं रात्र जाली. दुसरे दिवशी सरवंत्रास ताकीद करून किल्ल्या- 
वर हल्ला केला. क 

इभ्रामखान रातोरात कूच करून प्रातःकाळींच दाखल जहाले. पर- 
भारें येऊन किल्ल्यास झगटला. 

श्रीमंतांनी इभ्रामखान यांस सांगून पाठविले को, 

* महर्तास तीन घटका अवकाश आहे. 

तूर्त न उठावें. 

त्यानें सांगून पाठविले कीं 
वख 8 

रड निकड > घाई, तरा कि 0 सिया हक. आड. 


भाऊसाहेबांची कैफियत १७ 


' मुहृतं कशास पाहिजे ? आम्ही किल्ला फत्ते करिती. 

आणि हुजूर येतों. साहेबीं धीर धरून 

एक प्रहर बसावें. ' 

परंतु यांणीं एकिलें नाहीं. सर्वत्रांस ताकीद करून हल्ल्यास उठले. 
आंतील पठाणांनीं मार कुवल? दिला, परंतु मारामार करीत लोकांनीं 
मरदुमी करून खंदक उडून किल्ल्याचे भिताडावर जाऊन पोहोंचले. ते 
दिवशीं शिदे यांगीं तरवार सोमापरती केली. कुतुबशहा व शाहामत- 
खान खंदकाचा आश्रय करून होते, तेथें जाऊन लोक पोहोंचले. पठाण 
कापून काढिले. 

२९. पठाणांचे पारिपत्य 

शाहामतखान याचें डोचकें मारून आणलें. ते भाल्यास लावून लष्क- 
रांत फिरविलें. कुतुबशहास जिवंत धरून आणिलें. त्यास नेऊन ढाले- 
पाशी त्याचें डोचकें मारिले. 

वरकड* बारा हजार पठाण कत्तल करून कापुन काढिले. किल्ला 
फत्ते जाला. कांहीं गल्ला व कांहीं ऐवज बिच्छायदी १ दहा पंधरा 
लक्षांचा सांपडला. ' 

किल्ल्यामध्ये बळवंतराव यांस ठेवून आपण मुक्‍कामास आले. तेथें 
बातमी आली कीं, 

* नदीपार कुंजपुरानजीक पांचसात हजार फौज गिलचाची आली 
होती. ( परंतु ) किल्ला घेतला हें वर्तमान त्यांणीं ऐकून निघून गेली. 
३०. गिलच्याचा माग 

या नंतर पौणिमेपर्यंत तेथेंच मुक्काम होता. 

कुंजपुरास खणत्या लाविल्या. भितांडें किल्ल्याची फोडिलीं. साफ 
करावयास लागले. आणि ' कुरूक्षेत्रास जावें, तेथें दर्शन करून माघारें 
यावें. हा मनसुबा करून आश्‍विन वद्य प्रतिपदेस कूच करून कुरक्षेत्राचे 
रोखें चालिले. तेथें वर्तमान आलें कीं, 
वन २ 

१. कुबल _ निःसीम, निकराचा, सीमेपरता. 
२. बिच्छायदी > मालमत्ता. 


वड 
२. वरकड > इतर, बाकीचे, 


शट भाऊसाहेबांची कैफियत 


-“ * गिलच्यास यमुनेनें वाट दिल्ही. गळाभर पाणी जालें. नदी उतरून 
सडी फोज उतरली. तोफखाना मात्र उतरावयाचा राहिला होता. तोही 
उतरावयास लागला. ! 


असे वर्तमान ऐकतांच कुल सरदारांस रात्रीं बोलावून मसलत 
केली कीं, 


' आधीं जाऊन गिल्चाच मुक्काम घ्यावा. 


तोफखाना वगेरे फोज नदीपार झाली नाहीं तों गाठ घालावी. 

सरंजाम* जमल्यावर तोलणार नाहीं. ' 

म्हणोन कूच करोन पाणिपताचे रोखें द्वितीयेचे दिवशीं बारा कोणशां- 
र पुलावर मुक्‍काम केला. दुसरे दिवशीं सहा कोसांवर मुक्‍काम केला. 
बुणगें' मार्गे राहिले होते याजमुळें केला. तेथें बातमी आली को, 

' पानपतावर पुढें तीन कोशांवर गिलचा आला. ' 

तिसरे दिवशीं कुल बुणगे झाडून आले. आल्यानंतर कूच करून 
पाणिपतावर दाखल जाले. तेथें वर्तमान आलें कीं, 

* गिलचा सोनपतावर आला. 

ठाणें सरकारचें होतें तें दहृशतीनें उठोन आलें. 

पानपतावर ( त्यामुळें ) मुक्काम जाला. ' 


३१. हुरडा भोवला 


दुसरे दिवशीं सडी फौज बाजी हरी समागमें देऊन पुढें त्यांचे लष्करा- 
नेजीक बातमीस पाठविला होता. झाडी मोठी. गिलच्याचे लष्कर दिसत 
नाहीं, ( असें पाहून ) आपणांकडील स्वार लष्करानजीक जाऊन 
घोड्यावरून उतरून हुरडा खात बसले होते. तों तिकडील पन्नास पाऊ- 
ण्शे स्वार आले. त्यांणीं मध्यें गवसून' पंचवीस स्वार धरून नेले. 
त्यांपॅकीं तीन मराठे व एक ब्राह्मण ऐसे चवघांची डोचकों मारली. वर- 


कडाचीं घोडीं हत्यारें घेऊन जिवानशी सोडले. उघडेबोडके लष्करांत 
आले. 


(काय 
* तरजास. ( फा.) साधनसामग्री, २.0 1110 

> जू र च्छ फा. स्ट न्याच्य दि 

सामग्रीचा तळ, सेन्याबरोबरचे बिन लढाऊ लोक, ३ ( ) > सेन्याच्या 


गवसुन > घुसून, मागं काढून, 


भाऊसाहेबांची केफियत स णा न्य शेक कळ 


३२. ईश्‍वरचरित्र अगाध! क, शे. 


त्यानंतर ' गिळचाकडील स्वार, तोफखाना झाडून नदी उतरून 
लष्करांत मिळाले, कुल्‌ स्वार एकत्र होऊन राहिले. * म्हणोन वर्तमान 
आलें. 

पूर्वी गिळच्या नदी उतरेल म्हणून कुंजपुऱ्याकडे जातेसमयी दीडशें 
नाव शिळमगडाजवळ अटकावून ठेविली होती. परंतु ईश्वरचरित्र! नदीस 
उतार आला, त्याजमुळें फौज उतरून आली. लष्करानजीक तीन 
कोशांचे अंतरानें राहिली. 

आपले लष्कर, पाणिपताचा जुना खंदक" मातबर होता. तेथें पश्‍चमे- 
कडे मार्गे बुणगे, पुढें सड्या फौजा निवड* करून राहिल्या. 
३३. शिद्यांची शत, बळवंतरावांची कुचराई 

प्रथम जृंज शिदे-होळकर यांनीं स्वतां केले. आपला तळ सोडून 
त्यांच्या लष्करावर चालून गेले. तेही वाढून' पुढें आले. जुंज मातबर 
होऊं लागले. त्यांचे कुमकेस सोनजी भापकर वगेरे पतके बळवंतराव 
यांच्या समागमें देऊन पाठविलें. ते आपला तळ सोडून एका कोसावर 
फौजसुद्धां शिदे होळकर ऐसें झुंज होत आहे (तेथे पहात उभे राहिले.) 

शिदे यांजकडील लोकांनीं ते दिवशी शते केली. गिलच्या मोड* 
होऊन माघारे गोटांत* नेऊन घातले. पांचसहाशें घोडे आणले. 


शिद्याकडील ऐेटिबा खराडे व सटवाजी फाळके पडले. गिलचाकडील 


साहेब लोक मातबर दोनचार पडले. वगैरे' बहुत ठार जाले. कांहीं 
एक जखमीही जाले. ते दिवशी सुजाहित डवला, नजीबखान रोहिला 
पुढें आला होता. कस्त” खाऊन माघारी गेला. 


ते दिवशी बळवंतराव गणपत यांनीं कमी केलें.€ शिदे यांची कुमक 
केली असती तर गिल्चा पांच सात हजार हलका जाला असतां. तो न 
जाला. परंतु यश मराठे यांस आले. 


१. खंदक ( अ. )' > चर. २. निवड करून राहणे > निवडक लढाऊ 
फोजेनिशी सज्ज राहणे. ३. बाढून येणे -. चाळ करून येणे. ४. झोड > पराभव 
५. गोट > तळ, छावणी, ६. वगेरे ( अ. ) > इतर, किरकोळ. ७, फस्त खाणे 


(सं. ) > कच खाणे. ८. कमी करणे > कुचराई करणे, माघार घेणे. 


२० भाऊसाहेबांची केफियत 
३४. त्यांचे साठ पन्नास हजार 

गिलचाकडील फोज : अबदाली खांसा , वीस हजार देखोल मातबर, 
नजीबखान रोहिला बारा हजार पायदळ व सुजात डवला पंधरा 
हजार. यां शिवाय किरकोळ पंचवीस हजार, एकूण साठ पन्नास हजार, 
सुजा डोला यांजकडील व नजीबखान याजकडील तोफखाना लहान- 
थोर शंभर सव्वाशे जमला. 
२५, आपले पन्नास साठ हजार ! 


लहान फोज आपणांकडील फौज हुजुरात पागा देखील पतके सुमारी 
तीस हजार व जनकोजी शिदे डल्बारा हजार व मल्हारजी होळकर 
आठ हजार व हिंदुस्तानांतील पतके तीन हजार, एकूण जृंजती फौज 
पन्नास सठ हजार, व इंभ्राहमखान गारदी पायदळ तोफखाना. शिवाय 
इंभ्रामखान लहानथोर होते. 

आंब्याचे बागेंत खांसे पागासुध्दांर उजवे बाजूस जांबळीचे बागा- 
नजिक जनकोजी शिदे, त्यांचे उजवे हातीं मल्हारजी होळकर व त्यांचे 
उजवेकडे पेंढारी, होळकरांचे पिच्छाडीस रेणको अप्पाजी व यशवंतराव 
पवार, डावे बाजूस इभ्रामखान गारदी व समस्त सरदार, त्यांचे डावेकडे 
दमाजी गायकवाड, व मानाजी पायगुडे वबाजी हरी व विठ्ठल शिव- 
देव व नारायणराव बापूजी व कृष्णाजी अनंत व तांबे व कितेक पतके 
अशा बाजू वांटून देऊन, फोजेची बंदोबस्ती करून, बुणग्याचे भंवता 
बाहेरून तोफखाना, कुल्‌ सभंवता खंदक. 

आपले मसलतीनें सर्वांकडून खंदक खचविला. पहिला कांहीं जुना 
होता तो सरसावून नीट केला. 


३६. लढाईस प्रारंभ : व्यूहरचना 


कातिक शुध्द प्रतिपदेपासून लढाईस प्रारंभ केला. 
चाळू लागले. गिलचाकडील फौजेचा बंदोबस्त : 

क ६ या. ब य 

टे देखील मातबर > मातबरांसुद्धा मोठमोठय़ा सरदारासह, २. खांसे पागा- 

सुद्धा > पेशवे आपल्या घाडदळासह, ३, पेंढारी - जमावाने हल्ला करून, लटालट 

करण्यासाठी जवळ बाळगलेले लोक, 6 ह: 


तोफेचे गोळे 


भाऊसाहेबांची कैफियत २१ 


पिछाडीस खांसा अबदाली, पुढें त्याजकडील पठाण, डावे बाजूस 
सुजात डवला व उजवे बाजूस नजीबखान रोहिला. याप्रमाणें एकामागें 
एक राहिले होते. त्यांचे पुढें कांहीं अध कोशावर फोज कांहीं समागमे 
देऊन पुढें ढाला देऊन मोरचे दिल्हे. तोफखाना उभा करीत होते. 

आपले लष्करा पासोन त्यांजकडील तोफखाना एका कोशावर 
होता. तेथोन गोळे येऊन आपले लष्करांतील कितेक घोडे व माणसें मरत 
होतीं. ञ 

आपला बंदोबस्त: ज्या ठिकाणी पतकें राहिलीं तेच भझोरचे कायम 
केले. 

पुढें मोरचा चालू येता (?) आपणाकडील तोफेचे गोळे त्यांचे 
लष्करांत दिढा कोशावर जाऊन पडत होते. आपुले लष्करावर अर्ध 
कोशावर धमामा? रचून वरत्या तोफा लागूं करून तेथोन मार करूं 
लागले. 

आपले गोळे दररोज शें दोनशे त्यांचे लष्करांत पडतात, त्यांजकडील 
चाळीस पन्नास दररोज येतात. 
३७. दाणा-बेरण लाकूड-फाटा 

आपले छबिनेः चार-पाच हजारांच्या टोळ्या पुढें जात होत्या, 
त्यांजकडीलही फौजेच्या टोळ्या पुढें येतात. त्यांचा मुकाबला होत 
होता, कांहीं क्ञडपड होऊन हे इकडे येतात व ते तिकडे जातात, 
आपल्याकडील कहीकाबाड* जाई त्याजवर दंगा करूं लागले. तट्टू- 


१. या वर्णनातीळ बारकावा लक्षात ब्रेण्य़ासारखा आहे. शत्रूने आपल्या सैन्या- 
समोर अर्ध कोसावर तोफा उभ्या केल्या. मोर्चे पद्धतक्लीर बांधले. आपल्या लोकांनी 
आहे तेथे मोचे ठेविल्यामुळे लष्करावर ( लष्कराच्या मागे) धमामा बांधून तोफा उभ्या 
कराव्या लागल्या, त्यामुळे. आपल्या तोफांचे गोळे त्यांच्या सैन्याच्या पलीकडे पड 
लागले, उलट त्यांचे आपल्या लष्करात पडून घोडे व माणसे मरू लारली. परंतु 
आपल्या लोकांनी मोर्च्यांच्या जागा बदलल्या नाहीत ! २. धमासा ( फा. ) > तोफा 
ठेवण्यासाठी बांधलेला उंचवटा. २. छबिना ( फा. ) २ रातपहारा, पहारेकरी, ४. 
कहोकाबाड ( फा. ) > दाणाविरण, लाकूडफाटा इत्यादी मिळवून आणणारी 
ढघकरी तुकडी, रु 


२२ भाऊसाहेबांची कैफियत 

माणसें धरून नेऊं लागले. तेव्हा बंदोबस्त करणें प्राप्त जाला. 
दररोज चार हजार फौज कहीचे समागमे देऊन गवत मात्र आणीत 

होते ! सरपणाचे साहित्य कोठें आंब्याचे वृक्ष होते ते तोडून गंज 

घातले, पांचा स्वारांचा लोक पतकी. त्याणें एक दुसरा वृक्ष आटोपिला.१ 

मातबर सरदारांनीं तर बहुत आटोपिळे. आपले आपले ठिकाणीं गंज 

घातले. 


१८. लोक बहुत गडबडले 

त्यानंतर आपले पेंढारी त्यांचे लष्करांत जाऊन दंगा करूं लागले- 
तेव्हां त्यांणीं फौज पाठवून कहीस उपद्रव केला. पांच हजार कही धरून 
नेली. पन्नास असामींचीं डोचकीं मारिली. तट्टे हिरावून घेऊन वरकडास 
सोडिले. त्यापासोन कलह मातबर होऊं लागला. आपले लष्करांत 
प्रथम धारण कमकसर* बारा शेर धान्य होतें, त्यांच्या लष्करांत 
मह्गेता. चार शेरांची धारण. तेव्हां गिलचानें पहिला मुक्‍काम सोडून 
यमुनातीरीं जाऊन राहिला, त्याचे लष्करांत अतरवेदोकडील रसद* 
चालूं लागली. बारा शेर धान्य जालें. आपणाकडील रहदारी बंद 
केली, त्याजमुळें मह्गंता चार सहा शेरांची जाली. त्याजमुळें लोक 
बहुत गडबडले.५ 
२९. मुलुखातील चारणांचे साह्य घेतले. 

कुरुक्षेत्राकडून रसद चालवावयाचा प्रकार करावा असा विचार करून 
'मुलकांतील चारण बोलावून त्यांस बहुत मानवस्त्रें देऊन कौल९द्यावा. 
तमाम संस्थानिकांस पत्रें देऊन मार्ग चालतां केला. 

तेणेंकरून दहा शेरांची धारण जाली. चारणांसमागमें पांच हजार 
स्वार देऊन दहाबारा कोशांवर घालवावे, येते समयीं पुढें स्वार पाठ- 
वून आणावे असें केलें. चारण पंचवीस तीस हजार बेल भरून 0001111 तीस तीत हजार बेल भरून दाणा 


१. गंज ( फा. ) > रास, ढीग, २. भाटोपिला 

( क व्र कमीत कमी. ४. रसद ( फा. ) > दारुगोळा, धान्य वगैरे युद्दोपयोगी 

वभ र्‍ ऱ त्ये रजी जाणे, हृतादा होणे, व्यवस्था कोलमडणे. ६, चारण 
“यं पाठोवरीळ धान्य एका ठिक सर व ने 

यय ४] द्य ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हून नेऊन 
' >. काल (अ, ) > अभय बचन, आर्वासन, 


भाऊसाहेबांची कफियत २३ 


वगैरे जिन्नस घेऊन येऊं लागले. तेणें करून कांहीं एक दिवस धारण 
राहिली 
४०. खांसा शहा बाहेर येत नाही. 

दररोज धांडोरा पिटीत गिल्चावर चालोन जावें लागतें. त्या 
समयीं त्यांगीं तयार होऊन यावें, तेव्हां फौजा पुढें जात, परंतु तो जागा 
सोडून चालो (न) नये. तेव्हां जुंजास अनुकुल पडलें नाहीं. गिलचा- 
कडील बातमीचे लोक येत. त्यांणीं सांगितलें कौ, 

“ आपणांकडील फौजाचा बंदोबस्त आव ' सोडून पुढें येऊन जृंज 
करावयास खांशांचा हुकुम नाहीं. तुम्ही दररोज चालून गेलां तरी 
खांसा शहा बाहेर येत नाहीं. लष्कराचा अवघा घोळ आटोपून* पुढें 
तोफखाना देऊन राहिला आहे. जुंज द्यावयास खांसा बाहेर निघत 
नाहीं. 

४१. शत्रूला झुंजण्याचे आव्हान ! 

(तेव्हां) यांणीं दोन्ही लष्कराचे मध्यें रणखांब उभा केला. आणि 
भंवताली पळसाची झाडी कितेक होती ती पतक्यांस वाटून देऊन 
रात्रींच्या मशाला लावून दर पतक्‍्यास 'दोनशेंचारशें झ्ञाडे तोडावयास 
नेमून देऊन झाडी तोडली, मैदान रान केले, आणि जासुदा* बरोबर 
सांगून पाठविले कौं, 

“ हिंमत धरून जृंजास यावें, म्हणोन. 

४२. * कोणाचे सदतीस कोणी जाऊ नये. 

त्याजवरून रणखांबाचे इशारतीनें कातिक वद्य ३० चे दिवशीं 
तयार होऊन झाडून फौजा घेऊन खांसा निघून गांवाबाहेर आला, हें 
वर्तमान यांस कळलें. यावर हेही दररोज तयार होऊन येत होते, त्या- 
प्रमाणे तयार होऊन दहा घटका दिवसास थोडक्या लहान गोळ्याच्या 
तोफा समागमें घेऊन, तमाम सरदारांस ताकोद करून तयार जाले, 


१. आब ( फा. ) > मर्यादा. २. अवघा घोळ आटोपून > बंदोबस्तीने 
ष्क प च्च अ ९ 6... र 
लष्कराची सवे रचना करून. ३. जासुद ( अ. ) > इकारा, निरीप, पत्रे पोचविणारा 


रड भाऊसाहेबांची केफियत 


आणि तमाम धमाम्यापाशीं जाऊन उभे राहिले. सर्वत्र सरदारांस सांडणी 
स्वारांबरोबर सांगून पाठविलें की, 

ज्याजवर येईल त्याणें जृंज द्यावे. जेथील तेथें कायम असावें. 
कोणाचे मदतीस कोणी जाऊं नये, '* म्हणोन ताकीद करून पुढें अर्धकोश 
फोजा पुढें गेल्या. 
४३. होळकरांचो कसोटी : यश 


तेही तिकडून चालून आले. त्याणें हल्ल्यास पुढें चाळ केली. शिदे- 
होळकर यांजकडे. उजवे बाजूस सुजात डवला, हुजुरात. डावे बाजूस 
नजीबखान रोहिला वगेरे पठाण. खांसा शहा पाठींमागेंच राहिला. 
प्रथम जुंजाचें तोंड सुजात डवला याणे हल्ला होळकरांकडे लावला. तो 
होळकराकडील लोक कुलू पळो लागले. जुंजास ठरत नाहींत. होळ- 
करास संकट पडलें. तेव्हां आपण घोड्यावरून उतरून गाशा* टाकोन 
बसला, आणि लोकांस म्हणों लागला कीं, 

* तुम्हीं सववत्र पळोन जावें आणि आपले जीव वांचवावे. आम्ही 
(मात्र) येथें मरतों. आमचे डोचकें त्याजला कापून नेऊं दबा. तुम्ही 
पळतां त्याप्रमाणें वाट धरावी ! म्हणून बसला. 

त्याजवरून लोकांनी माघारी तोंडे केलीं आणि शिपाईंगिरी म्हणावी 
तशी केली. ते दिवशी होळकरांनें डवला यास माघारे फिरवून दिल्हे. 
जुंज उत्तम प्रकारें जालें 
४४. बळवंतराव पडले 


(सुजात डवला) तिकडून दम खाऊन नजीबखान रोहिळला याजकडे 
येऊन मिळाला. दोघे एकत्र येऊन हुजरतीवर आले. डावे बाजूची पतकें 


प 2 

कोणाचे मदतीस कोणी जाऊ नये - सुरुवातीच्या 
प्रसंगी हा दिलेला आदेश आहे. एकीकडे व 
हल्ला केल्याने मोठया युद्धाचा भडक। पेटू नये, 
२. गाशा ( अ, ) > खोगीरावरचे आच्छ 


छोट्या मोठ्या चेकमकी 
टाघाटी चाळू असल्याने सर्वांनी उठून 

यासाठी घेतलेली ही दक्षता आहे. 
]दून, पातळ गादी, 


भाऊसाहेबांची कफियत २५ 


युद्धास तोंड लागलें, ते समयीं बळवंतराव पंचवीस स्वारांनिशी पुढें सर- 
कला. बळवंतराव याजकडील लोक भलें सरदारासमागमें उठले नाहींत. 
लोकांनीं कमी केलें.? आणि खांसा दहाविसांनिशी जाऊन हत्यार फार 
केलें. 

बळवंतराव यांचे कूमकेस हुज्रातीचे लोक कुल्‌ जाऊन मिळाले. जुंज 
बळकट होऊं लागले दिवस थोडा राहिला. बळवंतराव यांस छातीवर 
गोळी लागली. ठार झाला. घोडियाखालीं पडला. तो तिकडील लोकांची 
दाटी? करून, घोड्याखालीं उड्या टाकन, डोसकें कापून न्यावयास 
आले. ते समयीं हुजुरातीच्या दहापांच लोकांनीं हिमत बळकट धरून 
पुढें होऊन, मोठ्या जबरदस्तीने दहापांच त्यांजकडील असाम्या ठार 
करून पायाशीं धरून मुर्दाः ओढून आणला. 


४५. भाऊसाहेबी लोक माघारे फिरविले 


बळवंतराव पडला हें वतमान फोजेंत कळतांच लोकांनीं दहशत 
खाऊन माघारें कचरले. जरिपटका पन्नास ५० स्वारांनशीं राहिला 
तो रोहिळला लढाई करीत करीत धमाम्यापाशीं चाळून आला. अगोदर 
लोकांस ताकीद होती त्यामुळें कुमक केली नाहीं. रात्रही फार झाली 
धमाम्यापासून कचरून हुजुरातीचे लोक कितीक गोटापर्यंत जाऊन 
दाखल जहाले, त्या समयी भाऊसाहेबीं छातीचा कोट करून तेथें उभे 
राहून माघारे फिरते त्यांजवर काठ्या घालून तोंडावर लावीत. आपण 
जाग्यावरून हालले नाहीत. 


४६. यश आले, संतोष झाला 
त्या समयी जनकोजी शिदे ' हाणा हाणा ' करीत रोहिल्याचे फौजेत 


१. लोकांनी कमी केले - २२ नोव्हेम्बर रोजी झालेल्या शिंदे-नजीबखान 
चकमकीत बळवंतरावच्या लोकांनी शिंद्यांची कुमक केळी नव्हती त्यामुळे यावेळी 
हुजरातीखेरीज दसरे कोणी मदतीला आले नाहीत. भळे सरदारांसमागमे म्हणजे 
शिदे-होळकरांवरोबर, २. दाटी - गर्दी, खेचाखेच, लगट, २. असामी ( अ. ) 
व्यक्ती, माणसे. ४. मूर्दा ( फा. ) २ प्रेत, शव. 


२६ भाऊसाहेबांची केफियत 


मिसळले आणि कुबल! मार दिल्हा. डावे बाजूस इभ्रामखान याणें शर्त * 
करून तोंड लावले. मध्यें पहिलें तोंडींच तिहींकडून गारदी याणें खणा- 
खणी केला. रोहिल्याचे लोक कापुन काढले. खांसा रोहिला माघारें तोंड 
करून पळूं लागला. त्या समयीं सुजात डवला याणें कमती करून हत्यारें 
केलीं नाहींत. खांसा शाहा तो मार्गेच होता. पुढें आला नाहों. रोहिल्यास 
कुमुक पोहोंचली नाही. खराबी बहुत जाली. चार घटका रात्र परियंत 
जुंज झालें. ते दिवशीं दिवसाचे जुंज असतें तरी गिलळचा परियंत मारीत 
जाते. शेंप्नास गिशाणे आणिली व हत्यारेंही आणिली. हत्यारें तळा- 
वरही बहुत पडलीं. त्याचे पाठी लागून त्याचे मोरच्यापर्यंत घालविले. 
रात्रीं दिसेनासें जाले. यामुळें फिरून माघारे आले. ते दिवशी जनकोजी 
शिदे यांणी बहुत मर्दुमकी केली. जुंज उत्तम प्रकारें जालें. जर करितां 
ते समयीं भाऊसाहेब माघारें तोंड करते म्हणजे काही बाकी न रहाती! 
मोठे धीराने लोक फिरवून जुंज केलें. त्यामुळें लोकांनीं डोया देऊन 
शिपाईगिरी म्हणावी तशीं केली. रोहिल्याचा मोड होऊन माघारा 
आपले लष्करांत जाऊ मिळाला. श्रीमंतांस यश आले. संतोष जाला. 


४७. उज्ज्वल पातित्रत्य 


परंतु बळवंतराव पडिले यामुळें श्रम जाले. प्रह्ूर रातीस भाऊसाहेब 
व रावसाहेब चांदणीस* दाखल जहाले. जे कित्येक लोक जखमी व ठार 
जाले त्यांचा समाचार आणोन सवंत्रांचा परामृष केला आणि बळवंतराव 
यांचे डेऱ्यास जाऊन त्यांची बायको सह॒गमनास* तयार झाली होती 
तिजला बहुत प्रकारे समाधान$ करीत होते. परंतु तिने निश्‍चय केला, 
तेव्हां साहित्य करून रवानगी७ केली. रात्रीचेंच दहन केलें आणि 
आपण चांदणीस आले. 


दुसरे दिवशी तमाम सरदारांचे डेरियास जाऊन बहुतां प्रकारें समाधान 


१. कुबल र जबर, २, शते (अ.) ऱः कसोसी, पराकाष्ठा, कमाल ३, छराबी 
(फा.) > _डंद्शा, नुकसन. ४. चांदणी तंबू.रह्टीचा एक प्रकार.५. सहगमन (सं) 
मृत्त पतीबरोबर त्याच्या पत्नीने स्वत:स जाळून घेणे, सती जाणे. ६.समाधान करणे- 
फडूत घाढण, सांत्वन करणे ७, रवानगी (फा, ): पाठविणे, (सती जाऊ देणे. ) 


भाऊसाहेबांची कैफियत २७ 


केळे. होक संतोष जाले. त्यामुळे, ' पुढें लढाई करून खामाखाय.* 
गिळ्चा मोडून काढावा ' याप्रमाणे सवंत्रांनी बळ दिल्हे आणि स्वारी 
तयार केली. 

४८. रोहिल्याचे रूदन 

तो गिलच्यांचे लष्करांतील बातमी आली को, 

' काळचे जुंजांत रोहिल्याकडील वगैरे पांच हजार लोक पडले, 
गिलच्यापाशीं जाऊन रोहिला याणें पागोटे आपटिलें कीं, 

' माझें स्वेस्वी घर बुडविले. नामी नामी सरदार पडिले. खराबी 
बहुत जाली. तुम्हीं कुमक केली नाहीं. या उंपर आपण आम्हांस तोंडीं 
देतां. आपण निघून जातां ! ' ( ऐशा ) कितेक रागाच्या गोष्टी बोलून 
रूदन करीत बसला. तेव्हां शहानें बहुत समाधान केलें. शिरपाव दिल्हा 
व कितेक सरंजाम देऊन डेऱ्यास घालविला ' असें वर्तमान शिदे यांचे 
मुखें ऐकिले. 

४९. तहाची बोलणी 


ते दिवशी सुजात डवला याजकडील पठाण मातबार आला. सुटलु- 
खाचीर* बोली लाविली. परंतु रोहिला या बोलींत नाहीं. डवला याणें 
कांहीं अबदालीचें अनुमत घेऊन वकील पाठविला. करारांत निश्चय 
: अटकेपर्यंत मुलुख घ्यावा व शिदे यांची मालत* नेली ती घ्यावी 
आणि एक क्रोड* रुपये नक्‍त"“ घ्यावे व दिल्लीचा बंदोबस्त तुमचा 
तुम्ही करावा ' अशी बोली पाचसहा रोजपर्यंत होत होती. यांणीं बोलणें 
केलें. ' परंतु रोहिला आमचे हातीं द्यावा ' अशी आट यांची होती. 
( त्यामुळे ) गोळी वाजतां राहिली नाहीं. तोफांचा मार तिकडून व 
इकडून पूर्ववत प्रमाणें होतच होता. लोक छबिन्यास जातच होते. जुंज 
मात्र जाल नाहीं. 
वर 2 3 क कक य्य यी 
१. खाम्तखाय ( फा. ) > निरिचयाने, अवर्यमेव. २. सलूख (अ. ) > 
स्नेहभाराची, मेत्रीची. ३. मालत ( अ. ) > जिंदगी, मालमत्ता. ४. क्रोड-कोंटी. 
५, नक्त > रोकड, रोख खकम, 


२८ भाऊसाहेबांची कैफियत 


५०. रोहिल्याने वाटाघाटीत खीळ घातलो 


बोली' दोन महिने घातली... रोहिल्यास कळल्यावर शहापाशीं 
जाऊन म्हणों लागला की, 

' तुमचे सोबतीनें आमचा खराबा बहुत जाला. काहीं बाकी राहिली 
नाहीं. एक वेळां मी जाऊन लढाई करीन, मग तुम्ही सख्यत्व करावें. 
तूते आपण या मनसब्यास रजावंत* नाहीं * 

त्यावरून अबदालीनेंही काज पाडिलें.' रोहिल्याकडील वकील 
उठोन गेला. 

५१. दिवसेंदिवस गिलचा बळावत चालिला 

उन्हा धूवेवत्‌ प्रमाणे जूंज होऊं लागलें. असें करितां लहान थोर 
जुंजे दोन महिनेपर्यंत जालीं. पावणे तीन महिने मोर्च्यावरच होते. 
आणि भाऊसाहेब चांदणीवर येत. स्नान भोजन करून मोरच्यावर गेले 
म्हणजे ते* माघारे येत. ऐसें नित्य चालीप्रमाणें जाहलें. 

वर्तमान वरचेवर श्रीमंतांकडे लिहून पाठवीत. बळवंतराव पडिल्या- 
कर लहान लहान जूंजें वरचेवर होतच होतों. परंतु दिवसेंदिवस 
गिलचा. बळावत चालिला. त्याचे लष्करांत सवंगाई* आपले लष्करांत 
महागाई दिवसेंदिवस होत चालली यास्तव हरएक प्रकारें सख्यत्व करून 
सांप्रत निघावें हीच मसलत, 

५२. पुण्याशी पत्रव्यवहार 
याजकरितां श्रीमंतांकडे पुण्यास पत्रें पाठविली की, 
* आपले लष्करांत धारण फार महाग जहाली आहे. सरंजाम कोणीकडन 
पोंचत नाहीं. यास्तव आब राखून सठूव० करून प्रस्तत < निघावें कीं काय ! र] 
त्याचीं उत्तरें श्रीमंतांनी पाठविली कीं प 
* तह कोणत्या प्रकारें, मुलुख कोठपर्यंत, आपणाकडे 


किती देतो हें लिहून पाठविणे. मनास आणून१ ० 
व मा (८ 1” 
१. बोलीऱ्याटावाटो, २.रजावन्त (1 2 202 2011111--- २.रजावस्त (फा.) - ल्सं 
न र. *) > कबल, ष्ट 
वाटाघाटी बंद केल्या.४. ते -- 2 -ं (फा.) पाकी 9 तयार. ३.काज पाडिले 
"* ते > विशवासराव.५.सवंगाई - स्वस्ताई ६. सरंजास (फा.) < 
साधनसामुग्री ७. सळूख (अ.) मेत्री, तह. पवर 


_ ८, प्रस तं सं. कुहू द व 
(फा.) > रोख रक्‍कम, १०, मनास येणे अ उता.) सध्या. ९. नक्त ऐवज 


काय देतो ब नक्त ऐवज* 
आज्ञा करणे ते केली जाईल.? 


भाऊसाहेबची कैफियत २९ 


५३. गोविदपंतांस आज्ञा 
यानंतर लष्करांत लोकांस रोजमुरा* नाहीं, खजिना कोणीकडून 
येऊं पावत नाहीं, यास्तव गोविदपंत भाऊ ब्‌ंदेले यांस पत्रे पाठविलीं की, 
: सरंजाम आम्हांकडे हरएक विचारें करून पोंचता तुम्ही करावां तें होत नाहीं. 
तरी गिळचाकडे अंतरवेदींतून रसद पोंचती, त्यास जागां जागां लोक घालून, 
वंद करून, सरंजाम न पोंहचे ते करावें. २ 
त्याजवरून गोविदपंत त्या कामावर चार पांच हजार फोजेनिशीं 
अंतरवेदींत फिरत होते. तेव्हां गिलच्यानें बातमी राखून गोविदपंताचे 
पारपत्यास लंगडा, नजीबखान पठाण दहा हजार फोज देऊन यमूना 
नदी उतरून अंतरवेदींत रवाना केलें. नदीपार त्यांगीं मुक्‍काम केला. 
तेव्हां इकडे वर्तमान कळल्यावर गोविदपंतांचे कुमकेस जावयाकरितां 
नारो शंकर यांस पत्रे पाठविलीं. 


५४. दिल्लीतील पथक्यांना आदेश 


दिल्लीमध्ये नारो शंकर या समागमें शहरचे रखवालीस मीरखान 
पठाण व बाळोजी रोकडे देखील सातशें स्वारांनिशी होता. त्यास व 
आप्पाजीपंतांस हुजूर लष्कर नारायण बापूजी तेरा हजार, लखेणीं 
बोधणें* तीनशे, पवतराव कदम दीडशे व लक्ष्मणराव गावडे पन्नास, 
हिरोजी शेळके पन्नास अशीं पतके साडे अठराशेंव स्वार दिल्लीस रवाना 
केले. आणि त्यांस सांगितले को, 
५५. गोविदपंतांचा शिरच्छेद 

' गोविदपंत अंतरवेदोंत आहेत. त्याजवर गिलचानें फोज रवाना 
केली. त्यास तुम्हीं व नारो शंकर व दिल्लीतील लोक जाऊन कुमक 
करणे. लंगडा पठाण लुटून पस्त* ' म्हणोन रवाना केले. 


१, रोजमुरा-वेतन, मुशाहिरा. २. जाग जागां...ते करावें-अब्दालीस 
अंतरवेदीतून रसद मिळते, ती तोडण्यासाठी जागजागी माणसे ठेऊन, अब्दालीचा 
रस्ता अडवून त्याल) दाणा-वैरण पोचणार नाही, असे पाहावे, ३. कुमक > मदत. 
४. लखेजी बोधणे-वाचनाची चक. * लखोजी बोधे? असे पाहिजे. ५. पस्त (फा.) > 
नाहीसा, साफ, उध्वस्त, 


२० भाऊसाहेबांची कैफियत 


हें) दिल्लीस जाऊन पोहचले, पतों गिलचाकडील फौजेने जाऊन 
गोविदपंतांशी गांठ घातली. संध्याकाळचा चार घटका दिवस होता, 
तेव्हां जाऊन फोजेंत मिसळले. त्याची फौज भारी होती. यांगी कोणी 
हत्यारे धरलों नाहींत. गोविदपंतांनीं पळ काढिला. तीन वेळा घोड्या” 
वरून पडिले. फिरून वरचेवर बसवीत. धीर पुरेनासा झाला. लोक 
चहुंकडे पळूं लागले. दिल्लीहून कुमक कांही पोंचली नाही. तें समयी 
गोविदपंत सांपडले तेथें शिरच्छेद केला. आणि सुजा डवला याजकडे 
शीर पाठविलें. फौज लुटावयास लागले. कित्येक लोक मारले व कित्येक 
( पळोन ) नेले. घोडी बहुत पडिली. चारपांचशें घोडी घेऊन गेले. 
कितेक पळोन अंतरवेदीत गेले. कितेक देसचे लोक दिल्लीकडे पळत 
आले. दोन चार हजारपर्यंत दिल्लीस दाखल जहाले. सुजा डवला याज” 
कडेस शीर पाठविले होते. त्यांनी श्रीमंतांकडे पाठविलें. श्रीमंतांस 
अपेशाचे श्रम जाले.२ शिरातें दहन करविले. 


५६. फिरोन माघारे आले नाहीत ! 


यानंतर कुरक्षेत्राकडून आपणाकडील चारण येत होते. त्यांची 
बातमी राखून गिल्चानें दोन हजार फौज पाठवून चारण लुटावयास 
सांगितले. ही बातमी कळल्यावर विठ्ठल शिवदेव यांजकडील हजार 
स्वार गरंनळ्यावर पाठविले. कौ, 

“* चारण आला असला तरी त्याजळा पुढें घाळून लावून देणें. आणि 
तेथेंच गिळचाची बातमी राखून राहणें. ' 

त्याजवरून स्वार गरनळ्यावर जाऊन राहिले. कांहीं चारण रवाना 
केले. पुन्हां ग रनाळ्यास होते. त्या स्वारांस लिहिल को, 

“ चारण जमा झाला असेल तितकाच घे 
गोविदपंतांची अवस्था होईल. ' 


परंतु ते फिरोन माघारे आले नाहोंत. 


१. हे > भाऊंनी पाठविलेले स्वार. २. अपेशाचे श्रम-गोविंदपंतांकडे 
क ऱ्भ > चा क क 
॥मगिरी फसली याचे दुःख. गोविंदपंताची कामगिरी य॒ 
स्वाच्या गोष्टी अवलंबन होत्य 


ऊन येथें यंणें. तेथें राहिल्यानें 


सोपविलेली 


शस्वी होण्यावर पुढील मह- 
, २. दहून करविले > मंत्राग्न दिला. . 


भाऊसाहेबांची केफियत 


महाराष्ट्र ब्रेथोसेजक लेर्चा 
५७. रुपयास शरभर धान्य !_ १३९६३ कढालिर पेर, अहे वाढा 


गिलचास वतमान कळलें की, शुल्क श्रश्षोकर थोर, पणे... 8 ७, 


“यांचे लष्करांत चार शेरांची धारण जाली. जें चारण कुरुक्षेत्राकडून 
येतात त्यांचेवर दोन हजार फौज पाठविली आहे. परंतु तोलत नाहींत. 
गरनाळ्यावर बसवून चारण पुढे घालून आणितात. ' त्यास फोज पाठवून 
द्यावी म्हणोन आणिक दोन हजार फौज पाठविली. 


पहिली दोन हजार ( होतीच. ) हें व ते एकत्र होऊन कांहीं चारण 
लुटून नेले. दाणे यावयाचे बंद जाले. तेणेंकरून लष्करांत महागाई बहुत 
जहाली. दर रुपयास १ शेर धान्य जालें, सवे जिन्नस तीन दिवस 
( पुरतील ) याप्रमाणें जालें. अन्नाविणें माणसें मरों लागलीं. 
५८.तह? छाछे।। 
तेव्हां श्रीमंतांकडेस पुण्यास पत्रे पांठविलीं कों 
: लघकरांत महर्गता बहुत जाली आहे. सरंजाम येऊन पोहचत नाहों. अद्यापि 
सलख करून निघावे कीं काय १ तह : चसेलीपयंत' मलख आम्हीं घ्यावा. व ' 
पुढे अटके पर्यंत चवथाई? घ्यावी. गिलचानें निघोन आपले मुलकांत जावे 


येगेंप्रमाणें करार केला आहे. आज्ञा होईल त्याप्रमाणें निदचयांत आणूं, याचं 
उत्तर पाठवावे, * 


श्रीमंतांनी उत्तर पाठविलें कीं, 
: ददहत खाऊन सलूश्व करावा १ त्यास दादासाहेबीं लाहुरापर्यंत कांहीं मुलुख 
काबीज करून आपलीं ठाणों बसविलीं होती, तो मुलुख त्यास द्यावा आणि 
फक्‍त चबथाई घ्यावी ? येणे करून दादासाहेब तुम्हांस हंसतील. असें न कराव 
गिलचास मारून लट्न पराभव करावा. अटकेपर्यंत मळख आपला करावा 
सख्यत्व एकंदर करूं नये. त्यास नीट दिसेळ तेले करणें. खांसा स्वारी तयार 
होऊन कूच दरकूच तुमचे कुमकेस दाखल द्ोत आहेत. चिंता न करावी. * 


ऐसें लिहिल्यावर सल्याचा मनसुबा करण्याची गोष्ट तो राहिली ! 


१. अटक > सिंध नदीच्या उत्तरेकडील प्रदेश. हिंदुस्थानची, हद्द म्हणन 
अटक ( मर्यादा ), २. चवथाई > वसुलीचा चोथा हिस्सा 


३२ भाऊसाहेबांची कैफियत 


५९, रावसाहेबांचे विनंतिपत्र : पेशवे निघाले 

त्यानंतर भाऊसाहेबांस न कळवता रावसाहेबांनीं विनंतिपत्र 
लिहिले की, 

* गिलचांचा पॅच भारी पडला आहे, उलगडत नाहीं. आम्हांसारखे पुत्र आहेत, 
पुढेंही होतील, परंतु भाऊसारिख्रा बंधु मिळणार नाहीं. अश्या प्रसंगी खांगानशी 
येऊन कुमक करावी. ' 

म्हणोन त्याचें उत्तर, ' आम्ही जलद येऊन पोंहोचतो ' असें पाठविलें. 
आणि पुण्याहून कूच करून पैठणावर गेले. लोक वरचेवर जमा करून 
दादासाहेब व आपण खांसे देखील हिंदुस्थानचे कुमकेस जावयाचा निश्चय 
करून पैठणास जाऊन दाखल जहाले. पुढे मजल दरमजल जाणार. 
६०. भन्नासाठी दाहो दिशा ! 

यानंतर पाणिपताकडील मजकूर : महागाई बहुत जाली. तेव्हा 
मसलत करून शिदे, होळकर यांस सांगितलें कीं, 

* तुम्ही खाशा फोजेनशी जाऊन चारण बहुत आणावे. गरनळ्ंयास 
लोक ठेविले आहेत. त्यांनी लिहिले आहे कौों, मातवर फौज आल्या- 
खेरीज चारण एकही येत नाहीं. अन्नामुळे लष्कर मेळें जाईल. 

म्हणोन त्याजवरून शिदे, होळकर दहा हजार फौोजेनशी चारण 
'आणावयासी गेले. 

हे वर्तमान गिलच्यास समजल्यावर नजीबखान रोहिला व सुजायत 
डवला पंधरा हजार फोजेनशी त्यांचे पाठीवर गेले. त्यांची यांची गाठ 
गरनाळ्याचे मैदानांत पडली. तोंडास तोंड लागलें. चारण पन्नास हजार 
होता. तो सांभाळून पुढें घातला. आणि ते येत असतां रोहिला व सुजात 
डवला याणें गांठ घाळून लढाई केली. चारण लावून देऊन त्यांशी ज्‌'ज 
द्ल्हिं. उधळून मुक्‍कामापर्यंत घातले, आणि चारण सांभाळून आणिले. 
त्यामुळे दीड शर धारण जालो. धान्य मिळत होतें. पुढें ज्याचें नांव अन्न 
तें मिळेनासें जालें. अन्नामुळें घोडी माणसें मरू लागलीं. 

६१. गलथानपणा 


पुढ खजीना इकडून कांहीं येत होता. त्यास गिलचानें मनसुबा करून 


भाऊसाहेबांची केफियत ३३ 


दिल्लीचा मार्ग बंद करावा म्हणजे हायास'* येतील, या विचारें पहिल्या 
मुक्‍कामींहून तळ सोडून दिल्लीकडे मुक्काम केला. 

दिल्लीस खजीना इकडून स्वार आणावयास गेले होते. त्यांस गिलचा . 
मार्गावर राहिला. हे ठाऊक नाहीं. हमेशा येत होते त्याप्रमाणें रात्रीचा 
कांहीं खजीना दिल्लीहून घेऊन येत. होते. तों वाटेवर त्या लष्करांत 
पोंहचले. रात्र समय. कांहीं न कळे. यास भासलें कीं, आपले लष्कर ! 
म्हणोन घोड्यांवरून उतरले. थंडीचे दिवस. त्यांचे लष्करांत गोवराचे 
आगटीजवळ जवळ जाऊन शेकत बसले. गुडगुड्या ओढूं लागले. आपले 
आपले लष्करच्या गोष्टी बोलत शेकत बसले. 

“गोट? कोणांचा ?'म्हणोन एका जणानें पुसले. 

तो म्हणों लागला कों, हे लष्कर गिलच्या पादशहाचें. तुम्ही कोण 
कोणाचे ? 

तेव्हां अवसानें' जाऊन धडपडून घोड्यावर बसले आणि पळों. 
लागले. 

त्यांचे लष्करांत आवई४* पडली कों, छापा आला ! * 

म्हणोन त्यांगी तोफेची सरबत्ती दिल्ही. 

आपले लोक सांभाळून हे आपले लष्करांत दाखल जाले. 


६२. दिल्लीस जाण्याची भससलत 

दुसरे दिवशीं सववत्र सरदारांस व पतक्‍्यांस बोलावून मसलत केली 
कों, ' गिलचाचें बळ दिवसेंदिवस बहुत जालें. आपले लष्कर सडत 
चाललें, बहुत घोडीं मेलीं. मातबर खांसा घोड्यामुळें पांयउतारां जाला. 
एक वेळां हा मुक्काम सोडून बाहेर मोकळे रहावें. दिल्लीचा राबता* 
सोडून दुसरीकडे जावें. पण झाडी मोठी मातबर. मार्गे नाहीं. तोफ- 
खाना निभावणार नाहीं. यास्तव दिल्लीच्याच रस्त्याने जावयास मार्ग 
उत्तम. परंतु गिळचा वाटेवर राहिला आहे. जाऊं देणार नाहीं यास्तव 
बंदोबस्तीनें निघावे. यमुनातीरीं येऊन पांच कोणांवर जाऊन नदी पाठीशी 


वड... 0... 0. आ 0.  हिशीह ह न... “ह. क क 

१. हायास-घायकुतीस, रंजीस. २. गोठ > तळ, छावणी. ३. भवसान- 
(सं. ) हिंमत, उत्साह, धीर, ४. आवई > बातमी, गप्प, भमका, कंडी, ५. राबता 
येण्याजाण्याचा रस्ता. 


३४ भाऊसाहेबांची कैफियत 


घ्यावी. पुढे गिलचाचे तोंडावर तोफखाना द्यावा. दिल्ली उजवे बाजूस 
राखोन दिल्लीहून सरंजांम आणोन सारें लष्कर आवादान* करावें. हा 
मुक्काम सोडून यमुन!तीरीं मुक्काम करावा. ' 

तेव्हां मल्हारजी होळकर बोलले जे, 


* गिलचा मार्गावर असतां फाट* करून जावयास निभाव कसा 
होईल ? ' 


. तेव्हां निश्‍चय केला कीं, 


' कुल बुणगे सुद्धां जुंज देत, उडवीत, मार देत मारीत मारीत जावें. 
आणि मुक्‍काम केल्यावर चहुकडून सरंजामही येऊन पोंचेल. 


लोक आबादान जालियावर पुढें गिलचांचे पारिपत्य* करू! ' हा 
सिद्धान्त* केला. 


६३. उदईक कूच करावे ! 
तेव्हां शिदे, होळकर यांणीं सांगितले कौ, 
* निभाव जाला तर हा विचार उत्तम आहे. परंतु उद्यांच निघावें, 


ऐसें नाहीं. रविवारी कूच करून जाऊं. ! 
तेव्हां भाऊसाहेब बोलिले कीं, ! 


“ आज मंगळवार आहे. रविवार सहा दिवस आहे, लष्करचे लोक 
अन्नावीण कितीक मरतील. गिलचाचे लष्करांत जातील. मग जाऊन 
साथेक काय ? इतके दिवस लष्करचें लष्करांत धीर पुरत नाहीं! 
तथापि उदईक कूच करावें मारावे किवामरावें' हा सिद्धान्त करून समस्त 
सेन्यास ताकीद करून, ' कुल सवंत्रांनीं स्वार होऊन लढाईस निघावे. 
आपले आपले बुणगे पाठीशीं घालून सांभाळून आणावें. तळावर कांहीं 
एक ठेवूं नये. जुंज करून पुढें दिल्लीच्या रोखें जाणें आहे. परंतु युद्धाच्या 
सामानानशी निघावें. ' र 


नगर भाबादान (फा.) > सुरक्षित,सं प्न, २. फाट -- हरकत, विरोध. ३. पारिपत्य 
सहार, बंदोबस्त, शिक्षा, ४ तिद्वान्त (सं. 


) २ निश्‍चित विचार,पक्‍्का निर्णय. 


भाऊसाहेबांची 'कफियत २५ 


ऐशी बळकट" समस्त सैन्यास ताकीद करूद करून प्रात:काळी पौष- 
शु ॥ ८ बुधवार स्वारी तयार केली. भालदार? चोपदार* सरकारांतून 
जागजागां सरदारांसि बोलावूं पाठविलें कीं, “ स्वार होऊन लवकर 
निशाणापाशी यावें. ! 

६४. तळ सोडून निघाले 

पुढें तोफखाना इभ्मामखान गारदी, डावे बाजूस शिदे-होळकर, 
उजवे बाजूस वरकड, कितेक पिछाडीस, बुणगे मध्यें, याप्रमाणें रचना 
करून गोळचा गोल चालत सहा घटका दिवसानंतर हत्तीवर देऊन 
नोबत चौघडा सुरू केला. आणि भाराचे भार चालिले. त्या समयीं 
दिढा कोसावर जाऊन उभे राहिले. आणि तोफखाना मातबर तोफा 
निवड करून दिल्या. बाकी तोफा सभोंवता चालिल्या. तोफांचे मागें 
गारदी, त्यामागे सड्या फोजा, त्याचे मागें बुणगे, असा तळ सोडून 
दिढा कोशावर आले. छकडे व गाडे व कितेक सरंजाम न चाले 
तो टाकला. 

मोंगल आपलें तळावर आवळून* तयार होऊन उभे राहिले. 

भाऊसाहेबांनी मसलत केली कीं, 

: आपण नीट चालून मार्गानें जावे. गिलचा वाट देऊन एकीकडे 
जाला तरि लढाईचे प्रयोजन नाहीं. मागे मोकळा करीत नाहीं तरि 
मध्यें घोडीं घालावीं. मारामार करून उफळून" मार देत जावे.' 

ऐसें मातबर सरदारांस सांगोन निशाणें सोडून चालिले. 


६५. माघारे फिरले 

तोंड लागलें प्रथम विठ्ठळ शिवदेव, येशवंतराव व माणिकराव कापरे 
काहींसे वाढून पुढें गेले त्यांजवर. जृंज मांडिले तेव्हां ते कचरून 
माघारे तोफखान्यांत येऊन राहिले. तो दमाजी गायकवाड यांजवर 


१. बळकट > जोरदार, दृढ, २. भालदार - भाला घेऊन स्वारीत पुढे 


अधिकारनिदर्शक काठी घेऊन अधिकाऱ्य़ापुढे चालणारा आणि निरोप पोचविणारा, 
४. आवळून - एकत्रित येऊन, ५. उफळून - भडीमार करीत, 


३६ भाऊसाहेबांची केफियत 


डावे बाजूकडे मुक्‍कामीं गोटाचे गोट उभे राहिले राहिले होते. त्या 
प्रमाणें पतक ( उभी ) होतीं. त्याजवर खांसा अबदाली त्या जृंजावर 
डावेकडे होता. त्याणें जुंज भारी केलें ! ( त्यामुळें) कुल आपणां- 
कडील पतकें माघारीं फिरलीं. हलके बहुत जाले. 
९६. इभासखानावर चाल 


इभ्गामखान गारदी याजवर खांसा ख्‌राणशहा व रोहिला याग 
चालोन घेतलें. एक रंजक? उडाली. तिकडील लोक बहुतेक पडिले. 
हटला नाहीं. तसेच नेट धरून मारीत आले. इभ्यगरामखान गारदी याजवर 
चाल पडली. कुमक कोणी केली नाहीं. तथापि हुजरातचें लोक एकत्र 


येऊन संधान साधिलें. तोफा सुटत होत्या. लढाई मातवर एक प्रहर 
केली. 


६७. रावसाहेबांचा मृत्यू 

इकडे उजवे बाजून शिदे, होळकर यांजवर सुजात डवला व गोसावी 
बगेरे यांणी येऊन ( घाव ) घातलें. जुंज मातबर होऊं लागलें. 

मध्ये भाऊसाहेब व कांहींसे लोक व रावसाहेब. हे उभयतां घोडिया- 
वर सांभाळून होते. भाऊसाहेब ' परी ' घोडीवर, रावसाहेब ' दिलपाक ' 
घोड्यावर होते. चोहोंकडून लोक सांभाळून होते. जुंजाचे तोंड लावलें. 
भारामार होत होती. मातबर लोक पडूं लागले, इतकियांत रावसाहेब 
थांस छातीमध्ये गोळी लागोन ठार जाले. 

हें भाऊसाहेब यांणीं पाहुन अवसान सोडिले 

बहुतेक ( सारे ) शोक करू लागले. मुडदा उचलन अंबारीमध्यें 
घातला. आणि भाऊसाहेबांनी निएचय केला कीं 

“या उपरि गरिलचा खांशानिशी मारीन ! ' 

ऐसें जाहलें आणि लोकास ताकीद करून जंज लागलें 


4 हाणा एस मुखें बोलून भाऊसाहेब सवंत्रांस ताकीद करूं 
ला 


य 11... आह 
१, हलकें होणें < आत्मविश्वास गमाव 


न बसणे, सेरभेर होणे ह, र 
गोळ्यांच्या मारा. ह)॥:९५.. रजक, तोफ 


भाऊसाहेबांची कैफियत १७ 


६८. भाऊंचा पर!क्रम 
बरोबर समशेर बहादर होते. ते घेऊन पुढें जाऊन तीन वेळां मागें 
हटविले. 
त्यांजवर चहृंकडून गिलचानें मार तोफांचा, गोळ्यांचा व शरांचा 
केला. तेव्हां लोकांनी हिमत धरून भाऊसाहेबांबराबर सरसाऊन 
शिपायगिरी बहुत केली. रोहिला माघारां फिरविला. हल्ला करून मोड 


करून माघारां फिरविला. 
गिलचा खांसा पळ काढून यमुनापार दाखल जाला. 


शिपाईगिरी भाऊसाहेबांची म्हणावी तैशी जाली कीं, 

ज्याचें नांव शिपाईगिरी ! 

विश्‍वासराव पडिले. ( त्यामुळें) डावे बाजूचे लोक कचरून 
माघारे फिरले. अशामध्यें ( प्रेत ) सांभाळून रोहिला माघारां सारिला. 
अबदाली पळून नदीतीरीं गेला. लढाईची शते केली ! 
६९. गिलचे चाकरांचा प्रताप 

विठ्ठळ शिवदेव यांजकडेस पेशजी* गिलचे चाकर दोन हजार 
ठेविले. त्यांस इशारतीस भगवें फडके दिल्हें होते. तें डोईवर बांधून 
फिरत होते. तें समयीं विश्वासराव पडिले ही खबर लष्करांत बुण- 
गियांत जाली. लष्कर गडबडले होतेंच. गिलचे चाकर यांणीं भगवें 


फडकें टाकून दिल्हें आणि बुणगियांत आवई घातली कीं, 

“ लट लागले! ” 

( तें ऐकोन ) बुणग्यानें पळ काढला ! 

बुणगें पळतें आहे हें पाहून विठ्ठल शिवदेव यांणींही पळ काढला 1] 

आधीं राऊसाहेबांचे वर्तमान ऐकून दहशत खाल्लीच होती. बुणगे 
पळतें हें पाहून ते पळाले. डावी बाजू रिकामी होत चालली. रोहिला 
यांजकडील लोकांनीं लुटीची धुमाळी मांडली. 


७०. इभ्रामखानाची शिपाईगिरो 
इकडे जंज भाऊसाहेबांकडे होतच होतें. उजवे बाजूस शिदे होळकर 
यांकडे जेंज होतच आहे. मारामारी होतां होतां भारी खणाखणी 


१. पेशजी ( फा. ) > काही दिवसांपूर्वी, मागे. 


३्‌ट भाऊसाहेबांची कफियत 


जाली. रावसाहेबांचें वतमान ऐकोन जनकोजी शिदे व मुकुंदजी शिदे 

यांणीं मोठी मर्दुमकी करून मारामारी करीत भाऊसाहेबांपाशीं आले. 

तों इभ्रामखान गारदी याजवर लूट पडली. त्यानें जिवाचा निधडा 

करून शिपाईगिरी म्हणावी तैशी केली. ज्याचें नांव शिपाईगिरी ! 
कितेक गारदी ( खेतांत ) आले? व कितेक ठार जाले. 

हुजुरातीचे छोक जवळचे पळों लागले. तोफखाना बंद जाला, 

( इभ्रामखानाने ) जातीनिशीं तरवार सीमेपरती केळी. जाऊन 
गिलचाचे लष्करांत मिसळला. दहा पांच ठार केले. भोंवता वेढा 
गिलचाचा पडला. आंगावर जखमा भारी पडिल्या, ऐसें असतां लढतच 
होता ! प्रयत्न न चाले तेव्हां हत्यारें राहिलीं. धरून नेला. तेव्हां हें 
वतमान श्रीमंतांस कळलें. 


७१. भापकर पळाले, शिद्यांनी शथ केली ! 


मल्हारजी होळकर याचे बाजूवरही मातवर जुंज झालें. रेटत नाहींसें 
जालें तेव्हां तेही बाजू सोडून निघाले. 

भाऊसाहेबांचे तोंडीं हेंच कों, ' हाणा & हाणा ! 

हेंच करीत असतां जातीनिशी मोठा हिय्या केला. बहुत जुंज मातबर 
केले तें कोठवर ल्याहावें ? 

सरकारचें मुत्सद्दी तमाम बिलकुल्‌ एकीकडे पळों लागले. 

सोनजी भापकर यांसि भाऊसाहेब बोलिले की, 

“ सोनजीबाबा, हा समय निघावयाचा नव्हे! तुमचा भरंवसा 
बहुत धरला होता ! ! उभे रहावें. ! 

तेव्हां ते बोलले को, 

* कुलू लोक पळतात त्यांजला माघारें फिरवि 
भाम्ही कोठे जावें? ' 
ी प्न म्हणोन लोक फिरवावयास म्हणोन जो गेला तो तिकडेच 
गेला ! 


तेव्हां मुकुंदजी शिदे म्हणों लागले कीं, 


तों. साहेबांस टाकून 


क्ण ण ति ्ण्ा * खेतांत येणे > रणांगणात जखमी होऊन पडणे, 


भाऊसाहेबांची कैफियत ३९ 


* महाराज, क्षात्र धर्माची शतं जाली ! याजउपर निघांवें हें उत्तम 
आहे. ' 

तेंव्हां भाऊसाहेब बोलले कीं, 

' मुकुंदजीबाबा, आतां कोणीकडे जावें ? काय तोंड दाखवावें ? 
रावसाहेबांकडें पहावें. ' 

तेव्हां मुकुंदजी शिद यांणीं घोडियावरून उडी टाकली. जातीने 
हत्यार करवलें तेथवर केलें. मातबर मराठधर्माची शर्थी करून ठार 
जाले ! 


७२. कोणी माघारा फिरला नाही 

जरीपटक्याचे निशाणाजवळ अगोदर दाटी जाली होती. तेव्हां 
हत्तीवरून उतरून ( भाऊसाहेबांनीं ) घोडियावर घातलें होतें. निशाण 
गुंडाळून ( लोक ) पळूं लागले. तेव्हां भाऊसाहेबीं शहाजणें' वाजवा- 
वयास आज्ञा केली. ' फत्ते जाली, शहाजणें वाजतात, याजकरितां तरी 
लोक माघारे फिरतील,” या अर्थे शहाजणें वाजवूं लागले. परंतु ज्यांणीं 
पळ काढिला त्यांपेंकी कोणी माघारा फिरला नाहीं ! ठी 
७३. भारती युद्धांची उपसा 

भाऊसाहेब व जनकोजी शिंदे व शेंपन्नास लोक व रायाचे मुड्दयाचा 
हत्ती इतकी बाकी राहिली. त्यांजभंवता वेढा भारी पडला. तेव्हां युद्ध 
बहुत केलें. पूर्वी भारथीं* अतिरथी महारथी" ज्‌ंज जालें. त्या प्रमाणें 
भाऊसाहेंबींही लढाईची शथे केली. पुढें कांहीं इलाज चालेनासा जाला. 

त्यानंतर भाऊसाहेब व जनकोजीं शिदे यांची गती काय जाली ती 
कोणीं पाहिली नाहीं ! 

रावसाहेबांचे मुडद्याचा हत्ती व भाऊसाहेबांची बसती घोडी ऐशीं 
सुजात डवला याजकडे गेलीं. 
७४. जानू भिताड्याची हिमत 

त्यानंतर सो. पार्वतीबाई यांचे बंदोबस्तास विप्ताजी कृष्ण जोगदंड 

१. शहाजणे ( फा. ) > मोठे नगारे. २. भारथो ( सं. ) > महाभारतात 


बणिलेळे कोरब-पांडइवांचे युद्ध, ३. अतिरथो-महारथी (सं.) > रथात बसून 
असंख्यात योडयांशी एकट लढणारा योद्ा, मोठमोठे अजिक्य योळे. 


८ भाऊसाहेबांची कैफियत 


या समागमे पांचशे धनगर देऊन ठेवले होते. त्यास आज्ञा केली होती कीं, 
' आम्ही जुंज करून पार होऊन निघालों तरि यास घेऊन दिल्लीचे 
रोखें निघोन यावें. आणि आम्ही पडलों असें वर्तमान ऐकिल्यावर यांस 
जिवें मारून तुम्हीं निघोन जावें. ! असा निश्चय खास सांगून त्याजला 
रखवालीस ठेविले होतें. 

मोड जाला, लोक पळों लागले, ते समयीं विसाजी कृष्ण व लोक 
यांणी आपले जीव वांचविले. कोणीकडे गेले हे कळेना ! 

ञानू भिताडा खिसमतगार' एकटा राहिला. त्याणें हिंमत धरून 
कापले पाठीशीं बांधून तेथून बाहेर क्राढिले ! 
७५. पळापळ, लट व कत्तल 

त्यानंतर दुसरें वर्तमान : 

जृंजांतून मातबर सरदार व लहान थोर कितेक लोक पळोन आले, 
ते पश्‍चिमेकडे जुन्या तळावर खंदकांत येऊन दाखल जालें कीं, 
__ “ भाऊसाहेबीं माघारे पळोन येऊन पुर्ववतूप्रमाणें तळ काढून 
रहातील ! या मागें नित्य जृंजांत जात असत, तेव्हां संध्याकाळीं 
माघारां फिरून येत, त्याप्रमाणें येतील ! म्हणून माघारे बुणग्यांसुद्धां 
येऊन खंदकांत दाखल जहाले. 

तों तेथील फौज व बुणगेही पळतात ! तेव्हां तेथेंही धीर पुरेनासा 
जाला. मग तेथूनही वाट सांपडेल तिकडून पळत गेले ! 

ज्याचे घोड्यांत जीव होता तो खंदक पार होऊन पाणिपत शहरांत 
गेला. जिकडून ज्यास मार्ग दृष्टीस पडला तसे निघाले. 

कितेक गाडे व छकडे व बायका खंदकांतून निघावयाचें जालें नाहीं 
ते तेथच्या तेथेंच राहिले. तो गिल्च्याकडील लोकांनीं पाणिपत शह्रचा 
बंदोबस्त करून खंदकांतील मालत? छुटू लागले. कितेक बायका धरून 


नेल्या. कितेकांनीं जिवें मारिल्या. तीच गत पुरुषांस. कत्तळ करून जिवें 
मारिले व धरूनही बहुत दस्त केले. | 


क ककक ७७ कल्क रय बहन वय हा यायल चय जि यद जण ज्यवा क 
१, खिसमतगार ( फा. ) > सवक, हुजऱ्या. २, मालत (अ.). > जिंदगी, 
मालमत्ता, ३, दस्त करणे ( फा. ) > जिवंत धरणे. 


भाऊसाहेबांची कैफियत ४१ 


७६. धर्म सोडला त्याचे फळ मिळाले 

प्रातःकाळते प्रहर दिवसानंतर जज लागलें तो तीन प्रहर * हाणा 
मारा$5 हेंच जाले. पृथ्वीनें बहुत रक्‍त प्राशन केलें. 

हिंदूमध्यें या प्रागे' जुंज मागे जालें नाहीं व मोडही याप्रा होऊन 
कत्तल जाली नाहीं ! पुढेंही होणार नाहीसें दिसतें ! 

तथापि ईश्वराची करणी कीं पृथ्वींतील लोक नेऊन त्यास सारा- 
वयाचें केलें ! मराठे लोक निर्माण केले तेव्हांपासून. फोजा हटानें कधीं 
केल्या होत्या ? * 

आपल्या लष्करांत भोंवता खंदक खाणून कोण राहिलें होतें कों 
काय ? उत्तम प्रकारें गांठ पडली तरि जूंज द्यावें नाहीं तरि पळोन जावें 
हा मराठधमे पुरातन चालत आला आहे. तेणेंकरून पृथ्वी जिंकली 
होती ! 

तें सोडून अविधी? धर्मांचा स्वीकार केला आणि लोक दरोबस्त व 
घोडीं मारविलीं ! 

ईश्वरसत्ता ! उपाय काय ? 

नानासाहेब व भाऊसाहेब ईश्वरी अवतार धरून या युगीं चरित्र 
केलें! 
७७. विश्‍वासरावास संत्राग्नी 

त्या नंतर जुंज होतां होतां रात्र झाली.जुंज बंद जालें.हत्यारें राहिलीं. 
विश्वासराव यांचें मुडद्याचा हत्ती सुजात डवला याजकडे गेला होता. 
तेथें दौळा याजकडील गोसावी शिपाई होता. त्याणें लष्करचे पळापैकीं 
तेलंग ब्राह्मण आणून रायाचे दहन करविलें. उत्तम प्रकारें गत करून* 
अस्थि वाराणशीस रवाना केल्या. 
७८. सुजायत दोलाचे ओदाये 

पाणिपतांतील लोक शहरांतून दुसरे दिवशी गांवचे दरवाजे बंद करून 
कुल्‌ पळाचा बंद* धरून दहा पंधरा हजार पळ धरिला. खंदकांतील 


१. प > प्रमाणे, २. भविधी ज्याला भोक किंवा वेजे पाडले नाही, असे. 
मुसलमानांमध्ये कान टोचण्याचा संस्कार नसतो, म्हणून त्यांस ' अविंध * म्हणतात. 
२. गत फरणे - रीतीप्रमागे मंत्राजी देऊन धार्मिक विधी करणे.४.बंद (फा.) > केदी, 


धरे भाऊसाहेबांची केफियत 


धरलें. तेव्हां ताकोंद जाली कीं, 

* माणसांस न मारावे. मालत घेऊन सोडून द्यावें. 

त्याजवरून दुसरे दिवशीं यांणी मारले नाहीं. 

बंद धरिला होता तो कुल वीस हजारपर्यंत लष्करांत आणिला. 
दोन दिवसपर्यंत लष्करांत होता. त्यास सुजायत दोला यांणीं गिलच्याशीं 
तींन लक्ष रुपये खंडणी देऊन धर्मार्थ बंद सोडून दिला. 

रणांतील्ही शोध सुजायत दौला याणें करून मातवर सरदारांची 
वगेरे ओळख निघाली त्यांस नेऊन. गत उत्तम प्रकारे केली. 


७९, भायुष्य होते ते जगले ! 

त्यानंतर इकडील पळाचें वर्तमान: 

तरि कितेक घोडियाचे सामर्थ्येकरून दिल्लीचा रस्ता ज्यांस सांपडला 
ते पांच सात हजार निघोन गेले. त्यांस त्या मार्गे दांडगे* गांवचे भेटले. 
त्यांगीं मारामार करून कितेकांची घोडीं घेऊन सोडिले व कितेक जीवें 
मारिले. त्यांमध्यें ज्यांचे धोड्यास जीव बराच होता ते पांच सातशे 
वांचून संध्याकाळीं चाळीस कोस दिल्लीस जाऊन दाखल जाले. कितेकांस 
दुसरे मार्ग सांपडलें ते भकोन२ घोळांत पडले, भगवंते वाट दिर्ल्ह 
तिकडे गेले. 

आयुष्य होते ते जगळे आणि आले ! 
८०. पार्वेतीबाईची अवस्था 

यानंतर सौ पावेतीबाई यांस जानू भिताडा खिसमतगार याणें 
पाठींशी बांधोन आणिलें. पिराजी राऊत पळत होता त्यांणीं पाहतांच 
पाठीची सोडून आपल्या घोडियावर पाठीमागे बांधोंन सहा कोशपर्यंत 


उतरून ठेविली. पुन्हां जानू 


वितो तों बळकट घोड्याचा 


मातबर सरदार कोणीं त्याचे घोड्यावर बसवी. ऐसें करीत करीत तशा 


__९.कॅणे - प फत फक्यया 11 दांडगे > पुंड, मवाठी, ताकदीचे छोक. २. भरकणे (हिं) > 
भडत्याच मार्गाने घावत सुटणे, भ्रमात पडणे, 


भाऊसाहेबांची कैफियत ४२ 


येऊन भेटली आणि मिळाली. 
८१. दिल्लीची ह॒कोकत 
त्यानंतर दिल्लीकडील मजकूर : 


तरि बुधवारीं अष्टमीचे दिवशीं तिसरा प्रहपर्यंत जंज होऊन मोड 
जाला. तो गुरूवारीं प्रातःकाळीं कितेक पळत आले. तेथें कोशावर मीर- 
खान ठोका व बाळोजी पगडे ( दगडे ? ) ऐसे सहासातशें किल्ल्यांत 
होते. बाकी हुजारातीचे पतके लक्ष्मणराव गावडे व हिरोजी शिरके व 
'लखोजी बोधे व बापू बाजीराव यांची पतके पर्वेतराव कदम व गोविंद 
पंत बुन्देले यांच्या सूत्रे पांचशे स्वारांनिशीं अशीं तीन सहस्न होतीं. 
हजार वाळवंटींत होते. त्यांस सवेत्रांस पळाचें वर्तमान समजलें. परंतु 
तहकीकी१ कीं, 

: कदाचित भाऊसाहेब पळोन दिल्लींत आले आणि अगोदर पळाले 1 
असें झालें, येंणे तोंड दाखवावयास जागा नाहीं ' यास्तव धीर धरून 
रहाते जाले ! 


८२. बायकापोरे लुटू लागली 

पेशजी लष्करचे उदमी कितेक बाहेर जाऊन राहिले होते त्यास त्या 
शहरांतील भिकारी यांणीं शोध करून लुटू लागले व मारूं लागले. वाळ- 
वंटींत पतके होतीं. गुरुवारीं तिसरा प्रहरपर्यंत धीर धरून होतीं. कांहीं 
खजीनाही सरकारचा होता, तो अगोदर काढून बाहेरींल पतके व 
आपण एकत्र होऊन निघाले असतें तरि निभाऊन येते. ते न जालें ! 

संध्याकाळीं. गंगोबातात्या, होळकराचे दिवाण पळतच दिल्लीस आले. 
नारो शंकराकडे भोजन केलें. सविस्तर मजकूर सांगितला. 

' याजउपर जसा मार्ग भगवंत देईल त्याप्रां निघोन पार व्हावें. 
नीट दिसत नाहीं. तुम्ही डोळे झाकून कां बसला ? ' 


१. तहकीक ( अ. ) > निदिचिती, खात्री. २. यांच्या सुत्रे - चुकीचे 
वाचन. “ यांचा पुत्र ? असे पाहिजे, गोविंदपंतांचे चिरंजीव * बाळाजी गोविंद हे 
पाराजीपंत वाघाबरोबर खजिना घ्रेऊन गेळे होते. ( ६१ वा परिच्छेद पाहा). ते 
यावेळी दिल्लीस होते. 


शध भाऊसाहेबांची केफियत 
असें नारोशंकर यांस सांगितलें आणि ते स्वार होऊन गेले. म 
तेव्हां अवसानें गेलीं. खजीना काढावयास अनुकूल पडलें नाहीं. 
दिल्लींतील लोक व बायका देखील लष्करच्या लोकांस मारून लुटू 
हागल्या. शहरांत धूम जाळी. जिवानिशी मारामार करीत नारोशंकर . 
वगैरे कुल्‌ झाडून निघाले. 

अगोदर वाळवंटींतील पतकें तीन निघाली. .तीं फराडियास जाऊन 
जीन न उतरतां दमसांड* केला. तों हीं रातोरात येऊन मिळालीं.' 

त्यानंतर नाना पुरंदरे व बाळोबातात्या व आणीक शेंपन्नास आले. 
तेही एकत्र होऊन तीन मजला आले. तो होळकर यांची व बायकांची गांठ 
पडली, तेथून मजलदरमजल अकरावे दिवशीं भिडेस* दाखल जाले. 
८३. भिक्षेस बहा दाणे, पेशाएवढा भाकरीचा तुकडा 

इकडील वतमान : 

कितीकांस दिल्लीचा मार्ग सांपडून दिल्लीस येऊन यांचे मागोमाग 
भिडेवर आले. वाटेनें कितेक जिवें मारले, कितेक गेले. कितेक लुटून 
सोडून दिल्हे. 

दिल्लीचा मार्गे सांपडला आणि जिकडे गेले. फिरत फिरत तीस- 
चाळीस हजारांस पांचपन्नास दांडगे मिळोंन लुटून घोडीं हिरावून घेतात. 


ष्उ 


मातबार माणूस अनाथ होऊन पायउतारा जाले. बहुतांस अन्न कोठे 
मिळेनासे झाले ! 

ऐसें जातां जातां जाटाचे मुलकांत आले. एक मातवर गांव होता. 
तेथें एका सावकाराने भिक्षेंस खंडीभर उडीद वांटले, दर मनुष्यास 
दर दहा दाणे आले ! आणीक ( एकानें ) मण दोन मणाच्या भाकरी 
करून तुकडे वाटले. एक-एकास पैशाएवढा तुकडा आलां ! ! 

अशी भिक्षा घातली ! ! 
८४. जाटाचे औदार्य 

आंगावर वस्त्रें नाहींत. चुन्याचे भट्टोजवळ बस 
तो अकरा दिवस अन्न नाहीं. पौष "णा प मास. थंडीचे दिवस, बहुत आपतू.* थंडीचे 

._ १. दमसांड > विश्रांती. २. भिड - स] 
ठिकाण, ३, आपत ( सं. ) कवा आफत ( अ. 


लें रहावें. ब्राह्मणांस 
दिवस, बहुत आपत्‌.* 


ल्हेरच्या पूवस ५२ मेलांवरचे 


) > संकट, दुदव. 


३७ -- अयात्ततढू 
ल्न शकार फड क ६.) / 
भाऊसाहेबांची कैफियत ऐकर ६), अये *ह कळ 
| - अवे ०१ ». 
मातबर सरदार, मनृष्यें दीनाप्रमाणें होऊन पंधरावे दिवशीं भरतपुरावर 
येऊन दाखल जाले. तेथें जाटाची बायको होती. तिणें धर्म बहुत केला. 
जागांजागां स्वार पाठवून मुलकांत ताकीद केली कीं, . 
' पळाचे लोक येतील त्यांस कोणी छळूं नये. ' 
भरतपुरास पावलियावर तीस चाळींस हजार माणसांस सवंत्रांस 
आठा रोजांचें अन्न दिल्हे. ब्राह्मणांस निबडून नेऊन दूध, पेढे, मिठाई 
दिल्हीं. असे एक दिवस फराळास घालून दर ब्राह्मणास पांच रुपये नक्त 
व एक तिवटें' व एक रजई व एक एक धोत्र व॒ आठा दिवसांचे अन्न 
शिधा२ बहुत उत्तम प्रकारें देऊन शहरांत आराम व्हावयास ( राहून ) 
घेतले. शहरांत ताकीद केली कीं, 
: ज्यास जसें अनकूळ पडेल तसें अन्न द्यावें. जेथें राहतील तेथें जागा 
द्यावी. कोणी छळूं नये ! 
अशी वहुतांस ताकीद करून मातबर कोणी भेटला त्यास घोडी बसा- 
वयास दिल्हीं. कोणास पालखी दिली. 
या प्रमाणें सवेत्रांचा सांभाळ केला. बहुत लोक जगले. 
तेथून पुढें येतां फिरोन दांडगे यांणीं वस्त्रेंश्रावणे घेतलीं. उघडे 
बोडके झडत पडत भिडेस दाखल जहाले. मातोश्रीबाई व होळकर 
नाना पुरंदरे ऐसे होते. ते सर्वेत्र जमा जाले. तेथें पंधरा मुक्‍कास जाले. 
पळाचे लोक आले, त्यास सर्वत्रांस पांच रुपये बाईनें दिल्हे. 
नाना पुरंदरे यांणीं बातमी भाऊसाहेब यांचे शोधास पाठविलें आणि 
कूच करून ग्वालेरीस आले. 
८४. नानासाहेब पेशवे निघाले 
यानंतर... 
नानासाहेब पैठणास आले होते. तेथें आपलें लग्न केलें ! आणि 
दादासाहेब यांच्या समागमें कांहीं फौज देऊन तिजामअल्ली याचे तळा- 
वर रवाना केलें. आपण दहा बारा हजार फौजेनिशीं कूच करून मजल 
दरमजल बेलापूर प्रांतांत उतरले. तेथे राजश्री जानोजी भोंसले सामोरे 
येऊन भेटले. त्याचे बहुत प्रकारे समाधान 2-2: र भेटले. त्याचे बहुत प्रकारें समाधान करून हिंदुस्तानांत जावयास 


१. तिवट - मुंडासे, पागोटे. २. हाधा - न शिजवलेली डाळ, तोदूळ, गूळ इ. 
स्वैपाकाची सामग्री, ३. मातुभीबाई - पावेतीबारे, भाऊसादेबॉची बासको. 


४६ भाऊसाहेबांची केफियत 


बरोबर घेतले. पांच सहा हजारांनशीं तेही सामील होऊन समागमे 
चालिले. 

श्रीमंतांसमागमें बापुजी नाईक व गोपाळ राव गोविदराव व सदाशिव 
रामचंद्र व विठ्ठल विश्राम ब गंधाधर बापुजी व यमाजी शिवदेव व 
गोपाळदेव. 


मजल सुरंजेवर मुक्काम केला, जानोजी भोंसले व हुजरातींचीं पतके, 
खेचीवाडीकर बेमान झाले होते त्यांचे पारपत्यास खेचीवाड्याच्या 
मुलकांत पाठविले. 


८५. बातमी ऐकून नानासाहेब माघारे फिरले 

श्रीमंत फोजेसुद्धां एुक्‍कामावर होते. तेथें वतमान आलें. कितेक पत- 
कोंचे लोक उघडे बोडके (आले ) 

श्रीमंतांनी ऐकोन खेद बहुत केला. श्रीमंतांचा निश्चय पुर्ण को, 

* आपण दिल्लीस जाऊन गिलचा मारून टाकावा ! ? 

असा विचार करून बंदोबस्त केला. त्यास सौ गोपिकाबाई यांणी 
बहुत बोध विवेक करून माघारे फिरविले. कूच करून मजल दरमजल 

प इकडील ग्वालेरीहून मातोश्री पार्वेती- 
बाई व नाना पुरंदरे वगैरे लोक यऊन श्रीमंतांस वतमान हिंदुस्थानचे 


६ देडीठ गलळर वर कळ्यणे मुस सळया. ' उंढील मजकूर बंद फाटल्याने अपुर! राहिलेला आहे. मात्र बखर जवळ 


जवळ पुरी झाली आहे. नानासाहेबांच्या मृत्यूची काय ती हकीकत राहिली आहे ! 


नानासाहेब ' भाऊ भाऊ म्हणून शोक करीत पुण्यास पर्वतीवर २३ जून १७६१ 
रोजी मृत्यू पावले, 


ज्र 


स्पष्टीकरणाथं टौपा 


१ 

सदाशिव चिमणाजी ऊफ भाऊसाहेब (१७२०-१७६१) हाच या बखरीचा नायक. 
पहिल्या बाजीरावाचा धाकटा भाऊ चिमाजीअप्पा याचा हा एकुलता एक मुलगा. १७५० 
साली हा पेदाव्यांचा दिवाण झाला. 

विश्‍वासराव बल्लाळ ऊफ रावसाहेब (१७४२- १७६१) बाळाजी बाजीराव ऊफ 
नानासाहेब पेद्दावा यांचा ह्या मोठा मुलगा. नानासाहेबांनंतर उद्याचा पेशवा म्हणून त्याची 
जडणघडण करण्यात येत होती. निजामावरील दिंदसेडच्या स्वारीत आणि उदगीरच्या 
लढाईत हा हजर होता. भाऊसाहेब दिल्ली पादाक्रांत करील व तेथे स्वतंत्र कारभार 
करील या भीतीने नानासाहेबांची पत्नी गोपिकाबाई हिने पायगुंता म्हणून आपल्या मुढासे 
बरोबर घ्यावयास लाविले, अशी हकीकत भाऊसाहेबांच्या बखरीत आहे. भाऊसोहेबांनी 
म्हणूनच दिल्ली काबीज केल्यानंतर खास दरबार भरवून यास सवीकडून नजरा करविल्या. 

सुरसन- सुरूतन किंवा सुहूर सनाचा आरंभ हिजरी ७४४ (शके १२६५) मध्ये 
झाला, मात्र आरंभीचे वर्ष एक न धरता हिजरीइतकेच म्हणजे ७४४ हेच घरले. याचे 
शकात रूपांतर करावयाचे झाल्यास ज्येष्ठ ते फाल्गुन ५२श्व चैत्र ते वेशाख ५२२ वर्ष 
मिळवावी लागतात. याचे वर्षे सौरमानाचे असून वर्षाचा आरंभ मृगनक्षत्रावर होत 
असल्याने याळा ' मगसाल ? असेही म्हणतात. महिने चंद्रमानाचे असल्याने दरवर्षी 
याचा एकाच साळात एकाच नावाचा महिना दोनदा (एकदा आरंभी व एकदा शेवटी) 
येतो. याचा प्रचार फकत दक्षिणेत व तोही निजामशाही व आदिलश्याही राजवटीत विरोष 
होता. हा अक्षरी लिहिण्याचा प्रत्रात होता. सुहूर सनावरून इसवी सन काढावयाचा 
झाल्यास त्याच्यात मृगापूर्वी ६०० व मृगानंतर ५९९ वर्षे मिळवून काढतात. 

फसली सन- हिजरी सन शेतकऱ्यांना सोयीचा पडत नसे म्हणून इ. स. १५६३ मध्ये 
अकबर बादळाहाने हा सुरू केला. दक्षिणेत १६३६ मध्ये तो शहाजीने आणला. याचा 
प्रारंभ मृगनक्षत्रापासून म्हणजे ५-६ जूनच्या सुमारास होतो. मृगापूर्वी ५९ १ व मृगानंतर 
५९० मिळवल्याने इसवी सन मिळतो. 

२ 
निजामअल्ली- हैदराबादचा नवाब. 


मुजाफरखान- हैदराबादच्या निजामाने बुशी नावाच्या फ्रेंच सैन्याधिकाऱ्याच्या देख- 
रेखीखाळी कवाईती फोजा व आधुनिक पद्धतीचा तोफखाना सिद्ध केला होता. या फौजेत 
मुजाफरखान नावाचा गारदी एक प्रमुख सरदार होता. १७५२ मध्ये पेशव्यांनी त्याला 


शट भाऊसाहेबांची कैफियत 


निजामापासून फोडून आपल्याकडे नोकरीस ठेविला. कर्नाटकच्या स्वारोत पेशव्यांशी 
बेबनाव होऊन तो सावनूरच्या नवाबाकडे व तेथून पुन्हा निजामाकडे गेला. बुशीने त्याला 
थारा देऊ दिला नाही, म्हणून तो पुन्हा १७५८ मध्ये पेशव्याकडे आला. भाऊसाहेबांना 
तो अगदी नको होता, परंतु नानासाहेबांच्या आग्रहामुळे त्याला ठेवून घ्यावा लागला. 
भाऊसाहेबांनी त्याच्याकडे दुलंक्ष करून निजामाच्या पदरी असलेल्या इभ््रामखान गारद्याला 
सन्मानाने बोलावून आणण्याची खटपट चालविलेली पाहून तो बिथरला आणि निजामाशी 
संधान बांधून त्याने भाऊंवर मारेकरी घाता. इभ्यामखान त्याच्या नात्यातलाच होता. 
हेदरखान हा मुजाफरखानाचा सहकारी होता. 


३ 
सातुश्री गोपिकाबाई-- (१७२८-८८) नानासाहेब पेशव्यांची पत्नी. विश्‍वासरावाची 
आहे. 


:4 


अक्का जणांची डोचकी- मुजाफरखान, हेदररखान, मुजाफरखान याचा जावई आणि 
आणखी आठ जणांचा शिरच्छेद केल्याचे दिसते. (पेद! १ पृ. १२) 


ष्‌ 
नगरचा किल्ला-- हा निजामाच्या ताब्यात असून कविजंग नावाचा किल्लेदार तेथे 
होता. भाऊच्या दराऱ्यामुळे किल्ला सहज हस्तगत झाला. लकडे याजकडे किल्ल्याचे 
काम भाऊनी सांगितले, २५ नोव्हे. १७५९ रोजी .माऊंनी किल्ल्यात मोठ्या इतमामाने 
प्रवेशा केला. 
द 


धीमंत बाळाजी बाजीराव ऊफ नानासाहेब पेशवे - 


(१७२१-६१) पहिल्या 
बाजीरावाच्या मृत्यूनंतर १७५० मध्ये 


हा पेशवा झाला. शाहू छत्रपतींनी (१६८२- 
१७४९) मृत्यूपूर्वी पत्र लिहून याला सर्वाधिकार बह्दाल केले. त्यामुळे मराठी सत्तेचे 
सेनापतिपद व पेदवेपद दोन्ही यांच्याच हातात एकवटली व मराठी सत्तेचे मखत्यारपद 
पेाव्यांना प्राप्त झाले. र 

कुलफोजा... पाठवावे -भाऊसाहूबांच्या विनंती प्रमाणे दक्षिणेतील अनेक नामवंत 
सरदार त्यांच्या फोर्जानि्ी येऊन भाऊंना मिळाले, रघुनाथरावदादाही आले. फकत 
नागपूरचे जानोजी व मुधोजी भोसले भाऊबंदकीमुळे आले नाहीत. 


े उदगीर- पुण्याच्या पूवेस दोनशे मैलांवर मांजरा गावाज़वळचे निजामाच्या राज्यातले 
काण, 


७ 
दादासाहेब-(१७३५-८३ ) थोरल्या बाजी 


य तटय रावाचे द्वितीय पुत्र, नानासाहेब पेश्रावे 
याच धाकटे बंधु रघनाथराव पेशवे, 


स्पष्टीकरणा्थ टीपा ४९ 


2 
इभ्रामखान गारदी- (पृ. १७६१) पांडेचरी वेथे ' द व्य्री ? नावाच्या सरदाराच्या 
पाळखीवरोवर धावणारा किरकोळ, काळा व तोंड देवीच्या वर्गांनी भरलेला हा मलगा 
पोतुगीज व फ्रेंच पद्धतीच्या कवायती आत्मसात करून गारद्यांच्या पलटणीमध्ये महत्त्व 
पावला, उदगीरच्या लढाईच्यावेळी केशवराव पानसे बांच्या मध्यस्थीने भाऊंनी याला 
आपल्याकडे आणला. व 
पहिले जुंज- २० जाने. १७६० ला युद्धाला तोंड ळागळे, फेब्रुवारीला मराठ्यांना 
जय मिळून तह झाला. 
१२ 
विठ्ठल सुंदर- निजामाचा दिवाण, पेशवाईतील साडेतीन शहाण्यांपैकी एक दाहाण 
श्डॅ 


गोपाळराव गोविद- (१७२१-७१) आडनाव पटवर्धन. पेशवाईच्या साडेतीन 
रावांतला हा पहिला. कर्नाटकातील मोहिमांमध्ये हा आतवाडीवर होता. उदगीर जिंकल्या- 
नंतर निजामावर लक्ष ठेवण्याची कामगिरी याच्यावर सोपविण्यात आढी होती 

आंबे पडद्र- अहमदनगरच्या ई्ान्येस १०० गलांबरचे ठिकाण. येथे सव पेशवे 
मंडळींचा ७ ते १२ मार्च, १७६० असा एक आठवडा मुक्काम होता 


र 

जनकोजी शिदे- (पृ. १७३१) थोरल्या बाजीरावाच्या कारकीर्दीत उदयास आलेल्य. 
राणोजी दिंदे (मू.१७४५) याचा हा नातू.'जयाजी दिंदे (मू. १७५५) याचा मुलगा. 

आवबदल्ली गिलचा दुराणी- ( १७२४-७२ ) इराण-अफगाणिस्तानचा बादशहा. 
नादिरशहाच्या सैन्यात सुरुवातीला नोकरीला होता. त्याच्या मृत्यूनंतर याने पराक्रमाने 
त्याचे राज्य बळकावले, त्याने हिंदुस्थानवर एकूण आठ स्वाऱ्या केल्या. ही १७५९ ची 
पाचवी स्वारी होय. 

दत्ताजी शिदे... ठार- दत्ताजी दिंदे हा राणोजीचा दुसरा मुलगा. बिजेसिंगानें 
मारेकरी घालून कपटाने जयाजीचा वध (१७५५) केल्यानंतर दिव्याच्या सैन्याचे आधि - 
पत्य दत्ताजीकडे आले. नजीबखानाचा बंदोबस्त करण्यासाठी सप्टेंबर ते डिसेंबर १७५९ 
मध्ये गंगेकाठी शुक्रताळ येथे चार महिने राहून त्याने शत्रज्ी सामना दिला. या सामन्यात 
रिद्यांची अपरिमित हानी झाली. नंतर डिसंवरऱ्या शेवटच्या आठवड्यात यमनातीरी 
वुराडी घाटावर त्याने अहमदशहा अबदडीस दिल्लीस जाऊ न देण्यासाठी जिद्दोने ज्ञंज 
दिली. या लढाईत तो शत्रूच्या हाती सापडला व त्याचा शिरच्छेद करण्यात आला. 
याचे लढाईत त्याचा पुतण्या जनकोजी जवी झाला आणि बायकामलांसह त्याची 


(१. | भाऊसाहेबांची कै फियत 


जखमी अवस्थेंत प्रचंड पळापळ झाली. भाऊसाहेबांच्या बखरीमध्ये या सर्वे प्रकरणाचे 
साद्यंत चित्र असून ते अतिदाय वेधक आहि. ते मुळातूनच पाहण्यासारखे आहे. 
१७ 
पुर्वी आपण तह केले... १७५८३ ते ५५ च्या दरम्यान रघुनाथरावांच्या आधिपच्या- 
खाली उत्तर हिंदुस्थानची मोहीम निघाली होती. त्यावेळी अटकेपार झेंडा लावण्यात 
आला तरी ६० लक्ष रुपयांचे कजे झाले. 


१९ 
मल्हारजी होळकर- (१६९३-१७६०) पुणे जिल्ह्यातील होळ गावचा, जातीन 
धनगर. थोरल्या बाजीरावाच्या कारकीर्दीत आपल्या पराक्रमाने हा उद्याला आला व 
मुत्सद्देगिरीने उत्तर हिंदुस्थानच्या राजकारणातील म्होरया बनला. राणोजी शिंदे व 
होळकर यांनी आपल्या पराक्रमाने रो हिल्यांचे बंड मोडून दिल्लीच्या बाद्दह्याकडून तीन 
कोट रूपय्रे व पंचवीस लक्षांचा मुलुख मिळविला. राणोजीच्या मृत्यूनंतर शिंदे-होळकरां- 
मध्ये वितुष्ट निर्माण झाले व त्यामुळे शुक्रताल-बुराडीच्या युद्धांत शिद्यांना अब्दालीशी 
एकाकी झुंजावे लागले, 
या प्रांतीचा भेद सापडेल... शिंदे-होळकरांनी अनेक प्रकारच्या स्वाऱ्यांत परस्पर 
गुळुख बळकाविल्ा होता. बसूळ मधल्यामधे दडपला होता. पेदाव्यांच्या संमतीखेरीज 
अनेक राजकारणे केली होती व पैसा मधल्यामध्ये हाडपला होता. हा सवे प्रकार उघड- 
कीस येईल ही त्यांची भीती. 
२० 
बुरजमल्ल जाट- (मृ. १७६३) भरतपूरचा क्षत्रिय राजा. रोहिल्यांचे बंड मोड- 
ण्याच्या कार्यात शिंदे होळकरांना याने साहाय्य केले. दिल्लीच्या बादशहाने याळा 
आगऱ्याची सुभेदारी बद्दाळ केळी होती. हा शिकारीस गेला असता नजीबखानाने याला 
कपटाने ठार केले. 
गाजुदोखान- (गृ. १८०० नंतर) असफदाहा निजामडल्मुल्क याचा नातू. संभाजी- 
2 ७ करणाऱ्या मीर शहदावुद्दीन याठा * गाजुद्दील्लान* ही पदवी औरंगजेबाने 


दिली (१६८९ ) त्याचा मुलगा असफदाह] हा हैदराबादच्या निजामज्ञाहीचा संस्थापक. 


त्याचा वडील मुलगा गाजुद्दीन तिसरा हा १७५२ पर्मंत दिल्लीस सुभेदार होता. तो मोठां 
गाजुद्दीखान त्याचा मुलगा. 


इमादउल्मुल्क हा श्राकटा गाजुदीखान. त्याचाच हा उल्लेख 


होय. हा १७५३ मध्ये दिल्लीच्या बादशहाचा वजीर झाला. ही वजिरी मिळविण्यासाठी 
त्याने मराठ्यांचे साहाय्य घेतले होते. 


२१ 
बळवतराव-. बळवंतराव गणेश मेहेंदळे, पेहारु 


श यांचा एक प्रमुस्व सरदार. याने दगाजी 
गायकवाडाचे बंड मोडले. 


उदगीरच्या स्वारीत दा होता. त्यापूर्वी कर्नाटकात त्याने यशस्वी 


स्पष्टीकरणाथ टीपा ष्र 


मोहिमा केल्या होत्या. पानपतवर हा मारला गेला (१७६५) हा नाना फडणीसाचा 
मामा होता. बळबंतरावाने जुळेच्या शेवटच्या आठवड्यात किल्ला हस्तगत गेला. व आत- 
तायीपणाने तो गमावलाही. भाऊ स्वतः २८ जुळेला दिल्डीस गेलेव १ ऑगस्टला 
किल्ला हस्तगत केला. 
२४ 

सल्याची बोलणी गाजुदीखाने याचे विद्यमाने- किल्ला जिंकून गजुदीखान यासा 
चजिरी ग्रावयाची असे दिंदे होळकरांच्या कारभाऱ्यांनी गुप्तपणे पसे खाऊन वचन दिले 
होते. त्यामुळे गाजुदीखान मध्ये पडला; व मध्यस्थी करू लागला. भाऊसाहिबांनी त्याला 
दुखवायचे नाही म्हणून त्याच्या माफत बोलणी केली व नंतर त्याला वजिरी द्यावयास 
साफ नाकार दिला. अयोध्येचा सरदार सुजाउद्दोळा याला वजिरी देऊन त्याला 
आपल्या बाजूने वळविण्याचा भाऊने प्रयत्न चालविला होता. त्यामुळे वजीर गाजुदीखान 
बिथरला व रोजा असल्याने कुराण वाचविण्याचा बद्दाणा त्याठा करावा ढागठा, सरज- 
मल्ल जाठही त्यामुळे बिथरून निवून गेला. भाऊने दोघांचीदी पर्वा केली नाही. 


र्ष 
तारो शंकर- ( मृ. १७७५ ) मूळ आडनाव दाजी. दिल्लीच्या बादराहाने * राजे- 
बहाद्दर ) हा किंतावर दिला. सुरुवातीला उदाजी पबाराकडे शिलेदार. मल्हाररादाने 
त्याठा हेरून इंदूरचा सुभेदार नेमरे, १७४२ नंतर १५ वर्षे तो झाशीचा सुभेदार होता. 
पेव्यांनी त्याला आपल्याकडे बोलावून घेतळे, परंतु दत्ताजी शिंद्यांच्या आग्रहास्तव 
त्याला दिंद्यांकडे पाठविले. शुक्रताळ व बुराडी युद्धांत तो दत्ताजीबरोबर होता. पैसे 
बसूळ करण्यात तो खमक्या होता म्हणून भाऊंनी त्याला दिल्लीचा कारभार सांगितला. 
अनेक मार्गांनी त्याने दिल्लीतील सरदारांजवळचा पैसा बाहेर काढला. मराठ्यांबद्दल 
दिल्ढीतील लोकांचे मत त्यामुळे कळुषित झाले. 
शहर आपले स्वाधीन- सुरजमल्ल जाटास दिल्लीची बक्षिगिरी आपणाकडे हवी 
होती. भाऊंनी ती मान्य केली नाही. 
२६ ी 
दमाजी गायकवाड - ( मृ. १७६८ ) गायकवाड धराण्याचा सूळ पुरुष दमाजी या 
नावाचाच होता. त्याचा पुतण्या पिळाजी ग्रांचा हा मुलगा. कोल्हापूरच्या ताराबाईच्या 
पक्षाचा म्हणून नानासाहेबांनी त्याच्यावर स्वारी करून त्याला १७५२ पर्यंत कैदेत ठेविले 
होते. १७५४ मध्ये पेशव्यांनी त्याला सोडले. भाऊंनी पानपतवर त्याहा बरोबर नेला 
होता. होळकरामागून याने पानपतावर पळ काढला. 
समशेर बहाहर- ( १७२४-६१ ) पहिल्या बाजीराबापासून मस्तानीला झालेला 
मुलगा, पेदाव्यांच्या फौजेत तो खासा सरदार होता. पानपतच्या लढारेत जबर जखमी 


होऊन थोड्या दिवसांत मरण पावला. 


प्र भाऊसाहेबांची कफियत 


> > व पी 
विठ्ठल शिवदेव - ( गृ. १७६७ ) आडनाव विंचूरकर. दाहूमहाराजाकडे सुरुवातील 
शिलेदार. चिमाजीअप्पा, थोरले बाजीराव आणि रघुनाथरावदादा यांच्या मोहिमांत हा 
बरोबर होता. 


२७ 
कुंजपुरा - दिल्लीपासून उत्तरेस ७८ मेलांवरीठ कर्नाल तहसीलमधीळ गाव. मुन 
ळच गढीबंद भुईकोट किल्ला, येथे अव्दाळीने पुढील तरतुदीसाठी दाणागोटा व खजिना 
ठेवला होता. पूर्वी वमुना या गावाजवळून वाहत असे, नदीकाठच्या वृक्षवेलींवर पक्ष्यांचे 
असंख्य़ थवे उतरत, त्यावरून  कुंजपुरा ! हे अर्थपूर्ण नाव पडेले, यमुना नदी पार कार 
"याचा महत्त्वाचा टप्पा कुंजपुऱ्याजवळ होता. भाऊंने पैश्याच्या निकडीने तातडीने कुंजपु 
र्‍्यावर चढाई करून किल्ला व ठाणे इस्तगत केले. (१७॥ १०1६१) त्यामुळे अव्दाळीला 
वेळेवर कुमक पाठविता न आल्याने मनगटे चावीत बसावे लागले. 


२८ 


छुतुबशहा व शहामतखान -- अव्दालीचे पठाण सर 
चिकारी होता. शाहामतसतान हे चुकीच्या मोडीवाचनाचे रूप होत ते: समदखान * असे 
हवे. भाऊसाहेबांच्या बखरीत त्याला * सेदखान कत्तलवाज ? असे म्हटले आहे. वुरा- 
डीच्या लढाईत जिवंत सापडलेल्या दत्ताजी शिद्यांचा यांनी शिरच्छेद वरून त्याचे मुंडके 
भाल्यास टोचून सेन्यातून मिरविळे होते. त्याचे उट्टे म्हणून या दोघांचा शिरच्छेद कर- 
र्यात आला. कुतुबदाहाची विटंबना अधिक केली, कारण हाती कुराण धरून धर्मोपदेश 
कैरणार्‍्याठा अश्या प्रकारची क्रूर कृती साजेशी नव्हती ! 


दार कुतुबराहा हा पठाणांचा धर्मा- 


२९ 
_कुर्क्षेत्रास-दर्शन - कुंजपुऱ्याहून १६ कोसांवर असलेल्या कुलक्षेत्रावर जाऊन स्नाने- 
: हन करण्यात मराठे दुंग झाले. बरोबर बायकांमुले होती. 
गिलच्यास यमुनेने वाट - २५ ऑक्टोबरला कोणत्याही परिस्थितीत यमुना उतरून 


मराठ्यांना गाठण्यासाठी अब्दाढीने त्वरेने. हाळचाली केल्या. कर्नाल येथे तुफान 


३० 
'पानपत-सोनपत -- दिल्कीटून उत्तरेस अनुक्रमे ५४ब २६ मेळ दूरची मैदाने. कुरू 
क्षेत्र दिल्डीपासून सुमारे १२५ ल्याने तेथून परत येताना मराठ्यांना पानप- 
तवर अडकून पडावे लागले, ही स्व ठिकाणे 
उजब्या बाजूस होता. तो नदी उतरून अगोदर 


स्पष्टीकरणार्थ टीपा ५३ 


दिल्लीचा रस्ता रोखून उभा राहिला. ' टष्करानजीक तीन कोसांच्या अंतरावर अन्दाठीचे 


सेन्य उभे राहिल्याचे ? केफियतकाराने म्हटले आहे 


३२ 

सोनाजी भापकर - (मृ. १७६१ ) पुण्याजवळच्या लोणी गावचा पाटील. हुजुरा- 
तीतील एक ज्येष्ठ सरदार. याने व वळतंतरावाने जनकोजीस वेळीच कुमक केली नाही. 
पानिपतवरून हा पळाला परंतु दात्रूच्या ताबडीत सापडून कामास आला. 

शिदे यांची शर्त - २२ नोव्हेंबर रोजी शिंद्यावर चाळून आला. शिंद्यांनी त्याचा 
चांगलाच समाचार घेतला. सुजाउद्दोला मदतीला आला निसता तर नजीबखान त्याच 
दिवशी हाती लागला असता, असे ऐतिहासिक पत्रे ( पानिरण पृ. १६, पेद २१ १९७) 
म्हणतात. कैफियत आणि भाऊ. वखर मात्र त्याचा ठपका वळवंतरावावर ठेवतात. 


३ 


नजीबखान रोहिला - (१७२८ - ७०) कंदाहारच्या आसलटतखान नावाच्या गरीब 
पठाणाचा मुलगा नश्ीव काढण्यासाठी हिंदुस्थानात आळा. महिना दोन-पाच रुपग्रे पगा- 
रावर नोकरी करीत १७४८ मध्ये तो दुंदेखान रोहिल्याचा जावई ब हजार फोजांचा 
सरदार झाला. १७५१ मध्ये दिल्लीच्या वजीरासाठी अथोध्येचा सुभेदार सफदरजंग ब 
गाजीउद्दीन यांच्यामध्ये चुरस निर्माण जाली. नजीबखानच्या मदतीने या चुरशीत 
गाजीउद्दोनची सरशी झाळी. यावेळी बादशाहाने याला पंचह्जारी मनसब देऊन ' नजी- 
बउदोला ? हा किताब दिला, पुढे ह्या गाजीउद्दीन व बादशद्दा यांच्याविरुद्ध उलटला. 
यानेच अब्दालीला निमंत्रण दिळे व इतर सर्वे मुसल्मानांची एकजूट करून पानपत घड- 
वून आणले. 


सुजात डवला - ( मृ. १७७५ ) सुजाउद्दोला हा अयोध्येचा सुभेदार सफदरजंग 
किंवा मनतूरअल्ली याचा मुलगा. सफदरजंग दिल्लीच्या बादशाहचा वजीर होता. पढे 
त्याचे व वाददाद्दाचे वाकडे आल्याने वजिरी सोडून अयोध्येकडे जावे लागले, मराठ्यांनी 
सफदरजंगास वेळोवेळी मदत केल्याने सुजाचे मराठ्यांशी सख्य होते. परंतु एकेकाळी 
दात्रू असलेल्या नजीवखानने याळा मोठ्या हिकमतीने अब्दालीकडे वळविले. भाऊंनी 
दिल्ली कावीज केल्यानंतर याळा पुन्हा वजिरीपदावर 'बसविण्याची खटपट केली ती 
सफळ झाली असती तर पानपतचा इतिहास वेगळा झाला असता. सुजाउद्दोळा त्यामळे 
नेहमीच द्विधा मनःस्थितीत होता. भाऊंनी जाटामार्फत बचन देऊन सुजाची भेटही बेतछी 
होती. ' अफगाण हे हिंदुस्थानी लोक, मानमरातब व अन्रू यांचे शत्र होत. हिंदुस्थाना- 
तील मुसलमानांना ते हिंदुपेक्षाही वादेट वागवतात. हिंदुस्थानात एकही सरदार इतमामात 
रहावा दे त्यांना खपत नाही. तुम्हीच एक ( अफगाणेतर ) मुसळमान शिल्लक आहात 


तुम्ही निःसंकोवपणाने आम्हाकडे यावे, उजित करून ध्यावे... ( निदान ) तुम्ही आपल्या 


पड भाऊसाहेबांची कफियत 


क बक >> > अ | 
राज्यातच रहावे. अहमदशहाचे म्हणणे ऐकू नये.? असे भाऊंनी स्वरूप सांगून पाहिले.त्याच 
काही उपयोग झाला नाही. ( राख १: १८० फाप पृ १४५ ), र 

त्यांचे करि ने दिले संख्येप्रमाणेच अस्सळ कागदपत्रे्ह 
-आपले फौज-केफियतकाराने दिलेल्या माणे कन, 
आकडा देतात. ' आमची फोजही त्यांच्या समानच आहे ? अते बाकय. द र 
पत्रात आहे ( पानिरण पृ. ५७ ) अस्सल कागदपत्रांवरून अब्दाळीचे सैन्य काही 
अधिक दिसते. 


ड्डॅ 
बळवंतराव ठार-७ डिसे. १७६०.. 
वी >. 
सुजात डवला याने कमती फरून- नजीवखानाच्या आग्रहामुळे सुजाउद्दोंला जर) 
अब्दालीकडे गेला तरी नजीबखानाच्या वाढत्या प्र्थामुळे तो अस्वस्थ होता. अब्दालीन 
त्याला दिल्लीची वजिरी आणि बक्षिगिरी देण्याचे सुरुवातीला अमीष- दाखविले होते, 
परंतु नंतर भब्दाळीच्या बोलण्यात फरक दिसू लागला. सुजाला दोन्ही द्यावयाच्या 
नाहीत, बक्षिगिरी नजीबासच ब्यावयाची व पादशाही बंदोबस्तही त्याच्याकडे सोपवायरचा 
असा नजीबाचा आग्रह सुरू झाला. परिणामी सुजा बिथरला व त्याने नजीबाला या 
चकमकीच्या वेळी मदत केली नाही. 


ड्ञ 


५ * च. र क चि प पा 
बळवतरावाचो बायको ... बहुत प्रकारे समाधान- वळवंतरावांचा मुलगा आप्प 


>. > ही... कि च ऱ्ट त्य ख्व््प 
ह वरांबर असून लहान होता. त्याच्यासाठी तिने सती जाऊ नये प्पातल्भाठत 
प्रयत्न केले. रणांगणावर 


य ४ क 73 र 2 ज्ञ्व्ल 
सती जाण्याचे मराठ्यांच्या इतिद्दासातले दे सवात उज्ज्ब 
चित्र होय. बळवंतरावाच्या पत्नीचे नाव * लक्ष्मीबाई *. 
शट 
घुजा ... तहाची बोलणी- अब्दालीचा व मराठ 
होते. दिल्लीपासून सुजामापःत या वाट 
गोष्टी होत्या. १) पहिली : प्रेशावे 


थांचा तह्‌ व्हावा, असे सुजाळा वाटत 
घाटी चालू होत्या. या अटीमध्ये तीन महत्त्वाच्या 

व अब्दाळीची हद्द २) दुसरी : वजिरी व बक्षिगिरी 
कोणाकडे ३) तिसरी : दिल्लीच्या बादशाहीचा बंदोबस्त कोणाकडे, सुरुवातीच्या बोट- 
ण्यात नजीबखान सारखा विश्नेप आणीत होता. बक्षिगिरी व दिल्लीचा बंदोबस्त या गोष्टी 
त्या त्याच्याकडे हव्या होत्या. भाऊंनी दिल्लीच्या बादशहाकडून (आलामगीर दुसरा) 
फर्मान आणवून दिल्लीचा बंदोबस्त पेदाब्यांकडे असल्याचे अब्दालीच्या निदर्वानास आणून 
दिले. पठाण व इतर मुसलमान यांच्यातील अंतर्गत तणातणीने आणि किद्यांनी दोन 
चकमकीत नजीबखानानी केलेली फजिती पाहून वरील अटींवर अब्दाळी वाटाघाटी 
करावयास तयार झाळा, त्यासाठी सुजास मध्यस्थ केले मराठयांनी आता, 'नजीबखान 


स्पटीकरणाथे टीपा ५५ 
आपल्या हवाळी करावाः अश्री आणखी एक निर्णायक अट घातली. इथेच सारे 
फिसकटले. 
ष्ठ 

बोली दोन भहिने - दिल्ली-कुंजपुऱ्यापासूनच ही वोढणी चाळू होती. त्यामुळे 
मोठे युद्ध न होता वारीक सारीक चकमकी होत गाहिल्या होत्या. वळवंतरावांच्या निध- 
नानंतर, नजीबखान ताव्यात द्यावयाचा, ही अट सोडून बाकीच्या अटोंवर जोरात चर्चा 
सुरू झाल्या. मराठे सुरुवातीला जोरात होते. दोघांच्याही मनात एकदा समोरासमोर 
मोठे युद्ध व्हावे अशी खुमखुमी होती. परंतु दिल्लीचा रस्ता अडवल्याने अन्दालीचे पारडे 
बरेच जड होते. त्यामुळे मराठ्याची कोंडी करून त्यांची उपासमार त्याला करता आली. 

“ ही तहाची बोलणी कालहरण करण्याकरिताच अब्दालीने सुरू केली असावी. तह 
करण्याचा त्याचाही मनोरथ नव्हता.? असे का. ना. साने यांना वाटते. (भाकें. पृ.१७) 
त्याला काही आधार दिसत नाही. 


ष्र 

भ्रीमंतांकडे पुण्यास पत्रे- ही प्रश्‍नोत्तरे अगदी मोघम स्वरूपाची आहेत. बळअंत- 
रावांच्या निधनांनंतर पुण्यास पत्र पाठवून त्याचे उत्तर युद्धापूर्वी मिळणे शक्‍य नव्हते. 
यातील आराय मात्र भाऊ. बखरीच्या बरोबर उलटा आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
भाऊ-बखरीत पुढील मजकूर आहे, 

: दिवसेंदिवस धान्य महाग होऊं लागलें. वेरण मिळेनासी जाहाली. घोड्याची शक्ति 
राहिली. ते समयीं भाऊसाहेब यांस परम कष्ट भासले कीं, आता निभावणी होणें 
कठीण आणि देक्यांतून कुमक व्हावयाची नाहीं आणि मी नानासाहेब यांसी प्रतिज्ञापर्वक 
निघून आलों असतां कुमक करा म्हणावे तर उचित नाहो.? असे जाणोन स्वस्थ राहिले.* 
( भाब. पृ. १२२) 

५३ 

लंगडा नजीबखान पठाण- भाऊ बखरीत, आमढखान लंगडा व नजीबखान 
रोहिला याचा सासरा दुंदेखान रोहिला असे आहे. तेच बरोबर दिसते. ( भाब, प. 
१२४ ) मृ 

गोविदपंतांस पत्रे- अब्दालीची रसद बंद करण्यासाठी भाऊने गोविंदपंतांस पत्रावर 
पत्रे पाठविळी. (राज, १॥२४४, ५०, ६०, ६४) परंतु गोविंद 
केळी. शेवटी निर्वाणीची पत्रे गेल्यावर त्याने काही हालचाल करावयास सुरूवात केळी 
रडतराठाला घोड्यावर बसविण्यासारखाच हा प्रकार होता. ' पानिपतच्या मोदिमेचे आण 
यश जर कोणाच्या माथी मारावय़ाचे असेल तर त्या शिक्षेला गोविंदपंत बंदेळे त - 
भैव पात्र आहे ? असे राजवाड्यांनी म्हटले आहे (ऐप्र. पू. ८५ सि च सर्वे- 


रपंताने अतोनात कुचराई 


९ 
१1) 


भाऊसाहेबांची कैफियत 


षु५्‌ 


गोविदपंतांचा शिरच्छेद- १७ डिसेंवर रोजी दिल्लीहून गाजीउद्दीननगराकडे जात 
असता अताइखान नावाच्या पठाण सरदाराने त्याळा गाठन त्याचा दिरच्छेद केला 
(राज- १॥२४२) २१ डिसेंबरला त्याचे शीर अब्दालीने भाऊकडे पाठविले. 


श्रीमंतांस अपेशाचे श्रम जाले- हे दुःसव गोविंदपंतांच्या केवळ मत्यचे नाही 
गोविंदपंत जिवंत होता तोपर्यंत 'ब्दालीला काही एक ठाह होता. त्यांच्या मत्यमुळे हा 

थडावला आआणि मराठ्यांना अंतरवेदीतून रसद मिळण्याची आद्ाही संपुष्टात 
आली. पानिपतच्या पराभवाची ही एक प्रकारे अशुभ नांदीच होती ! गोबिंदपंतांच्या 
मृत्यूपासून पानिपतज्या यज्याचे पारडे अब्दालीकडे झुकले. 

५९ 

रावसाहेबांचे पत्र- गोविंदपंत बंदेल्यांच्या निधनानंतर भाऊसाहेब चिंतामग्न झाले 

त्यांनी पुण्यास पत्रे पाठवावयाचे सोडन दिले, ' जिकडे कामास जावें, तिकडे मेळवाव 


खाव. रड ल्यादावी उत्तम नाही. ? ही वत्ती त्यांची पूर्वीपासूनच होती आता मदतीचे सारे 


दार कापळे गेल्यानंतर विड्ववासरावाने गप्तपणे आपल्या वडिलांस वरीलप्रमाणे 
पत्रे पाठविली 


द्‌१ 
खजिना .. थंडीचे दिवस- ही हकीकत पाराजीपंत वाघ व वंदेळे यांचे पुत्र यांच्या- 
बद्दल्ची आहे. केफिय्रतकाराने त्यांच्या नावाचा उल्लेख केला नाही. या कार्यात पेसा 
धेऊन पाराजीपंतोंना दिल्लीस परत यावे लागळे (राज. १२८५४) मराठ्यांना दिल्ली 


हून मदत करण्याच्या कार्याची ही शोकांतिका झाली. आता मदतीचे सारे दोर पूर्णपणें 
तुटन गेले. 


५६-६७ 
युद्ध, रावसाहेबांचा मृत्यू- १४ जानेवारी १७६१ 
७३ 
भाऊसाहेब व जनकोजी शिदे यांची गती- पानिपतच्या लढाईत या दोघांना वीर- 
मरण आले, परंतु सारे सेन्य पळन गल्यानंतर शेवटी लढता लढता त्यांना मत्य्‌ आल्या- 
मुळ शेबटी त्यांचे काय झाले, या सबधाने अनेक प्रकारच्या अफवा उठल्या. अनेकांना! 
ते पळून कुठेतरी आश्रयाला गेले असावत असे वाटले, सुजाउहोळाला १६ जानेवारीला 


भाऊसाहेबांचे प्रेत सापडले व त्यान आपल्याकडील हिंदू लोकांकरवी भाऊ व विश्‍वास- 


6 त पध्द्तीने अग्निसंस्कार केल्याची हकीकत काशीराज देतो. ( काब 
५ ०५ र. 


८३२६७2 


स्पष्टीकरणाथ टीपा ५७' 


खड 
विसाजी कृष्ण लोगदंड- होळकरांच्या फोजेतील सरदार. भाऊंनी लढाईत बरे- 
वाईट झाल्यास आपली पत्नी पार्वेतीबाईस घेऊन निघून जाण्णाबद्दळ मल्हाररावास 
सांगितले होते. मल्हाररांवाच्या या माणसाने त्याही बाबतीत कुचराई केली 
जान भिताडा- पुरंधर तालुक्यातील भिवंडी गावचा वतनदार चोंगुला. पेदव्यांच्या 
दिमतीला होता. भाऊंनी त्यालाही पावेतीबाईची कामगिरी सांगितली होती. तो अन्नाळा 
जागला, त्याबद्दल त्याला १००० रुपयांचे बक्षीस देण्यात आले. ( पेद. २-पृ-१७१). 
७७७ 
विश्‍धासरावास भंत्राग्नी- केफियतकार भाऊसाहेबांच्या मंत्राग्गीवद्दल काही सांगत 
नाही. त्यावरून काळ्ीराजञाने स्वतःचे महत्त्व वाढविण्यासाठी काल्पनिक हकीकत दिली 
असावी, असे दिसते. 
र ८० 
बळकट घोड्याचा मातबर सरदार- हा वीरसिंगराव बारवकर या नावाचा होता. 
आपल्या पत्नीलाही यानेच सांभाळून आणली असल्याचा उल्लेस्व नाना फडजीसांनी 
केला आहे. (पानिरण पत्र-९) 
८२९ 
नाना पुरंवरे- त्रिवक सदाशिव पुरंदरे हा पेशव्यांचा माजी दिवाण अंदाजीपंत 
पुरंदरे यांचा पुतण्या. भाऊसादेबांचा स्नेही होता. 
८४ 
नानासाहेबांचे लग्न- नानासाहेब पेराव्यांनी पेठण'चे सावकार नारोबा नाईक वारे 
यांच्या मुलीशी १८ डिसें. १७६० रोजी लग्न केले. 
८५ 
तेथे वर्तमान आले- पानिपतहून १९ जानेवारीला निघालेली सावकारी जासूद 
पेदव्यांना बऱ्हाणपूरलळा २४ जानेवारीला भेटला, त्याच्याजबळच्या सांकेतिक पत्रात 
लिहिले होते की, ' दोन मोतीं गळत. दसबीस अश्राफत. रुपयाोंकी गणती नहीं. 
दिल्लीच्या वकिलाचे सविस्तर पत्न ३ फेब्रुवारीला मिळाले. हीच त्यांना मिळालेली 
पहिली अधिकृत बातमी. 


ज्र 


ष्ट भाऊसाहेबांची कैफियत 


संदर्भ-साहित्य 
(कंसात संक्षेप) 
भाऊसाहेबांची केफियत- संपा. का. ना. साने, १८८७ (भाक) . | 
भाऊसाहेबांची बखर- संपा. भीमराव कुलकणी, आ. २ १९६९ (भाब). | 
पाणिपतची बखर- संपा. र.वि. हेरवाडकर, १९६६. 
पानिपत १७६१-पत्रयं. शां. शेजवलकर, १९६१. (पानि), 
पानिपतचा रणसंप्राम- संपा. लिमये, सोहोनी, जोशी, १९६५ (पानिरण | 
पानिपतचा संग्राप- भाग १- संपा. फाटक-पगडी, १९६ १(पासं), 
ऐतिहासिक प्रस्तावना- वि. का. राजवाडे, १९२८ (ऐप्र). * 
पेशवे दफ्तर- खंड १, २, २१, २७ (पेद) . 
मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने- खंड १, २, ६, १ ३, संपा. राजवाडे (राज) 
॥॥818[185 910 ?81108-- 81 81 6७6. 


581 0० [8 ॥॥७॥9॥8। ६॥1॥0॥6, ४०] || जदुनाथ सरकार, १९३४. 


(तळटोपांतोल संक्षेप- सं. > संस्कृत, फा. > फार्शी अ.-अरवी, हि. दिदुस्थानो) 


१४७६ झअकाांशिक पढ, 


शेले थ्या. 


शनन इुर्ळी&€ लोक, अजे-- 5३१ «७० 
"३ 
भाऊसाहेबांची केफियत 


सद्रणशुद्धी 


षः९ 


पृष्ठ १६ वर खालीलप्रमाणे मजकूर ( ओळी १९, २० ) आहे: 


* पत्र पावतांच स्वार होऊन येणें 
आम्हीही कुंजपुऱ्यास पोंचतों. ' 
हा ( वरील ) मजकूर खालील प्रकारे पाहिजे. 


' पत्र पावतांच स्वार होऊन येणें. ! 


आम्हीही कुंजपुऱ्यास पोचलों. 


तसेच पू. २९ वर ( शेवटची ) ओळ, * लंगडा पठाण लुटून पस्त' 


करणें' असा हवा. 


या महत्त्वाच्या मुद्रणशुद्धीशिवाय खालोळ गोण शुद्धीची नोंद हवी. 


पृष्ठ ओळ क्र. 
डं शट 
ड २७ 
६ १०८ 
७ शड 
९ १६ 
१९ १ 
१७ १ 
रर द्‌ 
२४ ३ 
२६ ८ 
२६ ११ 
२९ पृष्ठ शींषेक 


अशुद्ध 
फोजवदी 
शिबदी 
उभयंता 
सांडणीस्वरास 
गिलल्याने 
मुढुखगिरीस्त्र 
करितीं 

चालो (न) 
ज्याजवर 
गिशाणें 

जज 
भाऊसाहेबची 


शुळ्ृ 


फोजबदी 
शिबंदी 
उभयतां 
सांडणीस्वारांस 
गिलऱ्यानें 

“ मुलुखगिरीस 
करितां 
चाळो(") 

* उ्यराजवर 
निशाणे 

जुंज 
भाऊसाहेबांची 


4 


पानिपतविषयक महत्त्वाच्या मराठी बखरीमध्ये 
भाऊसाहेबांची कैफियत ' आकाराने ' छोटी असली तरी 
गुणवत्तेने अव्वल दर्जाची आहे. इतिहासाचार्य राजवाडे यांना 
ती पुर्णपणे विश्वसनीय वाटते, तर शेजवलकरांनी, तिची 
विश्वासारहता अस्सल पत्रांवरून सिद्ध होते व तिच्य्रातील 
माहितीही अचूक असल्याची, ग्वाही दिली आहे. 


भाऊसाहेबांवरच आपले सारे लक्ष केंद्रित करून 
पानिपतविषयक घडामोडींचा विस्तृत पट अगदी थोडक्यात 
ती साकार करते. अलंकरणरहित अशा मध्ययुगीन मराठ- 
मोळ्या भाषाशेलीचा केफियत हा एक उत्तम नमुना आहे. 
पुष्कळ मजकूर थोडक्य़ात स्पष्ट सांगण्याची कैफियतीची 
शेलो वाखणण्यासारखी आहे, असे रियासतकार सरदेसाई 
यांनी म्हटले आहे. 


मराठी बखर वाडमयात अनन्यसाधारण ठरलेली 
' भाऊसाहेबांची वखर 'ही या केफियतीचीच कलात्मक अशी 
वाढीव प्रतिकृती होय यासंबंधी आता दुमत राहिलेले नाही. 


एऐंतिहासिक आणि वाडमयीन अशा दोन्ही दृष्टीची साच्या 
उश्चर वाडमयात आगळी ठरणाऱ्या या सार्थनामा वखरीची 
दी आवृत्ती ९४ वर्षांनंतर प्रसिद्ध होत आहे. 


कै 


